RNI No. MAHBIL/ 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , 


अंक - ४३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ - ८ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ११६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 

कराड नगरपरिषद , कराड 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ 


शासनाचे राजपत्रामध्ये व स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये त्यापैकी ज्यामध्ये शेवटी 
प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ३० ( तीस ) दिवसांचे आत कराड 
नगरपरिषदेमध्ये सादर कराव्यात . 

सौ . रोहिणी उमेश शिंदे, 


अन्वये सूचना. 


अध्यक्षा , 
कराड नगरपरिषद , कराड , 

जिल्हा सातारा . 


कराड , ११ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


सूचना 
क्रमांक नपा/ कावि/ ६०२०१९ ०००० / ४४७८ / २०१९ .-- कराड शहर 
वाढीव भागाचा विकास आराखडा नगर विकास विभागाकडील शासन 
निर्णय क्रमांक टीपीएस-१९ १६/ ५८ / प्र. क्र . ५७४/१६/ वियो -मंजुरी/ नवि 
१३, दिनांक ५ जून २०१७ ने अंशत: व शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस 
१९ १६ / ५८/ प्र. क्र . ५७४/ १६/ ई.पी . मंजुरी/ नवि -१३ , दिनांक ९ जानेवारी 
२०१९ ने अंतिमरीत्या मंजूर झालेला आहे (यापुढे " उक्त विकास योजना " 
असे उल्लेखलेली) आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण 
क्रमांक ३४, " प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान " हे आरक्षण सर्व्हे नंबर 
३२८ (पार्ट) या मिळकतीवर प्रस्तावित करणेत आलेले आहे ; 

आणि त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ३४ , 
" प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान " हे आरक्षण वगळणेबाबतचा (यापुढे 
" उक्त फेरबदल " असे उल्लेखलेला) निर्णय कराड नगरपरिषदेच्या मा . 
जनरल कमिटी ठराव क्रमांक १/४१, दिनांक २९ जून २०१९ अन्वये 
घेतला आहे. 

त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ३४ , " प्राथमिक 
शाळा व खेळाचे मैदान " हे आरक्षण वगळणेबाबतचा फेरबदल करणेसंबंधी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ 
अन्वये नागरिकांच्या सूचना हरकती मागविणेसाठी सदरची सूचना प्रसिद्ध 
करणेत येत आहे . उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांचे 
अवलोकनार्थ कराड नगरपरिषदेच्या कार्यालयामध्ये ठेवणेत आला आहे. 
तरी नागरिकांनी याबाबतच्या लेखी 

सूचना// हरकती ही 

सूचना महाराष्ट्र 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 

Karad Municipal Council, Karad 
Notice under Section 37 of Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 . 

Notice 
No. 6020190000/4478.-- Government of 
Maharashtra Urban Development Department 
vide Notification No. TPS - 1916 /58 /CR -574 / 16 /UD 
13 /DP Sanction /UD - 13 , dated 5th June 2017 has 
partly and TPS - 1916 /58/CR -574 / 16 /E.P . Sanction / 
UD - 13, dated 9th January 2019 finally sanctioned 
the extended Area Development Plan of Karad 
under Section 31 ( 1) of the Government of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (hereinafter referred as " the said 
Development Plan ") and whereas , in the said 
Development Plan, Reservation No. 34, " Primary 
School and Playground " is Proposed on property 
Survey No. 328 (part ) ; 


- 


( १ ) 


एच-३९ १, भाग एक ( पु.वि.पु.) - ४३ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


and therefore the Municipal Council decided to 
delete the area of Reservation No. 34 , " Primary 
School and Playground" (hereinafter referred as 
" the said minor modification ") under Karad 
Municipal Council General Body Resolution No. 
1/41 , dated 29th June 2019 . 


inspection of Public . The suggestions /objections 
should be submitted to Karad Municipal Council , 
in writing within 30 days from the date of 
publication of this notice in Maharashtra 
Government Gazette and in local news paper 
whichever in latter. 


Therefore , present public notice is being 
published for inviting the suggestions/objections 
of public under Section 37 of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 for to 
Delete the Reservation No. 34 , " Primary School 
and Playground ". The Plan showing the said is 
kept in the office of Karad Municipal Council for 


Mrs. ROHINI UMESH SHINDE , 

President, 
Karad Municipal Council, 

Karad , district Satara. 


Karad , 11th October 2019 . 


" 


जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांजकडून 
वाचले :( १ ) मा . भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक ४३७/६/ १/ ECI /INST/ FUNCT/ MCC / 2019 , दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९. 

(२ ) मा . मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील पत्र क्रमांक संकीर्ण-२०१९ / सं . क्र . १०५/१ ९/ ३३ व जीईएन (विस) 

२०१९ / प्र. क्र . ११४८ / १ ९/ ३३ दोन्ही, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ . 
(३) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , कलम ३७ ( ३) मधील तरतुदी. 

आदेश 
क्रमांक वि.स.नि. / कावि -४ ९/ २०१९ .--- ज्याअर्थी, भारत निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांनी विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा 
केली असून याबाबतची आदर्श आचारसंहिता दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ पासून अमलात आलेली आहे. त्यामुळे तात्काळ प्रभावाने संपूर्ण राज्यात 
आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असल्याने आपले जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहितेची काटेकोटपणे अंमलबजावणी करणेचे सूचना दिलेल्या आहेत. 
तसेच मा . मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ चे प्रसिद्धीपत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्यात विधानसभा 
मतदार संघाची निवडणूक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी होणार आहे. सदर मतदानाचे दिवशी खालील नमूद गावांमध्ये आठवडे बाजार भरत 
असल्यामुळे मतदान प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असलेने सदरचे आठवडे बाजार बंद करणेबाबत संबंधित सहायक निवडणूक 
निर्णय अधिकारी/ सहायक निवडणूक अधिकारी यांनी विनंती केली आहे . 


परिशिष्ट 


विधानसभा मतदार 
संघांचा क्रमांक व नाव 


तालुक्याचे नाव 


गावाचे नाव 


मतदानाचा वार व 
दिनांक ( सदर दिवशी 
भरणारे आठवडे 

बाजार ) 


१ 


२ 


به 


४ 


जुन्नर 


मौजे वेल्हे 


सोमवार, दिनांक २१ ऑक्टोबर 


१ ९ ५ - जुन्नर 
विधानसभा मतदार संघ 


२०१ ९ . 


१९ ६ - आंबेगाव 


आंबेगाव 


विधानसभा मतदार संघ 


, 


( १ ) तिरपाड, 
( २) धामणी, 
( ३) महाळुगे पडवळ . 
( १ ) कुरकुंडी, 


खेड 


१ ९ ७ - खेड - आळंदी 
विधानसभा मतदार संघ 


( २) किवळे 


१ ९ ८ -शिरूर 


शिरूर 


विधानसभा मतदार संघ 


( १) केंदूर , 
( २ ) वडगाव रासाई, 
( ३) सादलगाव , 
( ४ ) तळेगाव - ढमढेरे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


سه 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ ९९ - दौंड 


२०३ - भोर 


दौंड 

( १ ) मौजे पाटस सोमवार, दिनांक २१ ऑक्टोबर 
२०० - इंदापूर 

इंदापूर ( १ ) अंथुर्णे, 

२०१९ . 
विधानसभा मतदार संघ 

( २ ) निमसाखर , 

( ३ ) पळसदेव . 
२०१- बारामती 

बारामती 

( १) लाटे , 
विधानसभा मतदार संघ 

( २ ) काहाटी, 
२०२ - पुरंदर 

पुरंदर 

( १ ) सासवड 
विधानसभा मतदार संघ 
भोर 

भोर तालुका- निरंक 
विधानसभा मतदार संघ 

मुळशी 

मुळशी तालुका- निरंक 
वेल्हा 

मौजे वेल्हा 
२०४ - मावळ 

मावळ 

मौजे टाकवे बु || 
विधानसभा मतदार संघ 
२११ - खडकवासला 

हवेली ( ग्रामीण ) 

हवेली तालुका ( ग्रामीण)-निरंक 
विधानसभा मतदार संघ 
त्याअर्थी, मी, नवल किशोर राम , जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पुणे मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम 
३७ ( ३) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूक -२०१९ च्या अनुषंगाने मतदान केंद्राचे परिसरात पुणे जिल्ह्यातील ( पोलीस 
आयुक्तालय हद्द वगळून) कायदा व सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी उक्त नमूद सोमवार दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतदानाचे 
दिवशी असणारे आठवडे बाजार भरविण्यास मनाई करणेत येत आहे. सदरचे आठवडे बाजार अनुक्रमे पुढील सोमवार दिनांक २८ ऑक्टोबर 
२०१९ रोजी पासून पूर्ववत भरविण्यास यावेत. 
सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी देणेत आला आहे . 

नवल किशोर राम , 

जिल्हादंडाधिकारी तथा 

जिल्हा निवडणूक अधिकारी , पुणे, 
पुणे , १७ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


वाचा : -- 


( १) मा . उप सचिव , गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक डीआयएस -०३१४ /प्र . क्र . ८०/वि.शा. १/ ब, दिनांक १४ 


जानेवारी २०१५. 


१ 


( २) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक डीआयएस/ ०३१४ / प्र. क्र . ८०/विशा-१ ब, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ व 

त्या सोबतच्या दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गृह विभाग, मुंबई येथे झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्तांत. 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई येथील जनहित याचिका क्रमांक २४/२०१४, निर्णय दिनांक १ आक्टोबर २०१४ . 
( ४ ) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ अफझलखान कबर-१७४५९ / २०१४, दिनांक १ डिसेंबर २०१४. 
( ५ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डीसी/ एमएजी-२/ कावि-१८४१/ २०१४ / एसआर-४०/ १४ , दिनांक १ डिसेंबर २०१४ . 
( ६ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डीसी/एमएजी-२/ एसआर -३ /२०१९, दिनांक ३१ जानेवारी २०१९. 
( ७) पोलीस अधीक्षक, सातारा यांजकडील पत्र क्र . जिविशा/ अफजलखान/ कबर-५१३६ / १९, दिनांक २३ जुलै २०१९. 

( ८ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ . 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी -२/ एसआर-२ ९/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील किल्ले प्रतापगड पायथ्याशी असलेल्या 
अफजलखान कबरीच्या कथित उदात्तीकरणाच्या मुद्द्यावरून गतकाळात विविध हिंदूत्ववादी संघटनांकडून आंदोलने करण्यात आलेली आहेत . यावरून 
यापूर्वी सातारा शहर , महाबळेश्वर , भुईंज पोलीस ठाणेस आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अफजलखान कबर 
परिसर कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. किल्ले प्रतापगड येथे सन २००४ पासून शासनातर्फे शिवप्रताप दिन साजरा केला 
जात आहे. शिवप्रताप दिन साजरा करण्यावरून हिंदुत्ववादी संघटनांच्या भावना तीव्र असल्याचे दिसून सदर शिवप्रताप दिन उत्सव व अफझलखान 
कबरीचे कथित उदात्तीकरण अशा कोणत्याही मुद्द्यावरून सदर संघटना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत नसलेने 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


२०१४ 


१ 


तसेच प्रतापगड कबरीलगतचे अनधिकृत बांधकाम काढण्याच्या मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची शासनाकडून मुदतीत अमलबजावणी होत नसलेची 
भावना झालेने यावरून सर्वहिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळेहिंदुत्ववादी संघटनांकडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता असलेने या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ अफजलखान कबरा/ १७४५९ / २०१४, दिनांक 
१ डिसेंबर 

अन्वये सविस्तर अहवाल देऊन किल्ले प्रतापगड येथील अफझलखान कबरी सभोवतालचे ३०० मीटर अंतरापर्यंत सी.आर.पी.सी. 
कलम १४४ प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत विनंती केली होती . त्यानुसार इकडील कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डीसी/ एमएजी-२ / 
कावि-१८४१/ २०१४ / एसआर -०४/ १४ , दिनांक १ डिसेंबर २०१४ अन्वये दिनांक २ डिसेंबर २०१४ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३० जानेवारी 
२०१५ चे २४.०० वाजेपर्यंत प्रतापगड, तालुका महाबळेश्वर येथील अफझलखान कबरी सभोवताली ३०० मीटर परिसरात सी.आर.पी.सी. , १९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला होता . त्यानंतर वेळोवेळी सदर ठिकाणी पोलीस अधीक्षक यांचे अहवालास अनुसरून कलम १४४ 
अन्वये आदेश पारित करणेत आले आहेत. तसेच आता वाचा क्रमांक ७ अन्वये पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी प्रतिबंधात्मक आदेशाची मुदत दिनांक 

३१ 
जुलै २०१९ रोजी संपत असलेने पुढील कालावधीसाठी आदेश काढणेबाबतची विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मी, श्वेता सिंघल, जिल्हादंडाधिकारी, सातारा, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ (२/१९ ७४ ) चे कलम १४४ (५) मधील तरतुदीनुसार 
व शासन अधिसूचना दिनांक १४ जानेवारी २०१५ अन्वये १४४ ( ४) चे अधिकार मला प्राप्त झालेने वरील सर्व नमूद वस्तुस्थितिच्या अनुषंगाने खबरदारीचा 
उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न उद्भवू नयेम्हणून प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील अफझलखान कबरीच्या सभोवतालचे 
३०० मीटर परिसरात दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२० रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत या कालावधीसाठी 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ याद्वारे प्रतिबंध करणेत येत आहे. 

सदरचा आदेश प्रतापगड, तालुका महाबळेश्वर येथील अफझलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मीटर परिसरात दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ चे 
००.०० वाजलेपासून ते दिनांक 

३१ जानेवारी २०२० 

रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला. 

श्वेता सिंघल , 


३ 


३ 


जिल्हादंडाधिकारी, सातारा . 


सातारा , 


२ 


ऑगस्ट 

२०१९ . 


वाचले : (१ ) आषाढी पालखीवारी, २०१ ९ . 

( २ ) ग्रामपंचायत यवत यांचेकडील पत्र क्रमांक १७३/ २०१९ , दिनांक १० जून २०१ ९. 
( ३) तहसीलदार, दौंड यांचेकडील पत्र क्रमांक फौजदारी/ कावि -६७३/ २०१९ , दिनांक १७ जून २०१९ . 
( ४ ) मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट, १८६२ चे कलम ५- अ मधील तरतुदी. 

आदेश 


२ 


क्रमांक पगक / कावि-३७८६/ २०१९ .--- ज्याअर्थी, अ. क्र . १ अन्वये सालाबादप्रमाणे जगद्गुरू संतश्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज पालखी सोहळा 
२०१९ चे आगमन शनिवार दिनांक २९ जून २०१८ रोजी मौजे यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे होत आहे. सदर पालखीमध्ये १ ते २ लाख 
भाविक असतात . तसेच सदर परिसरातील भाविक दर्शनाकरिता गर्दी करत असतात . त्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते 

आणि ज्याअर्थी, अ. क्र . ३ अन्वये जगद्गुरु संतश्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज पालखी मौजे यवत येथे दिनांक २९ जून २०१९ रोजी 
मुक्कामी असून पालखीबरोबर येणाऱ्या वारकरी यांचे राहण्याची व शौचालयाची सोय करणेसाठी शासनाकडून येणारे तात्पुरते शौचालय हे बाजार 
मैदानात पालखी येण्याअगोदर उभे करणे, बाजार मैदानाची साफसफाई करणे, लाईट व्यवस्था करणे इतर व्यवस्था करणेसाठी दोन ते तीन 
दिवस लागत असल्याने पालखी येण्या अगोदरच बाजार शुक्रवार , दिनांक २८ जून २०१९ रोजी मौजे यवत , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथे 
भरणारा आठवडा बाजार बंद करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, दिनांक २८ जून २०१९ , शुक्रवार रोजी मौजे यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथे भरणारा आठवडा बाजार भविष्यात 
उद्भवणारी स्वच्छताविषयक परिस्थिती टाळण्यासाठी सदर आठवडा बाजार बंद करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, मी , नवल किशोर राम , जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट , १८६२ चे कलम ५- अ मधील तरतुदी प्राप्त 
असलेल्या अधिकारानुसार दिनांक २८ जून २०१९, शुक्रवार रोजी मौजे यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथे भरणारा आठवडा बाजार दुसऱ्या 
दिवशी पालखी येणार असल्याने स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण होणार असलेने आठवडा बाजार रद्द करणेबाबत मंजुरी देणेत येत आहे. आदेशाची 
उल्लंघन करणारी व्यक्ती मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट, १८६२ चे कलम मधील तरतूद ७ अन्वये दंड व शिक्षेस पात्र राहील . 
सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी आज दिनांक २७ जून २०१९ रोजी देणेत आला आहे . 

नवल किशोर राम , 

जिल्हादंडाधिकारी , पुणे. 
पुणे, २७ जून २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


५ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 

अधिसूचना -३ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , सन 

२००५. 


अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील 
जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

( अनुसूची ब प्रमाणे) 
गट संख्या 

क्षेत्र 


गाव 


१ 


३ 


हे . आर 
( सीसीए) 


कोडीत 


२१० 


१९२.९ २ 


चांबळी 


८५ 


९ ३.७२ 


( पाहा : कायद्याचे कलम ५.०, ६.० , ७.० ) 

( पाहा नियम ३.० ) 
क्रमांक उसिंव्यवि /रेशा/ २ ९ २२/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन 
पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ५.० , 
६.० , ७.० व नियम क्रमांक ३.० नुसार असा निर्णय झाला आहे की , 
पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने 
कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , म , भि , कानेटकर , कार्यकारी 
अभियंता, उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभाग , पुणे -३७ खालीलप्रमाणे 
पाणीवापर संस्थांच्या अद्ययावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक 
आणि /किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , 
तहसील कार्यालय , सिंचन शाखा , उपविभागीय व विभागीय कार्यालय 
आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी 
प्रसिद्ध करीत आहे. 


हिवरे 


११६ 


८२.७० 


एकूण 


४११ 


३६ ९ .३४ 


अनुसूची- ब 
जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


गाव कोडीत 


१ 


४ 


०.१७ 


मी , म . भि . कानेटकर , कार्यकारी अभियंता असेही जाहीर करतो 
की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला 
किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ 
याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर 
संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल. 

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांचे आत मा . अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ , पुणे 
यांचेकडे अपील करता येईल. 


२ 


or 


०.२२ 


१२ 


०.१ ९ 


३ 

४ 


१३ 


०.२५ 


५ 


१४ 


०.३२ 


w 


०.१० 


१५ 


अनुसूची अ 


७ 


१६ 


०.१० 


विभाग 


८ 


१८ 


०.१७ 


उपविभाग 


उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभाग, पुणे -३७. 
पुरंदर उपसा सिंचन व्यवस्थापन उपविभाग , 
सासवड . 
३६९ .३४ हेक्टर ( सी.सी.ए.) 


२० 


०.१३ 


१० 


२१ 


०.०८ 


११ 


२२ 


०.२० 


अधिसूचित 
केलेले क्षेत्र 
अधिसूचित 
क्षेत्राचा तपशील 


संस्थेचे कार्यक्षेत्रावरील लाभक्षेत्र, 


१२ 


२३ 


०.१२ 


१३ 


२४ 


१.०० 


गावांची संख्या 


, 


३, कोडीत , चांबळी , हिवरे , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे. 


१४ 


२७ 


०.१० 


१५ 


२८ 


०.०८ 


प्रस्तावित ज्ञानेश्वर पाणीवापर संस्था, कोडीत , 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे 


१६ 


३० 


पाणीवापर 
संस्थेचे नाव व 
पत्ता (कार्यान्वित/ 
प्रस्तावित ) 


०.१० 


१७ 


३२ 


०.११ 


१८ 


३४ 


०.४१ 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची-ब -- चालू 


अनुसूची- ब -- चालू 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कोडीत -- चालू 


गाव कोडीत -- चालू 

६६ 


१ ९ 


३६ 


२.२२ 


५० 


०.८५ 


२० 


३७ 


०.२० 


५१ 


६७ 


०.३० 


२१ 


३८ 


२.४५ 


५२ 


६८/१ 


०.२० 


२२ 


३ ९ 


१.५२ 


५३ 


६८/२ 


०.२० 


२३ 


४० 


१.३२ 


०.४१ 


५४ 


६ ९ / अ 


२४ 


४१ 


१.३ ९ 


५५ 


६ ९ / ब 


०.४१ 


२५ 


०.२८ 


४३ 


७० 


५६ 


०.८७ 


२६ 


४४ 


७१/ अ 


०.३० 


५७ 


०.१२ 


२७ 


४५- अ 


०.६५ 


७१/ ब 


५८ 


०.१२ 


२८ 


४६- अ 


०.४३ 


५ ९ 


७२ 


०.१२ 


२ ९ 


४६- ब 


०.४३ 


६० 


७३ 


०.१२ 


३० 


४७ 


०.५३ 


६१ 


७४ 


०.१४ 


३१ 


४८/१ 


०.६० 


६२ 


७५/१ 


१.३० 


३२ 


४८/२ 


०.६० 


६३ 


७५/२ 


१.३० 


३३ 


४ ९ 


०.३० 


६४ 


७६ 


०.९ २ 


३४ 


०.९ ३ 


५० 


६५ 


७७ 


०.४० 


३५ 


५१ 


०.४१ 


७८ 


६६ 


१.१९ 


३६ 


५२ 


०.२६ 


६७ 


७ ९ 


१.०२ 


३७ 


५३ 


०.२८ 


६८ 


८० 


०.७७ 


३८ 


०.९ ० 


८१ / अ 


५४ 


६ ९ 


१.०० 


३ ९ 


१.९ ५ 


८१/ ब 


७० 


५५ 


१.०० 


४० 


५६ 


१.२४ 


७१ 


८२ / अ 


०.४५ 


४१ 


५७ 


१.२४ 


७२ 


८२/ ब 


०.४५ 


४२ 


५८ 


१.०४ 


७३ 


८३ 


०.९ ६ 


४३ 


५ ९ 


०.४१ 


७४ 


८४ 


०.९ ४ 


४४ 


६० 


०.२० 


७५ 


८५ 


१.६४ 


४५ 


६१ 


०.२६ 


७६ 


८६ 


१.६४ 


४६ 


६२ 


५.०८ 


८७ 


(99 


२.९ ५ 


४७ 


७८ 


८८ 


६३ 


०.१९ 


२.०४ 


४८ 


६४ 


०.९ ७ 


७ ९ 


८ ९ / अ 


०.८५ 


४ ९ 


६५ 


०.३५ 


८० 


८ ९ / ब 


१.१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


७ 


अनुसूची- ब -- चालू 


अनुसूची- ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कोडीत -- चालू 


गाव कोडीत -- चालू 


८१ 


९ ० 


०.५३ 


११२ 


११८ 


१.८५ 


८२ 


९ १ 


१.४७ 


११३ 


११ ९ / अ 


२.११ 


८३ 


९ २ 


१.०७ 


११४ 


११ ९ / ब 


२.११ 


८४ 


९ ३ 


०.९ २ 


११५ 


१२० 


१.५३ 


८५ 


९ ५ 


१.०० 


११६ 


१२१ 


१.६० 


८६ 


९ ६ 


१.०८ 


११७ 


१२२ 


२.०४ 


८७ 


९ ७ 


२.०४ 


११८ 


१२३ 


३.७६ 


८८ 


९ ८ / १ 


१.७० 


११ ९ 


१२४/१ 


०.६४ 


८ ९ 


९ ८ / २ 


१.७० 


१२० 


१२४/२ 


०.६४ 


९ ० 


९९ 


०.५० 


१२१ 


१२५ 


०.५४ 


९ १ 


१०० 


०.७२ 


१२२ 


१२६ 


०.१७ 


९ २ 


१०१ 


०.९ ३ 


१२३ 


१२७ 


०.२२ 


९ ३ 


१०२ 


०.६० 


१२४ 


१२८ 


१.०१ 


९ ४ 


१०३ 


१.८५ 


१२५ 


१२ ९ 


०.६३ 


९ ५ 


१०४ 


०.८६ 


१२६ 


१३० / अ 


०.९ ३ 


९ ६ 


१०५ 


०.९ ६ 


१२७ 


१३० / ब 


२.८३ 


९ ७ 


१०६/१ 


०.८६ 


१२८ 


१३१ / अ 


०.४२ 


९ ८ 


१०६/२ 


०.८६ 


१२ ९ 


१३३/ ब 


०.४५ 


९९ 


१०७/१ 


१.४७ 


१३० 


१३४ 


१.०८ 


१०० 


१०७/२ 


१.४७ 


१३१ 


१३५ 


०.६२ 


१०१ 


१०८ 


०.०२ 


१३२ 


१३६ 


०.८० 


१०२ 


१० ९ 


०.७६ 


१३३ 


१३७ / अ 


०.४० 


१०३ 


११० 


०.७३ 


१३४ 


१३७/ ब 


०.४० 


१०४ 


१११ 


१.३९ 


१३५ 


१३८ 


३.१९ 


१०५ 


११२ 


०.४६ 


१३६ 


१३९ 


०.९ ४ 


१०६ 


११३ 


१.५६ 


१३७ 


१४० 


०.७ ९ 


१०७ 


११४ 


०.५३ 


१३८ 


१४१ / अ 


१.६५ 


१०८ 


११५ 


१.०३ 


१३९ 


१४१/ ब 


१.६४ 


१० ९ 


११६/१ 


०.५२ 


१४० 


१४२ / अ 


१.६१ 


११० 


११६/२ 


०.५१ 


१४१ 


१४२/ ब 


१.६१ 


१११ 


११७ 


०.५५ 


१४२ 


१४३/ अ/ १/ २ 


१.६१ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची- ब -- चालू 


अनुसूची-ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कोडीत -- चालू 


गाव कोडीत -- चालू 

१४३/ ब / १/ २ 


१४३ 


१.६१ 


१७४ 


१८६ 


१.०४ 


१४४ 


१४४ / अ 


१.६० 


१७५ 


१८७ 


०.४२ 


१४५ 


१४४ / ब 


१.६० 


१७६ 


१ ९९ 


०.७९ 


१४६ 


१४५ 


०.४० 


१७७ 


२०० 


०.६० 


१४७ 


१४६ 


१.०१ 


१७८ 


२०१ 


०.६३ 


१४८ 


१४७ 


०.७३ 


१७ ९ 


२०२ 


१.६२ 


१४ ९ 


१४८ 


०.७३ 


१८० 


२०३ 


२.४५ 


१५० 


१४ ९ 


०.५३ 


१८१ 


२०४ 


०.८० 


१५१ 


१५० 


०.७१ 


१८२ 


२०५ 


१.४२ 


१५२ 


१५१ 


१.०१ 


१८३ 


२०७ 


१.२६ 


१५३ 


१५२ 


२.८१ 


१८४ 


२०८ 


०.८२ 


१५४ 


१५३ 


२.५७ 


१८५ 


२० ९ 


०.६३ 


१५५ 


१५४ 


०.८८ 


१८६ 


२१० 


०.९ ३ 


१५६ 


१५५ 


०.९ २ 


१८७ 


२११ 


०.६ ९ 


१५७ 


१५८ / अ 


३.२० 


१८८ 


२१२ 


०.८४ 


१५८ 


१५८ / ब 


१.६० 


१८ ९ 


२१३ 


०.२० 


१५ ९ 


१५८ / क 


०.७१ 


१ ९ ० 


२१४ 


०.२५ 


१६० 


१५ ९ / अ / १ 


०.५१ 


१ ९ १ 


२१५ 


०.४१ 


१६१ 


१५ ९ / अ/ २ 


०.५१ 


१ ९ २ 


२१६ 


०.३५ 


१६२ 


१५ ९ 


१.०२ 


१ ९ ३ 


२१७ 


०.६१ 


१६३ 


१६० 


०.१४ 


१ ९ ४ 


२१८ 


०.८२ 


१६४ 


१६१ 


०.३७ 


१ ९ ५ 


२१ ९ 


०.९ १ 


१६५ 


१७८ 


१.६५ 


१ ९ ६ 


२२० / अ 


०.९ ७ 


१६६ 


१७ ९ 


०.२२ 


१ ९ ७ 


२२० / ब 


०.६० 


१६७ 


१८० 


०.९ ५ 


१ ९ ८ 


२२२/१ 


०.६० 


१६८ 


१८१ 


०.८२ 


१ ९९ 


२२२/२ 


०.६० 


१६ ९ 


१८२ 


०.६२ 


२०० 


२२३/१ 


०.३० 


१७० 


१८३ 


०.३५ 


२०१ 


२२३/२ 


०.३० 


१७१ 


१८४/ अ 


३.८० 


२०२ 


२२४ 


०.१३ 


१७२ 


१८४ / ब 


०.९ ० 


२०३ 


२२५ 


०.८५ 


१७३ 


१८५ 


०.६२ 


२०४ 


२२६ 


०.८५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची- ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अनुसूची-ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कोडीत -- चालू 


गाव चांबळी -- चालू 


२०५ 


२२७ 


०.७२ 


२३ 


१८३ 


१.५० 


२०६ 


२२८ 


०.६८ 


२४ 


१८४ 


१.५० 


२०७ 


२२ ९ 


०.२ ९ 


२५ 


१८५ 


०.८७ 


२०८ 


२३० 


०.७० 


२६ 


१८६/ अ 


०.८७ 


२० ९ 


२३१ 


२.२२ 


२७ 


१८६/ ब 


०.८७ 


२१० 


२३२ 


०.४० 


२८ 


१८७/१ 


३.२० 


२ ९ 


१८७/२ 


३.२० 


एकूण 


२१० 


१९२.९ २ 


३० 


१८८ 


१.५० 


गाव चांबळी 


३१ 


१८ ९ 


१.११ 


१ 


१६५ 


१.५० 


३२ 


१ ९ ० 


०.९ ६ 


२ 


१६६ 


१.९ १ 


३३ 


१ ९ १ 


०.१७ 


३ 


१६७ 


१.६० 


३४ 


१ ९ २ 


०.१७ 


oc 


१६८ 


०.४१ 


३५ 


१ ९ ३ 


०.१८ 


५ 


१६ ९ 


०.२६ 


३६ 


१ ९ ४ 


०.४३ 


६ 


१७० 


१.६० 


३७ 


१ ९ ५ 


१.७१ 


७ 


१७१/१/३ 


४.९ ५ 


३८ 


१ ९ ६ 


०.४० 


८ 


१७२ 


१.६० 


३ ९ 


१ ९ ७ 


०.५० 


or 


१७३ 


१.७३ 


४० 


१ ९ ८ / अ 


०.४५ 


१० 


१७४ / अ 


०.५२ 


४१ 


१ ९ ८ / ब 


०.४५ 


११ 


१७४ / ब 


०.५२ 


४२ 


१९९ 


१.४० 


१२ 


१७५ 


०.५० 


४३ 


२०० 


०.५३ 


१३ 


१७६ / अ 


१.०० 


४४ 


२०१ 


०.६० 


१४ 


१७६/ ब 


१.०० 


४५ 


२०२/१ 


०.८० 


१५ 


१७७ / अ 


१.०० 


४६ 


२०२/२ 


०.८० 


१६ 


१७७/ ब 


१.०० 


४७ 


२०२/३ 


०.८० 


१७ 


१७८ 


३.२० 


४८ 


२०३ 


०.६० 


१८ 


१७ ९ 


१.५१ 


४ ९ 


२०४ 


०.४० 


१ ९ 


१८० 


१.५० 


५० 


२०५ 


०.५० 


२० 


१८१ 


४.६६ 


५१ 


२०६ 


०.७० 


२१ 


१८२ / अ 


२.२० 


५२ 


२०८ 


०.५३ 


२२ 


१८२/ ब 


२.२० 


५३ 


२० ९ / १ 


१.२१ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची-ब -- चालू 


अनुसूची- ब -- चालू 
अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


१ 


२ 


سه 


१ 


२ 


به 


हे . आर 


हे . आर 


गाव चांबळी -- चालू 


गाव चांबळी-- चालू 


५४ 


२० ९ / २ 


१.२१ 


८४ 


२३८ 


०.५३ 


५५ 


२१० 


०.४० 


८५ 


२३९ 


२.०३ 


५६ 


२११ 


०.३८ 


एकूण 


८५ 


९ ३.७२ 


५७ 


२१२ 


०.९ ० 


गाव हिवरे 


५८ 


२१३ 


०.८० 


१ 


१५३ 


०.५२ 


५ ९ 


२१४ 


१.०० 


२ 


१५७ 


०.४६ 


६० 


२१५ 


२.०० 


३ 


१७० 


०.८० 


६१ 


२१६ 


२.०० 


४ 


१७५ 


०.४० 


६२ 


२१७ 


२.०० 


५ 


१७८ 


०.४० 


६३ 


२१८ 


१.१० 


६ 


१८० 


०.४० 


६४ 


२१ ९ / अ / १ 


१.४० 


७ 


१८१ 


०.४० 


६५ 


२१९ / अ / २ 


१.४० 


८ 


१८३ 


०.३६ 


६६ 


२२० 


०.७० 


१८४ 


०.३० 


६७ 


२२१ 


१.१५ 


१० 


१८५ 


१.४३ 


६८ 


२२२ 


१.०० 


११ 


१८६ 


०.६१ 


६ ९ 


२२३ 


१.०० 


१२ 


१८७ 


०.४० 


७० 


२२४ 


०.८४ 


१३ 


१८८ 


०.४७ 


७१ 


२२५ 


०.२० 


१४ 


१८ ९ / १ 


१.५२ 


७२ 


२२६ 


०.४५ 


१५ 


१८ ९ / २ 


१.५२ 


७३ 


२२७ 


०.३० 


१६ 


१ ९ ० 


१.१२ 


७४ 


२२८ 


१.३ ९ 


१७ 


१ ९ १ 


०.७३ 


७५ 


२२ ९ 


०.२० 


१८ 


१ ९ २ / १ 


१.७३ 


७६ 


२३० 


०.५० 


१ ९ 


१ ९ २ / २ 


१.७३ 


७७ 


२३१ 


०.६० 


२० 


१ ९ ७ 


१.१२ 


७८ 


२३२ 


०.४० 


२१ 


२०३ 


०.२८ 


७ ९ 


२३३ 


०.८१ 


२२ 


२०४ 


०.४० 


८० 


२३४ 


०.४१ 


२३ 


२०५ 


२.२० 


८१ 


२३५ 


०.२३ 


२४ 


२०६ 


०.४५ 


८२ 


२३६ 


०.५५ 


२५ 


२०७ 


०.४५ 


८३ 


२३७ 


०.५६ 


२६ 


२०८ 


०.४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


११ 


अनुसूची-ब -- चालू 


अनुसूची-ब -- चालू 
अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव हिवरे -- चालू 


गाव हिवरे -- चालू 


२७ 


२० ९ 


०.३ ९ 


५ ९ 


२५० 


०.७६ 


२८ 


२१० 


०.५४ 


६० 


२५३ 


०.३८ 


२ ९ 


२११ 


०.५३ 


६१ 


२५४ 


१.१० 


३० 


२१२ 


०.०२ 


६२ 


२५५/१ 


१.४३ 


३१ 


२१३ 


०.२० 


६३ 


२५५/२ 


१.४३ 


३२ 


२१४ 


०.२० 


६४ 


२५ ९ 


०.६० 


३३ 


२१७ 


०.२० 


६५ 


२६१ 


०.७० 


३४ 


२१ ९ 


२.९ ६ 


६६ 


२७५ 


०.७० 


३५ 


२२१ 


०.५ ९ 


६७ 


२ ९ ७ 


०.६७ 


३६ 


२२२ 


०.२७ 


६८ 


३०७ 


१.४६ 


३७ 


२२३ 


०.२२ 


६ ९ 


३० ९ 


०.२२ 


३८ 


२२५ 


०.७२ 


७० 


३११ 


०.०६ 


३ ९ 


२२६ 


०.८० 


७१ 


३१६ 


०.२४ 


४० 


२२८ 


०.१८ 


७२ 


३१९ 


०.९ ४ 


४१ 


२३०/१ 


१.४६ 


७३ 


३२१ 


०.०३ 


४२ 


२३०/२ 


१.४६ 


७४ 


३२५ 


०.५२ 


४३ 


२३२ 


२.१७ 


७५ 


३२६ 


०.९ ० 


४४ 


२३३ 


०.५० 


७६ 


३२७ 


२.४२ 


४५ 


२३४ 


१.७५ 


(99 


३२ ९ 


०.७० 


४६ 


२३५ 


०.५० 


७८ 


३३० 


०.३० 


४७ 


२३६ 


०.४६ 


७ ९ 


३३१ 


०.३६ 


४८ 


२३८ 


०.३८ 


८० 


३३३ 


०.५४ 


४ ९ 


२३ ९ 


०.२६ 


८१ 


३३४ 


०.११ 


५० 


२४० 


०.३० 


८२ 


३३५ 


०.३३ 


५१ 


२४१/१ 


०.२० 


८३ 


३३ ९ 


०.३५ 


५२ 


२४१/२ 


०.८० 


८४ 


३४० 


०.४२ 


५३ 


२४२ 


०.६० 


८५ 


३४१/१ 


०.८३ 


५४ 


२४४ 


०.३५ 


८६ 


३४१/२ 


०.८३ 


५५ 


२४५ 


०.६० 


८७ 


३४२ 


०.० ९ 


५६ 


२४६ 


०.२ ९ 


८८ 


३४७ 


०.० ९ 


५७ 


२४७ 


०.५८ 


८ ९ 


३५० 


०.२३ 


५८ 


२४ ९ 


०.६६ 


९ ० 


३५१ 


०.९ ८ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची- ब -- चालू 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


गाव हिवरे -- चालू 

३५२/१/२ 


९ १ 


२.१ ९ 


- 


MMISF ACT, 2005 
( See Sections 5.0 , 6.0 , 7.0 and 

Rule 3.00 ) 

( Notification No. III) 
क्रमांक उसिंव्यवि / रेशा/ २ ९ २२ / २०१९.- Whereas, it has 
been decided to delineate the Area of Operation 
of Water User s Associations ( WUA s ) on 
Volumetric basis and as per Administrative 
Convenience under Sections 5 , 6 , 7 and Rule 3 
of the MMISF Act , 2005. I, M. B. Kanetkar, 
Executive Engineer, Lift Irrigation Management 
Division , Pune- 37 hereby delineate the areas of 
operation of following WUA s and direct that the 
certified copy of the updated map and list of 
land holders and/or occupiers of said WUA s 
shall be displayed on the notice board of the 
offices of concerned Grampanchayat, Tahasil 
Office, Irrigation Section, Sub - division and 
Division and other prominent public places. 


९ २ 


३५५ 


०.३८ 


९ ३ 


३५६ 


०.४ 


९ ४ 


३५ ९ 


०.८८ 


९ ५ 


३६०/१/२ 


०.८७ 


९ ६ 


३६१ 


०.८० 


९ ७ 


३६२ 


०.४७ 


९ ८ 


३६४ 


१.०० 


९९ 


३६६ 


०.३३ 


१०० 


३६७ 


०.३० 


१०१ 


३६८ 


०.५८ 


१०२ 


३६ ९ 


०.५१ 


१०३ 


३७०/१/२ 


१.०४ 


I,M. B. Kanetkar, Executive Engineer also hereby 
declare that no water shall be supplied by the 
Appropriate Authority to an individual or occupier of 
such land and the system of supply of water 
through Water User s Associations shall be binding 
on all the holders and occupiers of the lands under 
the Maharashtra Management of Irrigation System 
by Farmers Act- 2005. 


१०४ 


३७१ 


०.४१ 


१०५ 


३७२ 


०.२० 


१०६ 


३७३ 


१.२० 


१०७ 


३७५ 


०.४० 


१०८ 


३७ ९ 


०.१२ 


१० ९ 


३८६ 


०.३३ 


Any person affected by this Notification or part 
thereof,may file an appealbefore Superintending 
Engineer, Pune Irrigation Circle , Pune within 30 
days from the date of publication of this Notification 
in the Maharashtra Government Gazette . 


११० 


३८८/१/२ 


२.६ ९ 


१११ 


३८ ९ 


०.८५ 


Schedule - A 


११२ 


३ ९ ० 


०.३५ 


११३ 


३ ९ १ 


०.७१ 


Division : Lift Irrigation Management Division , 

Pune- 37 . 


११४ 


३ ९ ३ 


१.४२ 


११५ 


३ ९ ४ 


०.८० 


Sub- division : Purandar Lift Irrigation 
Managemnt, Sub - division Sasawad . 


११६ 


३ ९ ६/ १/ २ 


१.०० 


एकूण 


११६ 


८२.७० 


Area Notified : 369.34 Ha. (CCA ) 


No. of Villages : 3- Kodit, Chambali, Hivare, 

taluka Purandar, district Pune . 


म . भि . कानेटकर , 

कार्यकारी अभियंता, 
उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभाग, 

पुणे-३७. 


Name and address of WUA (Existing/ 
Proposed ) : Proposed Jay Dnyaneshwar Pani 
Wapar Sanstha, Kodit , taluka Purandar, 

district Pune. 


पुणे , ३० सप्टेंबर २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


१३ 


Details of Area Notified 


Schedule - B - contd . 


District Pune, taluka Purandar 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Name of 
Villages 


Irrigable Area Notified 

( As per Schedule - B ) 
Gat Nos . 

Area 


1 


2 


3 


Ha. 


2 


3 


Village Kodit. - contd . 

40 


23 


1.32 


24 


41 


1.39 


Ha . 
(CCA ) 
192.92 


Kodit 


210 


25 


43 


0.28 


Chambali 


85 


26 


44 


0.30 


93.72 
82.70 


Hivare 


116 


27 


45 - A 


0.65 


28 


46 - A 


0.43 


Total 


411 


369.34 


29 


46 - B 


0.43 


Schedule - B 


30 


47 


0.53 


District Pune, taluka Purandar 


31 


48/1 


0.60 


Sr. No. 


32 


0.60 


48/2 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


33 


49 


0.30 


1 


2 


3 


34 


50 


0.93 


Ha . 


35 


51 


0.41 


Village Kodit 


36 


52 


0.26 


4 


0.17 


37 


53 


0.28 


2 


9 


0.22 


38 


54 


0.90 


3 


12 


0.19 


39 


55 


1.95 


4 


13 


0.25 


40 


56 


1.24 


14 


0.32 


41 


57 


1.24 


5 
6 

7 


15 


0.10 


42 


58 


1.04 


16 


0.10 


43 


59 


0.41 


8 


18 


0.17 


44 


60 


0.20 


9 


20 


0.13 


45 


61 


0.26 


10 


21 


0.08 


46 


62 


5.08 


11 


22 


0.20 


47 


63 


0.19 


12 


23 


0.12 


48 


64 


0.97 


13 


24 


1.00 


49 


65 


0.35 


14 


27 


0.10 


50 


66 


0.85 


15 


28 


0.08 


51 


67 


0.30 


16 


30 


0.10 


52 


68/1 


0.20 


17 


32 


0.11 


53 


68/2 


0.20 


18 


34 


0.41 


54 


69 / A 


0.41 


19 


36 


2.22 


55 


69 / B 


0.41 


20 


37 


0.20 


56 


70 


0.87 


21 


38 


2.45 


57 


71/ A 


0.12 


22 


39 


1.52 


58 


71/ B 


0.12 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


2 


3 


2 


3 
Ha. 


Ha. 


Village Kodit . - contd . 


Village Kodit. - contd. 


59 


72 


0.12 


94 


103 


1.85 


60 


73 


0.12 


95 


104 


0.86 


61 


74 


0.14 


96 


105 


0.96 


62 


75/1 


1.30 


97 


106/1 


0.86 


63 


75/2 


1.30 


98 


106/2 


0.86 


64 


76 


0.92 


99 


107/1 


1.47 


65 


77 


0.40 


100 


107/2 


1.47 


66 


78 


1.19 


101 


108 


0.02 


67 


79 


1.02 


102 


109 


0.76 


68 


80 


0.77 


103 


110 


0.73 


69 


81 / A 


1.00 


104 


111 


1.39 


70 


81/ B 


1.00 


105 


112 


0.46 


71 


82/ A 


0.45 


106 


113 


1.56 


72 


82/ B 


0.45 


107 


114 


0.53 


73 


83 


0.96 


108 


115 


1.03 


74 


84 


0.94 


109 


116/1 


0.52 


75 


85 


1.64 


110 


116/2 


0.51 


76 


86 


1.64 


111 


117 


0.55 


77 


87 


2.95 


112 


118 


1.85 


78 


88 


2.04 


113 


119 / A 


2.11 


79 


89/ A 


0.85 


114 


119/ B 


2.11 


80 


89/ B 


1.19 


115 


120 


1.53 


81 


90 


0.53 


116 


121 


1.60 


82 


91 


1.47 


117 


122 


2.04 


83 


92 


1.07 


118 


123 


3.76 


84 


93 


0.92 


119 


124/1 


0.64 


85 


95 


1.00 


120 


124/2 


0.64 


86 


96 


1.08 


121 


125 


0.54 


87 


97 


2.04 


122 


126 


0.17 


88 


98/1 


1.70 


123 


127 


0.22 


89 


98/2 


1.70 


124 


128 


1.01 


90 


99 


0.50 


125 


129 


0.63 


91 


100 


0.72 


126 


130 / A 


0.93 


92 


101 


0.93 


127 


130/ B 


2.83 


93 


102 


0.60 


128 


131/ A 


0.42 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


१५ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


2 


2 


w 


3 
Ha. 


Ha. 


Village Kodit.-- contd . 

133/ B 


Village Kodit . - contd. 

161 


129 


0.45 


164 


0.37 


130 


134 


1.08 


165 


178 


1.65 


131 


135 


0.62 


166 


179 


0.22 


132 


136 


0.80 


167 


180 


0.95 


133 


137/ A 


0.40 


168 


181 


0.82 


134 


137/ B 


0.40 


169 


182 


0.62 


135 


138 


3.19 


170 


183 


0.35 


136 


139 


0.94 


171 


184/ A 


3.80 


137 


140 


0.79 


172 


184/ B 


0.90 


138 


141/ A 


1.65 


173 


185 


0.62 


139 


141/ B 


1.64 


174 


186 


1.04 


140 


142/ A 


1.61 


175 


187 


0.42 


141 


142/ B 


1.61 


176 


199 


0.79 


142 


143/ A/ 1/ 2 


1.61 


177 


200 


0.60 


143 


143/ B/ 1 / 2 


1.61 


178 


201 


0.63 


144 


144/ A 


1.60 


179 


202 


1.62 


145 


144/ B 


1.60 


180 


203 


2.45 


146 


145 


0.40 


181 


204 


0.80 


147 


146 


1.01 


182 


205 


1.42 


148 


147 


0.73 


183 


207 


1.26 


149 


148 


0.73 


184 


208 


0.82 


150 


149 


0.53 


185 


209 


0.63 


151 


150 


0.71 


186 


210 


0.93 


152 


151 


1.01 


187 


211 


0.69 


153 


152 


2.81 


188 


212 


0.84 


154 


153 


2.57 


189 


213 


0.20 


155 


154 


0.88 


190 


214 


0.25 


156 


155 


0.92 


191 


215 


0.41 


157 


158/ A 


3.20 


192 


216 


0.35 


158 


158/ B 


1.60 


193 


217 


0.61 


159 


158/ K 


0.71 


194 


218 


0.82 


160 


159/ A / 1 


0.51 


195 


219 


0.91 


161 


159/ A/ 2 


0.51 


196 


220/ A 


0.97 


162 


159 


1.02 


197 


220 / B 


0.60 


163 


160 


0.14 


198 


222/1 


0.60 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos. 

Area 


2 


3 


2 


3 
Ha. 


Ha. 


Village Kodit . - contd . 

222/2 


Village Chambali. - contd . 

181 


199 


0.60 


20 


4.66 


200 


223/1 


0.30 


21 


182/ A 


2.20 


201 


223/2 


0.30 


22 


182/ B 


2.20 


202 


224 


0.13 


23 


183 


1.50 


203 


225 


0.85 


24 


184 


1.50 


204 


226 


0.85 


25 


185 


0.87 


205 


227 


0.72 


26 


186 / A 


0.87 


27 


186/ B 


0.87 


206 


228 


0.68 


28 


187/1 


3.20 


207 


229 


0.29 


29 


187/2 


3.20 


208 


230 


0.70 


30 


188 


1.50 


209 


231 


2.22 


31 


189 


1.11 


210 


232 


0.40 


32 


190 


0.96 


Total .. 


210 


192.92 


33 


191 


0.17 


34 


192 


0.17 


Village Chambali 


35 


193 


0.18 


1 


165 


1.50 


36 


194 


0.43 


2 


166 


1.91 


37 


195 


1.71 


3 


167 


1.60 


38 


196 


0.40 


4 


168 


0.41 


39 


197 


0.50 


LO 


169 


0.26 


40 


198/ A 


0.45 


6 


170 


1.60 


41 


198/ B 


0.45 


171/1/3 


4.95 


N 


42 


199 


1.40 


8 


172 


1.60 


43 


200 


0.53 


9 


173 


1.73 


44 


201 


0.60 


10 


174/ A 


0.52 


45 


202/1 


0.80 


11 


174/ B 


0.52 


46 


202/2 


0.80 


12 


175 


0.50 


47 


202/3 


0.80 


13 


176/ A 


1.00 


48 


203 


0.60 


14 


176/ B 


1.00 


49 


204 


0.40 


15 


177/ A 


1.00 


50 


205 


0.50 


16 


177/ B 


1.00 


51 


206 


0.70 


17 


178 


3.20 


52 


208 


0.53 


18 


179 


1.51 


53 


209/1 


1.21 


19 


180 


1.50 


54 


209/2 


1.21 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


१७ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos. 

Area 


N 


1 


2 


3 


ल 


Ha. 


Ha. 


55 


56 
57 


Village Chambali. - contd . 

210 
211 
212 
213 


0.40 
0.38 
0.90 


7 
8 
9 


Village Hivare. - contd . 

181 
183 
184 
185 


0.80 


10 


58 
59 
60 


214 


11 


12 
13 


61 


62 


63 


215 
216 
217 
218 
219/ A/ 1 
219/ A/ 2 
220 


64 


14 
15 
16 
17 
18 
19 


65 


66 
67 


221 


186 
187 
188 
189/1 
189/2 
190 
191 
192/1 
192/2 
197 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 


222 


68 
69 


20 
21 


223 
224 


70 


22 
23 


71 


225 


1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.10 
1.40 
1.40 
0.70 
1.15 
1.00 
1.00 
0.84 
0.20 
0.45 
0.30 
1.39 
0.20 
0.50 
0.60 
0.40 
0.81 
0.41 
0.23 
0.55 
0.56 
0.53 
2.03 


24 


72 
73 
74 
75 
76 


25 


226 
227 
228 
229 
230 


26 


27 


0.40 
0.36 
0.30 
1.43 
0.61 
0.40 
0.47 
1.52 
1.52 
1.12 
0.73 
1.73 
1.73 
1.12 
0.28 
0.40 
2.20 
0.45 
0.45 
0.41 
0.39 
0.54 
0.53 
0.02 
0.20 
0.20 
0.20 
2.96 
0.59 
0.27 
0.22 
0.72 
0.80 
0.18 
1.46 
1.46 
2.17 
0.50 
1.75 
0.50 
0.46 


28 


77 


29 


231 
232 


78 


30 
31 


211 
212 
213 


233 
234 


214 


235 


79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 


236 
237 
238 
239 


32 
33 
34 
35 
36 
37 


217 
219 
221 
222 
223 
225 
226 
228 
230/1 
230/2 
232 


Total.. 


85 


38 
39 
40 


93.72 


Village Hivare 

153 


41 


42 
43 


N 


157 


3 


170 


44 


0.52 
0.46 
0.80 
0.40 
0.40 
0.40 


4 


175 


45 
46 


233 
234 
235 


5 


178 
180 


6 


47 


236 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


N 


3 


2 


3 


Ha. 


Ha. 


Village Hivare . - contd . 


Village Hivare . - contd . 

238 


48 


0.38 


342 


87 
88 


49 


239 


0.26 


347 
350 


50 


240 


0.30 


89 


0.09 
0.09 
0.23 
0.98 
2.19 
0.38 


51 


241/1 


0.20 


90 


351 


52 


241/2 


0.80 


91 


352/1/2 


53 


242 


0.60 


92 


355 


54 


244 


93 


356 


0.4 


0.35 
0.60 


55 


245 


94 


359 


56 


246 


95 


360/1/2 


57 


247 


0.29 
0.58 
0.66 


96 


361 


58 


249 


97 


362 


.0.88 
0.87 
0.80 
0.47 
1.00 
0.33 
0.30 


59 


250 


0.76 


98 


364 


60 


253 


0.38 


366 


99 
100 


61 


254 


1.10 


367 


62 


255/1 


1.43 


101 


368 


0.58 
0.51 


63 


255/2 


1.43 


102 


369 


64 


259 


0.60 


103 


370/1/2 


1.04 


65 


261 


0.70 


104 


371 


66 


275 


0.70 


372 


67 


297 


0.67 


373 


68 


307 


1.46 


375 


105 
106 
107 
108 
109 
110 


69 


309 


0.22 


379 


0.41 
0.20 
1.20 
0.40 
0.12 
0.33 
2.69 
0.85 
0.35 
0.71 


70 


311 


0.06 


386 


71 


316 


0.24 
0.94 


388/1/2 
389 


72 


319 


111 


73 


321 


0.03 


112 


390 


74 


325 


0.52 


113 


391 


75 


326 


0.90 


114 


393 


1.42 


76 


327 


2.42 


115 


394 


0.80 


77 


329 


116 


396/1/2 


1.00 


0.70 
0.30 


78 


330 


Total 


116 


82.70 


79 
80 


331 
333 


0.36 
0.54 
0.11 
0.33 


81 


334 


M. B. KANETKAR, 

Executive Engineer, 
Lift Irrigation Management 

Division, Pune- 37 . 


82 


335 


83 


339 


0.35 


84 


340 


0.42 


Pune, 30th September 2019 . 


85 


0.83 


341/1 
341/2 


86 


0.83 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १९ ४१ 


१ ९ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


अधिसूचना-३ 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, सन २००५, 

क्रमांक सांपावि /प्रशा-२/ ३९१३/ २०१ ९ (बंडगरवाडी).- पाणीवापर संस्थांचे कार्यक्षेत्र निश्चिती महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ च्या कलम ५ , ६, ७ अन्वये जलशास्त्रीय तत्त्वावर आधारून प्रशासनिक सोईने करण्याचे ठरले असल्यामुळे मी, नामदेव शंकर करे , 
कार्यकारी अधियंता, सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली या अधिसूचनेद्वारे खाली नमूद केलेल्या पाणी वापर संस्थांची कार्यक्षेत्र निश्चिती करीत आहे की , त्या 
पाणीवापर संस्थांचे अद्ययावत व प्रमाणित नकाशे आणि भूधारक आणि किंवा भोगवटधारकांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत, पाटबंधारे शाखा, उपविभाग 
यांची कार्यालये तसेच अन्य महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकांवर लावण्यात याव्यात. 

मी, नामदेव शंकर करे , कार्यकारी अभियंता, सांगली पाटबंधारे विभाग , सांगली या अधिसूचनेद्वारे असे घोषित करतो की , समुचित प्राधिकरण 
व्यक्तिगत जमीनधारकाला किंवा भोगवटधारकाला पाण्याचा पुरवठा करणार नाही आणि महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या खाली 
येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर संस्थेद्वारे पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल. 

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत 
मा . अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ , सांगली यांचेकडे अपील करता येईल. 


सिंचन प्रकल्पाचे नाव - लघु पाटबंधारे तलाव, बंडगरवाडी 
पाणी वापर संस्थेचे नाव - नियोजित आर. एन . पाटील पाणीवापर संस्था, करोली टी, तालुका कवठेमहांकाळ , जिल्हा सांगली. 
पाणीवापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र - २८४ हे . आर 

पाणी वापर संस्थेचे एकूण 

क्षेत्र 
लाभ क्षेत्र विवरण पत्रक 
गांव 

भिजणारे क्षेत्र 


दार क्रमांक 


भाग 


३ 


४ 


हे . आर. 


जलाशय उचलून 


म्हैशाळ एम 


१०.७५ 


शीर्ष 


हिंगणगांव 


०.८० 


शीर्ष 


शिंदेवाडी 


१.३० 


शीर्ष 


करोली टी 


१४.०० 


शीर्ष 


एकूण जलाशय उचलून 


२६.८५ 


करोली टी 


३.१० 


शीर्ष 


मुख्य कालव 
दार नंबर १ 


करोली टी 


१२.३० 


शीर्ष 


वितरिका क्रमांक ०१ 
दार क्रमांक १ डावा 


करोली टी 


२.९९ 


शीर्ष 


वितरिका क्रमांक ०१ 
दार क्रमांक ०१ उजवा 


करोली टी 


२१.८० 


शीर्ष 


वितरिका क्रमांक ०१ 
दार क्रमांक ०२ डावा 


करोली टी 


१४.५१ 


शीर्ष 


वितरिका क्रमांक ०१ 
दार क्रमांक ०२ उजवा 


करोली टी 


७.४४ 


शीर्ष 


मुख्य कालवा 
दार नंबर २ 


करोली टी 


४.३४ 


शीर्ष 


मुख्य कालवा 
दार नंबर ३ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र -- चालू 

लाभ क्षेत्र विवरण पत्रक --चालू 
गांव 

भिजणारे क्षेत्र 


दार क्रमांक 


भाग 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर. 


करोली टी 


४.४७ 


शीर्ष 


मुख्य कालवा 
दार नंबर ४ 


९ ७.८० 


एकूण 
वितरिका क्रमांक ०१ 
दार नंबर-३ 


करोली टी 


२०.५५ 


मध्य 


करोली टी 


५३.३५ 


मध्य 


मुख्य कालवा 
दार नंबर ५ उजवा 


मुख्य कालवा 


करोली टी 


२०.०५ 


दार नंबर ५ डावा 


९३.९ ५ 


एकूण 
वितरिका क्रमांक ०२ 
दार नंबर -१ 


करोली टी 


३६.२८ 


शेवट 


करोली टी 


८.१० 


शेवट 


वितरिका क्रमांक ०२ 
दार नंबर -२ 


करोली टी 


१ ९.८० 


शेवट 


उपवितरिका क्रमांक ०१ 
दार नंबर -१ 


वितरिका क्रमांक ०२ 


करोली टी 


२८.०७ 


शेवट 


दार नंबर -३ 


एकूण 


९ २.२५ 


लघु पाटबंधारे तलाव बंडगरवाडी 

गोषवारा 


शीर्ष भाग 


९ ७.८० हे.आर. 


मध्य भाग 


९३.९ ५ हे.आर. 


शेवटचा भाग 


९ २.२५ हे.आर. 


एकूण 


२८४ हे.आर 


लघु पाटबंधारे तलाव बंडगरवाडी 
जलाशय उपसा परवाना क्षेत्र 


अ. क्रमांक 


गट नंबर 


गाव 


मालकी क्षेत्र 


मंजूर क्षेत्र 


१ 


२ 


४ 


mm 


हे . आर. 


हे . आर 


१ 


९ २ 


२.५३ 


०.२५ 


१७७, १७६, १७५ 


५.०८ 


०.५० 


३ 


१७१ , १७१/२ 


६.१८ 


०.६० 


म्हैशाळ एम 
म्हैशाळ एम 
म्हैशाळ एम 
म्हैशाळ एम 
म्हैशाळ एम 
म्हैशाळ एम 


४ 


१७२, १७०/३, १७०/५ 


१२.२५ 


१.२० 


२३ ९ 


५.३५ 


०.५० 


w 


३५२, ३४७ 


१.१ ९ 


०.२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


२१ 


लघु पाटबंधारे तलाव बंडगरवाडी --२ 

-चालू 
जलाशय उपसा परवाना क्षेत्र - चालू 


अ . क्रमांक 


गट नंबर 


गाव 


मालकी क्षेत्र 


मंजूर क्षेत्र 


२ 


३ 


४ 


हे . आर . 


हे . आर 


७ 


६१५ 


हिंगणगाव 


५.४० 


०.५० 


८ 


३५०/१, ३६२ अ / ब, ३३४ 


४.१६ 


०.४० 


९ 


३५०/१, ३६२ अ/ ब, ३३४ 


४.१६ 


०.४० 


१० 


३५०/१, ३६२ / ब , ३३४ 


म्हैशाळ एम 
म्हैशाळ एम 
म्हैशाळ एम 
म्हैशाळ एम 
म्हैशाळ एम 


४.१५ 


०.४० 


११ 


३५०/१, ३६२ अ/ ब , ३३४ 


४.१६ 


०.४० 


१२ 


३४८ 


२.५२ 


०.२५ 


१३ 


११३, ८१ 


शिंदेवाडी 


५.०८ 


०.५० 


६५५ 


हिंगणगाव 


३.१० 


०.३० 


१५ 


१४ ९ , ३४७, १५४, १५० 


म्हैशाळ एम 


७.२७ 


०.७५ 


१६ 


२३० , २५३, २३७, २५१, २५१ पै. 


शिंदेवाडी 


७.९ ७ 


१५३/२ 


५.४३ 


०.५५ 


१८ 


१६ ९ पै. 


२.४१ 


०.२५ 


१ ९ 


२०५ , २१८ 


म्हैशाळ एम 
म्हैशाळ एम 
म्हैशाळ एम 
म्हैशाळ एम 
म्हैशाळ एम 


०.९ ६ 


०.१० 


२० 


१३२, १७५ पै., १७३ पै. 


७.२५ 


०.७० 


२१ 


१५६ 


१.६६ 


०.२० 


२२ 


६१४/२ 


करोली टी 


०.८ ९ 


०.८० 


२३ 


५१५ 


करोली टी 


०.५३ 


०.८० 


२४ 


४२२ 


करोली टी 


०.५३ 


०.२० 


२५ 


२६८/२, २७७/२, २७८/२ 


करोली टी 


१.५ ९ 


०.५० 


२६ 


२७७/२, २७८/२ 


करोली टी 


०.९ ७ 


०.३० 


२७ 


२७७/२, २७८/२, ४२२ 


करोली टी 


२.३३ 


१.०० 


२८ 


४५० , ४५१ , ४५४ 


करोली टी 


१.७५ 


०.४० 


२ ९ 


१२२ , १०० , ४५४ 


करोली टी 


१.२४ 


१.०० 


३० 


२४८ , २६६ 


करोली टी 


१.५ ९ 


१.०० 


३१ 


२६८ , १२२ , २०१ , २६ ९/ २ 


करोली टी 


२.६ ९ 


१.०० 


३२ 


७० पै . 


म्हैशाळ एम 


०.४३ 


०.४० 


३३ 


५४२/१ 


करोली टी 


३.५४ 


०.८० 


३४ 


८ ९ पै. , ९ ५ पै. 


म्हैशाळ एम 


२.३७ 


०.८० 


३५ 


५४७/१, ५७ ९ , १८ ९ / १ 


करोली टी 


३.२७ 


१.६० 


३६ 


१७०/३, १७०/५ , १७२ , १७५, १७६ , १७७ 


म्हैशाळ एम 


१.४० 


३७ 


५४२/१ 


करोली टी 


३.९ ५ 


०.८० 


३८ 


३३३ , ३६३, ३६२ - अ 


म्हैशाळ एम 


१.५३ 


०.५० 


३ ९ 


६१४/१ 


करोली टी 


१.६५ 


१.०० 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


लघु पाटबंधारे तलाव बंडगरवाडी - चालू 
जलाशय उपसा परवाना क्षेत्र - चालू 


अ. क्रमांक 


गट नंबर 


गाव 


मालकी क्षेत्र 


मंजूर क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


हे . आर . 


हे . आर 


४० 


१ ९ ५ पै., १९ ६ पै. 


करोली टी 


१.६६ 


१.०० 


४१ 


६१४/१ , ६१४/२ 


करोली टी 


१.८ ९ 


०.५० 


४२ 


३७३ , ३७५ 


करोली टी 


०.७३ 


०.२० 


४३ 


६३२/१ 


करोली टी 


०.३७ 


०.३० 


४४ 


३७२,३४४ 


करोली टी 


८.०३ 


०.८० 


एकूण 


२६.८५ 


अनुसूची--चालू 


अनुसूची 
लघु पाटबंधारे तलाव बंडगरवाडी 
लाभक्षेत्रातील भिजणारे क्षेत्राची द्वारवाईज माहिती 


अ . क्र . 


गट नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


or 


३ 


अ . क्र . 


गट नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


हे . आर 


१ 


२ 


mm 


वितरिका क्रमांक १ , द्वार क्रमांक १ डावा--चालू 


हे . आर 


७०० 


मुख्य कालवा द्वार क्रमांक १ 


१५ 


७०८ 


०.४४ 


६ ९ २ 


०.३५ 


१६ 


७० ९ 


०.३ ९ 


१ 

२ 


६ ९ ४ 


०.९ ४ 


१७ 


७१० 


eu 


६ ९ ५ 


०.९९ 


१८ 


७११ 


१.३७ 


७०१ 


०.८२ 


१ ९ 


७१४ 


०.४० 


एकूण 


३.१० 


२० 


७१५ 


०.३८ 


वितरिका क्रमांक १, द्वार क्रमांक १ डावा 


२१ 


७१६ 


०.३४ 


६८३ 


०.१८ 


२२ 


७१७ 


०.३७ 


१ 

२ 


६८४ 


०.४३ 


एकूण 


१२.३० 


mm 


६८५ 


०.३० 


वितरिका क्रमांक १, द्वार क्रमांक १ उजवा 


४ 


६८६ 


०.२१ 


५ 


६८७ 


००७ 


१ 


७०२ 


६ 


६८८ 


२ 


७०४ 


७ 


६८ ९ 


१.६२ 


३ 


७०५ 


०.५८ 


८ 


६ ९ ० 


३.४२ 


४ 


७०६ 


०.२५ 


९ 


६ ९ १ 


०.४० 


५ 


७०७ 


०.९ ६ 


१० 


६ ९ ६ 


६ 


७१२ 


११ 


६ ९ ७ 


०.५० 


७ 


७१३ 


१.२० 


१२ 


६ ९ ८ 


०.३२ 


एकूण 


२.९९ 


१३ 


६ ९९ 


१.०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


२३ 


अनुसूची -- चालू 


अनुसूची -- चालू 


अ.क्र . 


गट नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


२ 


my 


हे . आर 


हे . आर 
वितरिका क्रमांक १, द्वार क्रमांक २ डावा 
७१८ 

०.९ ७ 


वितरिका क्रमांक १, द्वार क्रमांक २ डावा -- चालू 
३३ ८२३ 

०.५४ 


१ 

२ 


७१ ९ 


३४ 


८२४ 


०.७८ 


eu 


७२० 


०.३६ 


३५ 


८२५ 


०.३३ 


४ 


७२१ 


०.३४ 


३६ 


८२७ 


१.०० 


७२४ 


०.५७ 


३७ 


८३१ 


६ 


७२५ 


एकूण 


२१.८० 


७ 


७२६ 


०.३२ 


वितरिका क्रमांक १, द्वार क्रमांक २ उजवा 


८ 


७२७ 


०.५५ 


१ 


७२२ 


१.२० 


९ 


७२८ 


०.७८ 


२ 


७२३ 


१.२० 


१० 


७२ ९ 


०.७५ 


३ 


७३० 


१.३ ९ 


११ 


७३३ 


०.६० 


५ 


७३७ 


१.२० 


१२ 


७३४ 


०.३२ 


६ 


७५५ 


१.६० 


१३ 


७३५ 


०.२० 


७ 


७५६ 


१.७० 


१४ 


७३६ 


०.२० 


८ 


७५७ 


३.० ९ 


१५ 


७३७ 


१.२० 


or 


५०१ 


३.१३ 


१६ 


७३८ 


०.३८ 


१७ 


७३ ९ 


एकूण 


१४.५१ 


१८ 


७४० 


०.४२ 


वितरिका क्रमांक १, द्वार क्रमांक ३ 


१ ९ 


७४१ 


०.८० 


७८८ 


०.९ ० 


२० 


७४२ 


१ 
२ 

३ 


७८ ९ 


०.२८ 


२१ 


७४३ 


०.९ ४ 


७ ९ ० 


०.२७ 


२२ 


७४४ 


०.४२ 


४ 


७ ९ १ 


०.२ ९ 


२३ 


७४५ 


०.४३ 


७ ९ २ 


२४ 


७४७ 


०.६५ 


w 


७ ९ ३ 


०.८० 


२५ 


७४८ 


०.५६ 


७ 


७ ९ ४ 


०.८ ९ 


२६ 


७४ ९ 


०.५२ 


८ 


७ ९ ५ 


०.७० 


२७ 


७५० 


०.४६ 


or 


७ ९ ६ 


२८ 


७५१ 


१.६३ 


१० 


७ ९ ७ 


०.७३ 


२ ९ 


७५२ 


०.२७ 


११ 


७ ९ ८ 


०.७१ 


३० 


७५३ 


०.५३ 


१२ 


७ ९९ 


०.२० 


३१ 


७५४ 


१.१ ९ 


१३ 


८०० 


१.१२ 


३२ 


८२२ 


२.७ ९ 


१४ 


८०१ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची -- चालू 


अनुसूची-- चालू 


अ.क्र . 


गट नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


वितरिका क्रमांक १, द्वार क्रमांक ३ -- चालू 


मुख्य कालवा , द्वार क्रमांक ४ 


५०२ 


०.३८ 


१५ 


८०२ 


१.२७ 


१ 
२ 

३ 


५०३ 


०.२५ 


१६ 


८०३ 


५०४ 


१७ 


०.९ ३ 


१.२० 


८०४ 


४ 


१८ 


८०५ 


०.३ ९ 


५०५ 


१ ९ 


८०६ 


०.४० 


५ 


५०६ 


w 


२० 


८०७ 


०.४१ 


५०७ 


०.२२ 


२१ 


८० ९ 


०.५४ 


७ 


५१० 


२.६ ९ 


२२ 


८१० 


०.६५ 


एकूण 


४.४७ 


२३ 


८११ 


एकूण 


४.४७ 


२४ 


८१३ 


२५ 


०.६० 


मुख्य कालवा, द्वार क्रमांक ५ डावा 


८१४ 


४८८ 


४.२१ 


२६ 


८१५ 


१ 
२ 

३ 


४८ ९ 


२७ 


८१६ 


०.४१ 


२८ 


८१९ 


४ ९ ० 


०.८२ 


०.५७ 


२ ९ 


८१८ 


२.०२ 


४ 


४ ९ १ 


१.४८ 


३० 


८१७ 


१.२२ 


४ ९ २ 


०.८७ 


३१ 


८२१ 


६ 


४ ९ ३ 


१.४ ९ 


३२ 


७ 


४ ९ ४ 


०.३७ 


३३ 


७५८ 


३.९ ८ 


८ 


४ ९ ५ 


०.६६ 


९ 


४ ९ ६ 


०.६७ 


एकूण 


२०.५५ 


१० 


४ ९ ८ 


१.३८ 


मुख्य कालवा, द्वार क्रमांक २ 


११ 


७८३ 


०.३६ 


१ 


७०३ 


२.०३ 


१२ 


५०० 


१.५० 


५२६ 


३.९ ५ 


१३ 


७८२ 


०.३ ९ 


mm 


५२७ 


०.८३ 


७८३ 


०.३६ 


४ 


५२८ 


०.६३ 


१५ 


७८४ 


५२ ९ 


१६ 


७८५ 


०.९ ६ 


एकूण 


७.४४ 


१७ 


७८६ 


०.५३ 


मुख्य कालवा, द्वार क्रमांक ३ 


१८ 


७८७ 


१.४८ 


५२३ 


०.७ ९ 


१ ९ 


७८० 


१.४८ 


१ 

२ 


५२५ 


४.०५ 


२० 


७८१ 


१.४० 


एकूण 


४.८४ 


एकूण 


२०.०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


२५ 


अनुसूची--चालू 


अनुसूची- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


मुख्य कालवा , द्वार क्रमांक ५ उजवा 


वितरिका क्रमांक २ , द्वार क्रमांक १ -- चालू 


३११ 


०.९ ८ 


१२ 


७५ ९ 


१.९ ३ 


२ 


४७४ 


०.३५ 


१३ 


७६० 


०.८३ 


eu 


४७५ 


०.३२ 


१४ 


७६१ 


०.६० 


४ 


४७६ 


१५ 


७६२ 


१.७१ 


५ 


४७७ 


१.१० 


१६ 


७६३ 


०.३५ 


६ 


४७८ 


३.६० 


१७ 


७६४ 


०.५३ 


७ 


४७ ९ 


४.०० 


१८ 


७६५ 


३.५६ 


८ 


४८० 


३.०० 


१ ९ 


७६६ 


३.८ ९ 


९ 


४८१ 


२.८३ 


२० 


७६७ 


३.२१ 


१० 


४८२ 


९ .७० 


२१ 


७६८ 


३.४० 


११ 


४८३ 


३.२० 


एकूण 


३६.२८ 


१२ 


४८४/१ 


१.९ ४ 


१३ 


४८५ 


४.४२ 


वितरिका क्रमांक २, द्वार क्रमांक २ 


१४ 


४८६ 


४.५० 


१ 


३१६ 


२.१५ 


१५ 


४८७ 


४.२० 


२ 


३१७ 


३.९ २ 


१६ 


४८४/२ 


१.४१ 


३ 


३१४ 


२.०३ 


१७ 


४८४/३ 


५.८० 


एकूण 


८.१० 


१८ 


४८४/४ 


२.०० 


एकूण 


८.१० 


एकूण 


५३.३५ 


उपवितरिका क्रमांक १, द्वार क्रमांक १ 


वितरिका क्रमांक २, द्वार क्रमांक १ 


१ 


२८३ 


२.०० 


१ 


७६ ९ 


६.०० 


२ 


२ ९ ७ 


७७० 


१.०१ 


३०१ 


२ 

३ 


७७१ 


४.३८ 


४ 


३०२ 


०.८२ 


४ 


७७२ 


०.९ ० 


५ 


३०३ 


०.९ ० 


७७३ 


६ 


३०४ 


६ 


७७४ 


७ 


३०५ 


०.८० 


७ 


७७५ 


०.५४ 


८ 


३०८ 


०.४५ 


८ 


ওওও 


०१७ 


or 


३० ९ 


९ 


७७६ 


०.१६ 


१० 


३१० 


०.६० 


१० 


७७८ 


१.८६ 


११ 


३११ 


५.०० 


११ 


७७ ९ 


१.२५ 


१२ 


३१२ 


०.७० 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची --चालू 


अनुसूची -- चालू 


अ.क्र . 


गट नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


वितरिका क्रमांक २, द्वार क्रमांक ३ -- चालू 


उपवितरिका क्रमांक १, द्वार क्रमांक १ -- चालू 
१३ ३१३ 

०.८३ 


२३ 


३८ 


०.३० 


१४ 


३१४ 


१.८० 


२४ 


३ ९ 


०.२० 


१५ 


३१५ 


१.०० 


२५ 


०.२७ 


१६ 


३०६ 


१.०० 


२६ 


५४ 


०.४ ९ 


१७ 


३१ ९ 


०.९ ० 


२७ 


५५ 


१.९ ० 


१८ 


३२५ 


२८ 


४६ 


०.५० 


१ ९ 


३२८ 


२.०० 


२ ९ 


८० 


०.४६ 


३० 


८२ 


०.५० 


एकूण 


१ ९ .८० 


३१ 


८३ 


०.२० 


वितरिका क्रमांक २ , द्वार क्रमांक ३ 


३२ 


८४ 


०.२० 


१ 


९ 


०.३० 


३३ 


८५ 


०.२० 


२ 


१० 


०.५० 


३४ 


०.२० 


११ 


०.४० 


३५ 


८७ 


०.२० 


४ 


१२ 


०.४० 


३६ 


८८ 


०.२० 


१३ 


०.५० 


३७ 


८ ९ 


०.३५ 


६ 


१४ 


०.४० 


३८ 


९ ० 


०.३० 


७ 


१५ 


०.७० 


३ ९ 


९ २ 


०.२२ 


८ 


१६ 


०.४५ 


४० 


९ ३ 


०.२० 


or 


१७ 


१.०० 


४१ 


०.२५ 


१० 


१८ 


१.०० 


४२ 


९ ५ 


०.१८ 


११ 


१ ९ 


०.५० 


४३ 


९ ६ 


०.२० 


१२ 


२१ 


०.८० 


४४ 


९ ७ 


१३ 


२२ 


०.२० 


४५ 


९ ८ 


०.३० 


१४ 


२३ 


४६ 


९९ 


०.३० 


१५ 


२४ 


४७ 


०.३० 


१६ 


२५ 


४८ 


१०१ 


०.४० 


१७ 


३१ 


४ ९ 


१०२ 


०.४० 


१८ 


३२ 


५० 


१०३ 


०.४० 


१ ९ 


३३ 


०.२० 


५१ 


१०४ 


०.४० 


२० 


३५ 


५२ 


१०५ 


०.२० 


२१ 


३६ 


०.२० 


५३ 


१०६ 


०.२० 


२२ 


३७ 


५४ 


१०७ 


०.४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


२७ 


अनुसूची -- चालू 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


m 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


वितरिका क्रमांक २, द्वार क्रमांक ३ -- चालू 


वितरिका क्रमांक २, द्वार क्रमांक ३ -- चालू 


५५ 


२२४ 


०.४० 


७३ 


२६४ 


०.२ ९ 


५६ 


२२५ 


०.२० 


७४ 


१५० 


५७ 


२२६ 


०.२० 


७५ 


१५१ 


०.१० 


५८ 


२२७ 


०.२० 


७६ 


१५२ 


०.१२ 


५ ९ 


२२८ 


०.३८ 


७७ 


१५३ 


०.५ ९ 


२२ ९ 


७८ 


१५४ 


०१० 


६० 
६१ 


२४२ 


०.५८ 


७ ९ 


१५५ 


०.१० 


६२ 


२४३ 


०.३ ९ 


१५६ 


०.२० 


२४४ 


०.७७ 


८१ 


१५ ९ 


०.०७ 


२४५ 


०.४२ 


८२ 


१५७ 


००७ 


६५ 


२४६ 


०.५० 


८३ 


२४१ 


१.१८ 


२४८ 


०.७८ 


एकूण 


२८.०७ 


६७ 


२४ ९ 


०.४० 


६८ 


तलाव एकूण 


२६० 


०.३८ 


२८४.०० 


६ ९ 


२५ ९ 


०.३० 


७० 


२६१ 


०.४० 


ना . शं. करे, 

कार्यकारी अभियंता, 
सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली. 


७१ 


२६२ 


०.५८ 


७२ 


२६३ 


सांगली, २३ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना-३ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, सन २००५, 

क्रमांक सांपावि/प्रशा-२/ ३९१३/ २०१ ९ ( वाळेखिंडी).- पाणीवापर संस्थांचे कार्यक्षेत्र निश्चिती महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ च्या कलम ५, ६ , ७ अन्वये जलशास्त्रीय तत्त्वावर आधारून प्रशासनिक सोईने करण्याचे ठरले असल्यामुळे मी , नामदेव शंकर करे , 
कार्यकारी अधियंता, सांगली पाटबंधारे विभाग , सांगली या अधिसूचनेद्वारे खाली नमूद केलेल्या पाणी वापर संस्थांची कार्यक्षेत्र निश्चिती करीत आहे की , त्या 
पाणीवापर संस्थांचे अद्ययावत व प्रमाणित नकाशे आणि भूधारक आणि किंवा भोगवटधारकांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत , पाटबंधारे शाखा, उपविभाग 
यांची कार्यालये तसेच अन्य महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकांवर लावण्यात याव्यात. 

मी, नामदेव शंकर करे , कार्यकारी अभियंता, सांगली पाटबंधारे विभाग , सांगली या अधिसूचनेद्वारे असे घोषित करतो की , समुचित प्राधिकरण 
व्यक्तिगत जमीनधारकाला किंवा भोगवटधारकाला पाण्याचा पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या खाली येणाऱ्या 
जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर संस्थेद्वारे पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल. 

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत 
मा . अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ , सांगली यांचेकडे अपील करता येईल . 


सिंचन प्रकल्पाचे नाव - लघु पाटबंधारे तलाव, वाळेखिंडी 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


पाणी वापर संस्थेचे नाव - नियोजित सिद्धनाथ पाणीवापर संस्था, वाळेखिंडी, तालुका जत , जिल्हा सांगली. 
पाणीवापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र - ४ ९ ६.०० हे. आर 

गोषवारा 
जलाशय उचलून गांव 

क्षेत्र 


भाग 


२ 


३ 


४ 


हे . आर . 


४१.१० 


शीर्ष 


गुळवंची 
वाळेखिंडी 


३०.९ ५ 


शीर्ष 


कासलिंगवाडी 


२.०५ 


शीर्ष 


कोसारी 


६.८० 


शीर्ष 


एकूण जलाशय उचलून 


८०.९ ० 


परिशिष्ट 


अ. क्रमांक 


द्वार क्रमांक 


गाव 


क्षेत्र 


भाग 


१ 


२ 


mm 


४ 


५ 


हे . आर . 


१ 


द्वार क्रमांक १ 


वाळेखिंडी 


२१.१० 


शीर्ष 


२ 


द्वार क्रमांक २ 


वाळेखिंडी 


८.७७ 


शीर्ष 


द्वार क्रमांक ३ 


वाळेखिंडी 


२३.२१ 


शीर्ष 


४ 


द्वार क्रमांक ४ 


वाळेखिंडी 


२५.०२ 


शीर्ष 


५ 


द्वार क्रमांक ५ 


वाळेखिंडी 


२३.७२ 


शीर्ष 


w 


द्वार क्रमांक ६ 


वाळेखिडी 


३४.७७ 


शीर्ष 


७ 


द्वार क्रमांक ७ 


वाळेखिंडी 


२३.३३ 


मध्य 


८ 


द्वार क्रमांक ८ 


वाळेखिंडी 


११०.१० 


मध्य 


९ 


द्वार क्रमांक ९ 


वाळेखिंडी 


३४.६४ 


मध्य 


१० 


द्वार क्रमांक १० 


वाळेखिंडी 


२६.९ ० 


मध्य 


११ 


द्वार क्रमांक ११ 


वाळेखिडी 


०.२५ 


मध्य 


१२ 


वितरिका क्रमांक १, द्वार क्रमांक १ 


वाळेखिंडी 


३.५० 


१३ 


वाळेखिंडी 


३५.९९ 


वितरिका क्रमांक १, द्वार क्रमांक २ 
वितरिका क्रमांक १, द्वार क्रमांक ३ 


१४ 


वाळेखिंडी 


९.४४ 


पुच्छ 


१५ 


वितरिका क्रमांक १, द्वार क्रमांक ४ 


वाळेखिंडी 


३.५० 


१६ 


वाळेखिंडी 


२३.५५ 


पुच्छ 


१७ 


वितरिका क्रमांक १, द्वार क्रमांक ५ 
वितरिका क्रमांक १ , द्वार क्रमांक ६ 
वितरिका क्रमांक १, द्वार क्रमांक ७ 


वाळेखिंडी 


४.९९ 


पुच्छ 


१८ 


वाळेखिंडी 


२.३२ 


४१५.१० 


एकूण 

एकूण एकंदर 
गोषवारा 


४ ९ ६.०० 


शिर्ष भाग 


२१७.४ ९ हे.आर. 


मध्य भाग 


१ ९ ५.२२ हे.आर. 
८३.२ ९ हे.आर. 


पुच्छ भाग 


एकूण 


४ ९ ६.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


२ ९ 


लघु पाटबंधारे तलाव वाळेखिंडी जलाशय उपसा परवाना क्षेत्र 


अ.क्र . 


गाव 


जमीन गट/ सर्व्हे नंबर 


एकूण क्षेत्र 


मंजूर क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


हे . आर. 


हे . आर 


१ 


गुळवंची 


५६.६० 


१२.३० 


२०४ , २३५, २३८ , २३७, २५७, २५२, ३१२ , 
२५१, ११ ९ , २१३, २११, १ ९ ७ . 


२ 


४२७, ४८० 


१०.६६ 


१.०० 


गुळवंची 
वाळेखिंडी 


१२६८ 


३.३३ 


०.२५ 


४ 


११०१ 


४.०२ 


०.३० 


वाळेखिंडी 
गुळवंची 


३३.५ ९ 


३.४० 


२ ९ ४ , ३३६, २८५ , २८ ९ , ३०४, ३१७, २२० , 
३०३, ३२९ , २८८ , ३०६, ३०७, ३१२ . 


६ 


वाळेखिंडी 


१० ९ २, ११०१ 


८.०३ 


१.०० 


७ 


वाळेखिंडी 


१२७३, १२७४ 


१८.२१ 


१.०० 


८ 


४७४ 


१.५४ 


०.४० 


or 


२५ ९ 


१.९९ 


०.४० 


१० 


४६ ९ 


१.८८ 


०.४० 


११ 


९ ३ , १३१, १४१ 


१७.६२ 


२.०० 


१२ 


२६२, २६५ , २६६, ३२१, ३३२, ३३५, ३३६, ३३७ 


११.३ ९ 


२.०० 


१३ 


७८ 


०.६२ 


०.१० 


१४ 


२१२ , २१५ , २२४, २२६ 


३.७ ९ 


१.५० 


गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
कोसारी 


१५ 


२१२ , २१५, २२४, २२६ 


३.७ ९ 


१.५० 


१६ 


२१२ , २१५ , २२४, २२६ 


३.८० 


१.२० 


१७ 


२१२, २१५ , २२४, २२६ 


३.८० 


१.२० 


१८ 


२०३, ३४१, ३ ९ ३ 


९ .३८ 


१.०० 


१ ९ 


२०३, ३ ९ ३ , ४०० 


८.२३ 


१.५० 


२० 


२११ 


४.५४ 


१.२० 


२१ 


११११, १४६० , १४६२ 


६.९ ० 


१.६० 


२२ 


कोसारी 


११११, १११३, १४६० , १०८३ 


५.५२ 


१.५० 


२३ 


कोसारी 


१०७४, १०८ ९, १० ९ ४ , १११०, १११२ , १४६१ 


११.७७ 


१.०० 


२४ 


कोसारी 


८२९ , ८४४, ८४७ 


५.२३ 


२.०० 


२५ 


२४६ 


३.०५ 


०.६० 


२६ 


९ २ ९ 


३.६० 


२.०० 


२७ 


गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
वाळेखिंडी 


४०१, २०२ 


२.९ ६ 


०.६० 


२८ 


१८० 


१०.६३ 


१.०० 


२ ९ 


१० ९ ० / २, १० ९ ० / ३ 


६.०० 


१.०० 


३० 


वाळेखिंडी 


१११५ 


४.४१ 


१.०० 


३१ 


१३३ 


३.२५ 


१.०० 


गुळवंची 
वाळेखिंडी 


३२ 


३ 


१२८१ 


१.७० 


०.८० 


३३ 


वाळेखिंडी 


११० ९ 


२.३६ 


१.०० 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


लघु पाटबंधारे तलाव वाळेखिंडी जलाशय उपसा परवाना क्षेत्र -- चालू 


अ . क्र . 


गाव 


जमीन गट/सर्व्हे नंबर 


एकूण क्षेत्र 


मंजूर क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


हे . आर. 


हे. आर 


३४ 


वाळेखिंडी 


११११ 


१.९९ 


१.०० 


३५ 


वाळेखिंडी 


४०६, ४११ 


२.१८ 


१.०० 


३६ 


वाळेखिंडी 


४०५ 


१.६३ 


०.८० 


३७ 


वाळेखिंडी 


१३३ 


३.२५ 


१.०० 


३८ 


वाळेखिंडी 


९ २३ 


१.२४ 


०.४० 


३ ९ 


वाळेखिंडी 


९ २५ 


१.५८ 


१.०० 


वाळेखिंडी 


८७७ 


१.३ ९ 


०.८० 


४१ 


वाळेखिंडी 


९ १४ 


३.०५ 


१.५० 


४२ 


वाळेखिंडी 


९ २४ , ९ १४ 


४.५० 


१.०० 


४३ 


वाळेखिंडी 


८७७, १५७० 


२.६६ 


१.२० 


४४ 


वाळेखिंडी 


९ १४ 


३.०५ 


१.४० 


४५ 


वाळेखिंडी 


९ १४ 


३.०५ 


१.०० 


४६ 


वाळेखिंडी 


१२६ ९ , १२७३ 


१.४२ 


१.०० 


४७ 


वाळेखिडी 


१२७२ 


५.०८ 


१.०० 


४८ 


वाळेखिंडी 


१०८ ९ 


६.९ ७ 


१.०० 


४ ९ 


वाळेखिंडी 


१०७३ 


०.६५ 


०.२० 


५० 


वाळेखिंडी 


११०६ 


१.५० 


१.०० 


५१ 


वाळेखिंडी 


१०७८ 


१.६२ 


१.०० 


५२ 


वाळेखिडी 


४०२ 


१.७२ 


१.०० 


५३ 


वाळेखिंडी 


४०२ 


१.७२ 


१.०० 


५४ 


वाळेखिंडी 


२०३ 


०.१४ 


०.१० 


५५ 


४७० 


१.४१ 


१.०० 


७८ 


१.२५ 


०.४० 


५७ 


गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
वाळेखिंडी 
गुळवंची 


९ ४ 


२.८५ 


१.०० 


५८ 


१०४६, १०४७ 


३.२० 


१.०० 


५ ९ 


१२८ , १२ ९ 


२.९ ८ 


१.०० 


६० 


वाळेखिंडी 


८२ ९ , ८४४ 


२.५० 


०.७० 


६१ 


वाळेखिंडी 


८२ ९ 


१.४ ९ 


०.४० 


६२ 


वाळेखिंडी 


८५८ 


०.८० 


०.८० 


६३ 


वाळेखिंडी 


८४१, ८४६, ८४७ 


२.११ 


०.५० 


६४ 


वाळेखिंडी 


८४१,८४६, ८३ ९ , ८४७ 


२.८३ 


०.८० 


६५ 


वाळेखिंडी 


८४१ , ८३ ९ , ८४७ 


२.७ ९ 


०.८० 


६६ 


कासलिंगवाडी 


१७१४/३ 


०.८६ 


०.२० 


६७ 


कासलिंगवाडी 


८७५ 


२.२ ९ 


१.०० 


६८ 


कासलिंगवाडी 


३२७ 


०.४० 


०.२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


३१ 


लघु पाटबंधारे तलाव वाळेखिंडी जलाशय उपसा परवाना क्षेत्र - चालू 


अ.क्र . 


गाव 


जमीन गट/ सर्व्हे नंबर 


एकूण क्षेत्र 


मंजूर क्षेत्र 


१ 


२ 


४ 


mM 


हे . आर. 


हे . आर 


६ ९ 


कासलिंगवाडी 


१५ 


०.०६ 


०.०५ 


७० 


कासलिंगवाडी 


३११ 


०.६३ 


०.२० 


७१ 


कोसारी 


१७१२/१, १७५३ 


०.४८ 


०.२० 


७२ 


कासल्लिंगवाडी 


१७२२ , १७२३ 


१.० ९ 


०.४० 


७३ 


कोसारी 


१०७४, १०७५, १०८२ 


१.५० 


०.५० 


७४ 


२५६ 


१.४४ 


०.२० 


७५ 


३२१, ३३६ , ३६ ९ 


२.०१ 


०.२० 


७६ 


४८० , ४८३ 


१.८० 


०.२० 


७७ 


४८० , ४८३ 


०.४५ 


०.२० 


७८ 


गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
गुळवंची 
वाळेखिंडी 
गुळवंची 
गुळवंची 


२६६ 


२.१८ 


०.२० 


७ ९ 


४८० , ४८३ 


१.८० 


०.२० 


१२६५ 


०.८० 


०.२० 


८१ 


८ ९ 


०.२२ 


०१० 


८२ 


९ ० 


०.४६ 


०.१० 


एकूण क्षेत्र 


३६७.२६ 


८०.९ ० 


अनुसूची-- चालू 


अ.क्र . 


गट नंबर। 


भिजणारे क्षेत्र 


अनुसूची 
जिल्हा सांगली, तालुका जत 

गट नंबर । 
सर्व्हे नंबर 


सर्व्हे नंबर 


अ.क्र . 


भिजणारे क्षेत्र 


२ 


३ 


२ 


हे . आर 


ew 


हे . आर 


गाव वाळेखिंडी -- चालू 
डावा मुख्य कालवा शीर्ष भाग 
द्वार क्रमांक २, साखळी क्रमांक ३२५ 


गाव वाळेखिंडी 


डावा मुख्य कालवा शीर्ष भाग 
द्वार क्रमांक १. साखळी क्रमांक १२५ 


१२४८ 


१.३७ 


२ 


१२४ ९ 


०.०३ 


१२५८ 


०.०३ 


१२५० 


१.६४ 


२ 


१२५ ९ 


०.११ 


४ 


१२५६ 


०.८८ 


३ 


१२६२ 


६.८१ 


५ 


१२६० 


१.९ ५ 


१२५७ 


२.९ ० 


१२६८ 


१०.०० 


५ 


१२६ ९ 


३.२४ 


एकूण 


८.७७ 


१२७० 


०.८७ 


डावा मुख्य कालवा शीर्ष भाग 
द्वार क्रमांक ३, साखळी क्रमांक ९९ ० 


७ 


१२६१ 


०.०४ 


१२३६ 


११.६३ 


एकूण 


२१.१० 


१ 

२ 


१२४२ 


२.३१ 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अ . क्र . 


अनुसूची--चालू 
गट नंबर 
सर्व्हे नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


अ.क्र . 


अनुसूची --चालू 
गट नंबर 
सर्व्हे नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


२ 


३ 


१ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव वाळेखिंडी-- चालू 
डावा मुख्य कालवा शीर्ष भाग -- चालू 
द्वार क्रमांक ३, साखळी क्रमांक ९९ ० -- चालू 


गाव वाळेखिंडी -- चालू 
डावा मुख्य कालवा शीर्ष भाग -- चालू 
द्वार क्रमांक ५ , साखळी क्रमांक ३० ९ ० -- चालू 
१४ १२२४ 

०.२० 


३ 


१२४३ 


१.७५ 


१२२५ 


१२४४ 


१५ 


४ 


२.५० 


०.३४ 


१६ 


५ 


१२४५ 


३.२५ 


१२२६ 


०.१२ 


१७ 


१२२७ 


०.१२ 


६ 


१२४६ 


१.७५ 


१८ 


१२२८ 


०१९ 


७ 


१२४७ 


०.०२ 


१ ९ 


१२२ ९ 


०.३५ 


एकूण 


२३.२१ 


२० 


१२३० 


०.३७ 


२१ 


१२३१ 


०.७ ९ 


डावा मुख्य कालवा शीर्ष भाग 
द्वार क्रमांक ४ , साखळी क्रमांक १६५० 


२२ 


१२३२ 


०.९९ 


२ 


१११ ९ 


१२.०० 


एकूण 


२३.७२ 


३ 


१२३५ 


९.०१ 


४ 


१२४२ 


२.३१ 


डावा मुख्य कालवा शीर्ष भाग 
द्वार क्रमांक ६, साखळी क्रमांक ३७८० 


१२४३ 


१.७० 


११२१ 


०.५२ 


एकूण 


२५.०२ 


२ 


११२२ 


०.१६ 


३ 


११२३ 


०.४५ 


डावा मुख्य कालवा शीर्ष भाग 
द्वार क्रमांक ५ , साखळी क्रमांक ३० ९ ० 


४ 


११२४ 


२.२२ 


११२० 


१६.०० 


११२५ 


१.५१ 


१ 

२ 


१२१२ 


०.७ ९ 


६ 


११२६ 


०.४१ 


३ 


१२१३ 


०.६१ 


७ 


११२७ 


०.२९ 


४ 


१२१४ 


०.४५ 


८ 


११२८ 


०.३० 


५ 


१२१५ 


०.३४ 


९ 


११२ ९ 


०.११ 


६ 


१२१६ 


०.४५ 


१० 


११३० 


१.६८ 


७ 


१२१७ 


०.१८ 


११ 


११३१ 


१.६४ 


८ 


१२१८ 


०.२२ 


१२ 


११३२ 


२.१ ९ 


१२१ ९ 


०.३७ 


१३ 


११३३ 


०.४२ 


१० 


१२२० 


०.३१ 


१४ 


११३४ 


१.४६ 


११ 


१२२१ 


०.१६ 


१५ 


११३५ 


०.१४ 


१२ 


१२२२ 


०.१६ 


१६ 


११३६ 


०.३२ 


१३ 


१२२३ 


०.२१ 


१७ 


११३७ 


०.६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


३३ 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


अनुसूची -- चालू 
गट नंबर। 
सर्व्हे नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर । 


भिजणारे क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर 


१ 


२ 


३ 


२ 


mm 


हे . आर 


हे . आर 


गाव वाळेखिंडी -- चालू 


गाव वाळेखिंडी-- चालू 
डावा मुख्य कालवा शीर्ष भाग -- चालू 
द्वार क्रमांक ६, साखळी क्रमांक ३७८० -- चालू 


डावा मुख्य कालवा मध्य भाग -- चालू 
द्वार क्रमांक ८ , साखळी क्रमांक ४ ९ ०० -- चालू 


१८ 


११३८ 


०.१४ 


३ 


३ 


०.७० 


१ ९ 


११३ ९ 


१.५४ 


४ 


४ 


०.४० 


२० 


११४० 


५.०८ 


५ 


०१० 


२१ 


११४१ 


०.०२ 


६ 


६ 


०.०५ 


२२ 


११४२ 


०.९ ५ 


७ 


७ 


०.१५ 


२३ 


११४३ 


२.४८ 


८ 


८ 


२४ 


११४४ 


२.०० 


०.५० 


२५ 


११४५ 


०.२२ 


०.२५ 


२६ 


११४६ 


०.६० 


१० 


१० 


२७ 


११४७ 


१.६६ 


११ 


१८ 


०.१० 


२८ 


११४८ 


०.० ९ 


१२ 


१ ९ 


०.१६ 


२ ९ 


१२०६ 


०.८३ 


१३ 


०.०८ 


३० 


१२०७ 


०.७१ 


२० 
२१ 


१४ 


०.२४ 


१२०८ 


०.८ ९ 


१५ 


२२ 


०.१२ 


३२ 


१२० ९ 


०.५२ 


३३ 


१२१० 


१.८१ 


२३ 


०.२४ 


३४ 


१२११ 


०.७३ 


१७ 


२४ 


०.१४ 


१८ 


२५ 


०.१२ 


एकूण 


३४.७७ 


१ ९ 


२६ 


०.०५ 


डावा मुख्य कालवा मध्य भाग 
द्वार क्रमांक ७ , साखळी क्रमांक ४२०० 


२० 


२७ 


०.०५ 


२१ 


२८ 


०.०५ 


११७० 


०.६४ 


२२ 


२ ९ 


०.२३ 


११७३ 


५.८५ 


२३ 


७०० 


०.३२ 


३ 


११७४ 


०.९ ३ 


२४ 


७०१ 


०.१८ 


४ 


११७५ 


१.८४ 


२५ 


७०२ 


०१० 


११७६ 


१४.०७ 


२६ 


७०३ 


०.० ९ 


एकूण 


२३.३३ 


२७ 


७०४ 


००७ 


२८ 


७०५ 


०.०७ 


डावा मुख्य कालवा मध्य भाग 
द्वार क्रमांक ८ , साखळी क्रमांक ४ ९ ०० 


२ ९ 


७०६ 


०.०६ 


१ 


०.८० 


३० 


७०७ 


०.७ ९ 


१ 

२ 


२ 


०.८१ 


३१ 


७०८ 


०.०५ 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची --चालू 


अ.क्र . 


गट नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


अ . क्र . 


अनुसूची--चालू 
गट नंबर। 
सर्व्हे नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर 


१ 


२ 


३ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव वाळेखिंडी -- चालू 


गाव वाळेखिंडी-- चालू 


डावा मुख्य कालवा मध्य भाग -- चालू 
द्वार क्रमांक ८, साखळी क्रमांक ४ ९ ०० -- चालू 


डावा मुख्य कालवा मध्य भाग -- चालू 
द्वार क्रमांक ८ , साखळी क्रमांक ४ ९ ०० -- चालू 


३२ 


७० ९ 


०.३२ 


६१ 


११६ ९ 


८.३४ 


३३ 


७१० 


०.१२ 


६२ 


१३५२ 


०.४४ 


७११ 


०.२५ 


६३ 


१३५३ 


०.४४ 


३५ 


७१२ 


०.१७ 


१३५४ 


०.३६ 


३६ 


७१४ 


०.२१ 


६५ 


१३५५ 


०.३८ 


३७ 


७१५ 


०.२० 


६६ 


१३५६ 


०.३६ 


३८ 


७१६ 


०.३१ 


६७ 


१३५७ 


०.३८ 


३ ९ 


७१७ 


०.०० 


६८ 


१३५८ 


२.६० 


४० 


७१८ 


०.२१ 


६ ९ 


१३५ ९ 


३.५० 


४१ 


७१ ९ 


०.१८ 


७० 


१३६० 


१.६२ 


४२ 


७२० 


०.१० 


७१ 


१३६१ 


०.४८ 


४३ 


३ 


७२१ 


०.५ ९ 


७२ 


१३६२ 


०.५५ 


४४ 


७२२ 


०.७५ 


७३ 


१३६३ 


०.४५ 


४५ 


११५२ 


०.०० 


७४ 


१३६४ 


०.०५ 


४६ 


११५३ 


०.२७ 


७५ 


१३६४ 


०.०५ 


४७ 


११५४ 


२४.०० 


७६ 


१३६८ 


०.०५ 


४८ 


११५५ 


०.७७ 


७७ 


१३६ ९ 


०.६४ 


४ ९ 


११५६ 


४.०० 


७८ 


१३७० 


०.२३ 


५० 


११५८ 


०.६३ 


७ ९ 


१३७१ 


०.०६ 


५१ 


११५ ९ 


०.१५ 


१३७२ 


०.०६ 


५२ 


११६० 


०.१२ 


८१ 


१३७३ 


०.२२ 


५३ 


११६१ 


०.११ 


८२ 


१३७४ 


०.२८ 


५४ 


११६२ 


०.१३ 


८३ 


१३७५ 


०.२८ 


५५ 


११६३ 


०.११ 


८४ 


१३७६ 


०.३८ 


५६ 


११६४ 


०.०७ 


८५ 


१३७७ 


०.०७ 


५७ 


११६५ 


०.१२ 


८६ 


१३७८ 


०.१४ 


५८ 


११६६ 


०.१७ 


८७ 


१३७ ९ 


०.०७ 


५ ९ 


११६७ 


०.४८ 


८८ 


१३८० 


०.१२ 


६० 


११६८ 


०.१७ 


८ ९ 


१३८१ 


०.०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


३५ 


अनुसूची-- चालू 


अ.क्र . 


अनुसूची -- चालू 
गट नंबर 
सर्व्हे नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर । 


भिजणारे क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर 


२ 


३ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव वाळेखिंडी-- चाल 


गाव वाळेखिंडी -- चालू 


डावा मुख्य कालवा मध्य भाग -- चालू 
द्वार क्रमांक ८, साखळी क्रमांक ४ ९ ०० -- चालू 


डावा मुख्य कालवा मध्य भाग -- चालू 
द्वार क्रमांक ८, साखळी क्रमांक ४ ९ ०० -- चालू 


९ ० 


१३८२ 


०.०२ 


११ ९ 


१४११ 


०.५४ 


१३८३ 


०.०२ 


१२० 


१४१२ 


०.१५ 


९ २ 


१३८४ 


०.०५ 


१२१ 


१४१३ 


०.८० 


९ ३ 


१३८५ 


०.०५ 


१२२ 


१४१५ 


०.५४ 


१३८६ 


०.०३ 


१२३ 


१४१६ 


०.०८ 


९ ५ 


१३८७ 


०.०२ 


१२४ 


१४१७ 


१.४८ 


९ ६ 


१३८८ 


०.०२ 


१२५ 


१४१८ 


१.३१ 


९ ७ 


१३८ ९ 


०.०१ 


१२६ 


१४१ ९ 


१.६५ 


९ ८ 


१३ ९ ० 


०.०१ 


१२७ 


१४२० 


४.२५ 


९९ 


१३ ९ १ 


०.०४ 


१२८ 


१४२१ 


०.२४ 


१०० 


१३ ९ २ 


०.०३ 


१२ ९ 


१४२२ 


०.२५ 


१०१ 


१३९ ३ 


०.०३ 


१३० 


१४२३ 


०.० ९ 


१०२ 


१३ ९ ४ 


०.०३ 


१३१ 


१४२४ 


१.२८ 


१०३ 


१३ ९ ५ 


०.६० 


१३२ 


१४२५ 


२.७४ 


१३ ९ ६ 


०.१० 


१३३ 


१४२६ 


०.८४ 


१०५ 


१३ ९ ७ 


०.०४ 


१३४ 


१४२७ 


०.६० 


१०६ 


१३ ९ ८ 


०.१७ 


१३५ 


१४२८ 


०.९ ६ 


१०७ 


१३ ९९ 


०.०५ 


१३६ 


१४२ ९ 


१.०६ 


१०८ 


१४०० 


०.१० 


१३७ 


१४३० 


०.०२ 


१० ९ 


१४०१ 


०१९ 


१३८ 


१४३१ 


०.२४ 


११० 


१४०२ 


०.१३ 


१३९ 


१४३२ 


०.०१ 


१४०३ 


०.१८ 


१४० 


१४३३ 


०.३० 


११२ 


१४०४ 


०.०३ 


१४१ 


१४३४ 


०.७१ 


११३ 


१४०५ 


०.०८ 


१४२ 


१४३५ 


०.५४ 


११४ 


१४०६ 


१.२३ 


१४३ 


१४३६ 


०.२ ९ 


११५ 


१४०७ 


०.०७ 


१४४ 


१४३७ 


०.१५ 


११६ 


१४०८ 


१.०२ 


१४५ 


१४३८ 


०.०६ 


११७ 


१४० ९ 


१.३० 


१४६ 


१४३ ९ 


०.०८ 


११८ 


०.२ ९ 


१४७ 


१४४० 


०.०२ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची--चालू 


अनुसूची-- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर । 


भिजणारे क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर । 


भिजणारे क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर 


सर्व्हे नंबर 


२ 


३ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव वाळेखिंडी-- चालू 


गाव वाळेखिंडी-- चालू 


डावा मुख्य कालवा मध्य भाग -- चालू 
द्वार क्रमांक ८, साखळी क्रमांक ४ ९ ०० -- चालू 


डावा मुख्य कालवा मध्य भाग -- चालू 
द्वार क्रमांक ८, साखळी क्रमांक ४ ९ ०० -- चालू 


१४८ 


१४४१ 


०.५१ 


१७५ 


१७ ९ ० 


०.४५ 


१४ ९ 


१४४२ 


२.७० 


१७६ 


१७ ९ ७ 


०.१५ 


१५० 


१४५१ 


१.० ९ 


१७७ 


१७ ९ ८ 


०.२६ 


१५१ 


१४५२ 


०.०७ 


१७८ 


१७ ९९ 


०.२० 


१५२ 


१४६३ 


१.८ ९ 


१७९ 


१८०० 


०.४७ 


१५३ 


१४६२ 


و 
5.5 


एकूण 


११०.१० 


१५४ 


१४६१ 


०.१४ 


१५५ 


१४६० 


०.२१ 


डावा मुख्य कालवा मध्य विभाग 
द्वार क्रमांक ९, साखळी क्रमांक ५१८० 


१५६ 


१४५ ९ 


०.२५ 


१ 


१४४३ 


१.७७ 


१५७ 


१४८४ 


०.२८ 


१४४४ 


१.३७ 


२ 

३ 


१५८ 


१४८५ 


०.२ ९ 


१३४ ९ 


०.७७ 


१५ ९ 


१४८ ९ 


०.८७ 


गाव नवाळवाडी 
डावा मुख्य कालवा मध्य विभाग 
द्वार क्रमांक ९ , साखळी क्रमांक ५१८० 


१६० 


१४ ९ ० 


१.९ ८ 


१६१ 


१४७१ 


०.४३ 


३७ 


९.५३ 


१६२ 


१७७० 


३.६६ 


५ 


३६ 


७.८० 


१६३ 


१७७१ 


०.२३ 


६ 


३५ 


१३.४० 


१६४ 


१७७२ 


०.२५ 


एकूण 


३४.६४ 


१६५ 


१७७३ 


०.०२ 


गाव वाळेखिंडी 


१६६ 


१७७४ 


०.०७ 


डावा मुख्य कालवा मध्य विभाग 
द्वार क्रमांक १०, साखळी क्रमांक ६५४० 


१६७ 


१७७५ 


०.१७ 


१६८ 


१७७६ 


०.२१ 


१४४५ 


२.१६ 


१ 

२ 


१६ ९ 


१७८४ 


०.२४ 


१४४६ 


१.७७ 


१४४७ 


०.२० 


१७० 


१७८५ 


०.१८ 


४ 


१४४८ 


२.०४ 


१७१ 


१७८६ 


०.१० 


५ 


१४५० 


५.४० 


१७२ 


१७८७ 


८ 


१४५३ 


२.४३ 


१७३ 


१७८८ 


०.०४ 


or 


१४५४ 


१.० ९ 


१७४ 


१७८ ९ 


०.५० 


१० 


१४५५ 


०.९ ५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


३७ 


अनुसूची--चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर । 


भिजणारे क्षेत्र 


अ.क्र . 


अनुसूची -- चालू 
गट नंबर 
सर्व्हे नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर 


२ 


३ 


२ 


३ 


हे . आर 


गाव वाळेखिंडी-- चालू 


डावा मुख्य कालवा मध्य भाग -- चालू 
द्वार क्रमांक १०, साखळी क्रमांक ६५४० -- चालू 


हे . आर 
गाव वाळेखिंडी -- चालू 
वितरिका क्रमांक १, साखळी क्रमांक ६४८० , पुच्छ भाग -- चालू 

द्वार क्रमांक १, साखळी क्रमांक ५०० -- चालू 
१७ १५० ९ 

१.९ ५ 


११ 


१४५६ 


२.६७ 


१२ 


१४५७ 


०.०५ 


१८ 


१५१० 


३.५३ 


१३ 


१४५८ 


१.९ ० 


एकूण 


३४.७७ 


१४ 


१४६५ 


१.२४ 


वितरिका क्रमांक १ , साखळी क्रमांक ६४८० , पुच्छ भाग 

द्वार क्रमांक २ , साखळी क्रमांक १७८५ 


१५ 


१४६६ 


५.०० 


एकूण 


२६.९ ० 


१ 


०.२५ 


२ 


०.०४ 


डावा मुख्य कालवा मध्य विभाग 


m 


२५५ 


०.११ 


द्वार क्रमांक ११ , साखळी क्रमांक ६८४० 


४ 


२५७ 


०.०३ 


१४७२ 


०.२५ 


५ 


१४ ९ १ 


१.१ ९ 


एकूण 


०.२५ 


६ 


१४ ९ २ 


०.९ २ 


वितरिका क्रमांक १, साखळी क्रमांक ६४८० , पुच्छ भाग 


७ 


१४ ९ ३ 


०.८३ 


८ 


द्वार क्रमांक १, साखळी क्रमांक ५०० 


१४ ९ ५ 


४.६० 


१४६७ 


०.०८ 


or 


१७६ ९ 


६.४१ 


२ 


१४६८ 


०.८ ९ 


१० 


१७८० 


६.९ ८ 


३ 


१७८२ 


१४६ ९ 


०.८ ९ 


१२ 


१७८३ 


४ 


१४७० 


०.८ ९ 


१३ 


१७ ९ १ 


१.६२ 


५ 


१४८१ 


३.४० 


१४ 


१७ ९ २ 


०.८८ 


६ 


१४८० 


२.१० 


१५ 


१७ ९ ३ 


०.९ ० 


७ 


१४७५ 


०.८ ९ 


१६ 


१७ ९ ५ 


७.९ ३ 


८ 


१४७६ 


१२.०० 


१७ 


१७९ ६ 


२.३२ 


or 


१४७७ 


०.८ ९ 


१० 


१४७८ 


०.९ ० 


एकूण 


३५.९९ 


११ 


१४७ ९ 


१.०६ 


वितरिका क्रमांक १, साखळी क्रमांक ६४८०, पुच्छ भाग 

द्वार क्रमांक ३, साखळी क्रमांक २३८५ 


१२ 


१४८६ 


०.३४ 


१३ 


१४८७ 


१.११ 


१ 


१२ 


०.४८ 


१४ ९९ 


१.२५ 


२ 


१३ 


०.२३ 


१५ 


१५०२ 


०.८१ 


३ 


१४ 


०.२२ 


१६ 


१५०३ 


१.७ ९ 


४ 


१५ 


०.३५ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अ . क्र . 


अनुसूची - चालू 
गट नंबर 
सर्व्हे नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


अ . क्र . 


अनुसूची --चालू 
गट नंबर 
सर्व्हे नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


२ 


३ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव वाळेखिंडी-- चालू 
वितरिका क्रमांक १, साखळी क्रमांक ६४८०, पुच्छ भाग-- चालू 

द्वार क्रमांक ३, साखळी क्रमांक २३८५ -- चालू 


गाव वाळेखिंडी -- चालू 
वितरिका क्रमांक १, साखळी क्रमांक ६४८०, पुच्छ भाग -- चालू 

द्वार क्रमांक ३, साखळी क्रमांक २३८५ -- चालू 
३५ 

२५०/१ 


१६ 


०.४१ 


०.०७ 


६ 


१७ 


०.२० 


३६ 


२५०/२ 


०.३६ 


७ 


३० 


०.०१ 


३७ 


२५१ 


०.३५ 


८ 


३१ 


१.०० 


३८ 


२५२ 


०.८२ 


९ 


३२ 


०.३० 


३ ९ 


२५३ 


०.१० 


१० 


३३ 


०.०८ 


४० 


२५४ 


०.१६ 


११ 


३४ 


०.०८ 


एकूण 


९ .४४ 


१२ 


३५ 


०१० 


१३ 


३६ 


०.३० 


वितरिका क्रमांक १, साखळी क्रमांक ६४८०, पुच्छ भाग 

द्वार क्रमांक ४ , साखळी क्रमांक २ ९ २५ 


१४ 


३७ 


०.०८ 


१ 


५० 


०.०३ 


१५ 


३८ 


०.०८ 


२ 


५२ 


०.२७ 


१६ 


३ ९ 


०.०४ 


३ 


५३ 


०.१ ९ 


१७ 


४० 


०.०५ 


४ 


१८ 


०.१२ 


४१ 


००७ 


५ 


५५ 


०.०६ 


१ ९ 


४२ 


६ 


५६ 


०.०६ 


२० 


४३ 


०.०५ 


७ 


५७ 


०.१० 


२१ 


४४ 


०.०४ 


८ 


५८ 


२२ 


०.१० 


४५ 


०.०४ 


10 


५ ९ 


०.०५ 


२३ 


०.२० 


१० 


६० 


०.०६ 


२४ 


४७ 


०.२२ 


६१ 


०.१५ 


२५ 


४८ 


०.२२ 


१२ 


६२ 


०.१५ 


२६ 


४ ९ 


०.२१ 


१३ 


२२२ 


०.३ ९ 


२७ 


५१ 


०.१६ 


१४ 


२२३ 


०.२६ 


२८ 


२३३ 


०.१२ 


१५ 


२२४ 


०.७४ 


२ ९ 


२३४ 


०.६१ 


१६ 


२२५ 


०.२१ 


३० 


२३५ 


०.१२ 


२२६ 


०.२२ 


३१ 


२३६ 


०.१६ 


१८ 


२२७ 


०.१२ 


३२ 


२३७ 


०.१२ 


१ ९ 


२२८ 


०.२२ 


३ 


२४७ 


०.७५ 


३४ 


२४ ९ 


०.३८ 


एकूण 


३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


३ ९ 


अ . क्र . 


अनुसूची--चालू 
गट नंबर 
सर्व्हे नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


अ . क्र . 


अनुसूची--चालू 
गट नंबर 
सर्व्हे नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


3 


हे . आर 


हे . आर 


गाव वाळेखिंडी -- चालू 
वितरिका क्रमांक १ , साखळी क्रमांक ६४८० , पुच्छ भाग 

द्वार क्रमांक ५ , साखळी क्रमांक ३१ ९ ० 


गाव वाळेखिंडी-- चालू 
वितरिका क्रमांक १, साखळी क्रमांक ६४८० , पुच्छ भाग -- चालू 

द्वार क्रमांक ५ , साखळी क्रमांक ३१ ९ ० -- चालू 
३१ ९ ६ 

०.१६ 


१ 


०.०३ 


२ 


६५ 


०.१६ 


३२ 


९ ७ 


०.११ 


eu 


६६ 


०.३७ 


३३ 


९ ८ 


०१० 


०.१२ 


३४ 


९९ 


०.३० 


६ ९ 


०.१२ 


३५ 


१०० 


०.१६ 


६ 


७० 


०.३० 


३६ 


१०१ 


०.०८ 


७ 


७१ 


०.१ ९ 


३७ 


१०२ 


०.०८ 


८ 


७२ 


०.२० 


३८ 


१०३ 


०.२३ 


९ 


७३ 


०.२३ 


३ ९ 


१०४ 


०.११ 


१० 


७४ 


०.० ९ 


४० 


१०५ 


०.१६ 


७५ 


०.०६ 


४१ 


१०६ 


०.२ ९ 


१२ 


७६ 


०.०७ 


४२ 


१०७ 


०.३० 


१३ 


ওও 


०.११ 


४३ 


१०८ 


०.०८ 


१४ 


७ ९ 


०१७ 


४४ 


१० ९ 


०.१२ 


१५ 


०.११ 


४५ 


०.४० 


१६ 


०.११ 


१७२ 


०.२३ 


१७ 


८२ 


०.२४ 


४७ 


१७५ 


०.१७ 


१८ 


८३ 


०.३० 


४८ 


१७६/ अ 


०.०५ 


१ ९ 


८४ 


०.१० 


४ ९ 


१७६ / ब 


०.२५ 


२० 


८५ 


०.०६ 


५० 


१७७ 


०.३० 


२१ 


८६ 


०.१० 


५१ 


१ ९ ४ 


०.०४ 


२२ 


८७ 


०.८० 


५२ 


१ ९ ५ 


०.२२ 


२३ 


८८ 


०.२५ 


५३ 


१ ९ ६ 


०.२१ 


२४ 


८ ९ 


०.१७ 


५४ 


१ ९ ७ 


०.०६ 


२५ 


०.० ९ 


५५ 


१ ९ ८ 


०.०६ 


२६ 


९ १ 


०.२३ 


५६ 


१ ९९ 


०.१० 


२७ 


९ २ 


०.२२ 


५७ 


२०० 


०.१ ९ 


२८ 


९ ३ 


०.२० 


५८ 


२०१ 


०.१ ९ 


२ ९ 


०.१४ 


५ ९ 


२०२ 


०.१६ 


३० 


९ ५ 


०.१० 


६० 


२०३ 


०.११ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची--चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर । 


भिजणारे क्षेत्र 


अ.क्र . 


अनुसूची -- चालू 
गट नंबर 
सर्व्हे नंबर 


भिजणारे क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर 


२ 


३ 


or 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


--चालू 


गाव वाळेखिंडी-- चालू 
वितरिका क्रमांक १, साखळी क्रमांक ६४८०, पुच्छ भाग- 

द्वार क्रमांक ५ , साखळी क्रमांक ३१ ९ ० -- चालू 
६१ २०४ 

१.३५ 


गाव वाळेखिंडी- 

-चालू 
वितरिका क्रमांक १ , साखळी क्रमांक ६४८० , पुच्छ भाग -- चालू 

द्वार क्रमांक ६, साखळी क्रमांक ४२४५ -- चालू 
१८ १२८ 

०.०७ 


६२ 


२०५ 


०.०२ 


१ ९ 


१२९ 


०.१८ 


६३ 


२०६/१ 


४.०० 


२० 


१३० 


०.०५ 


६४ 


२०६/२ 


४.०० 


२१ 


१३१ 


०.१३ 


६५ 


२० ९ 


०.३० 


२२ 


१३२ 


०१९ 


२१० 


२.८५ 


२३ 


१३३ 


०.१८ 


६७ 


२११ 


०.१३ 


२४ 


१३४ 


०.११ 


६८ 


२१२ 


०.१६ 


२५ 


१३५ 


०.२५ 


६ ९ 


२१३ 


०.१५ 


२६ 


१३६ 


०.२१ 


७० 


२१४ 


०.१३ 


२७ 


१३७ 


०.२५ 


२८ 


१३८ 


०.३७ 


एकूण 


२३.५५ 


२ ९ 


१ ९ ३/ अ 


०.३० 


३० 


१ ९ ३/ ब 


०.१२ 


वितरिका क्रमांक १, साखळी क्रमांक ६४८०, पुच्छ भाग 

द्वार क्रमांक ६, साखळी क्रमांक ४२४५ 


एकूण 


४.९९ 


१ 


०.०३ 


११२ 


०.७० 


२ 

३ 


वितरिका क्रमांक १, साखळी क्रमांक ६४८० , पुच्छ भाग 

द्वार क्रमांक ७, साखळी क्रमांक ४६६५ 


११३ 


०.२४ 


४ 


११४ 


०.१३ 


१४२ 


०.४१ 


१ 

२ 


५ 


११५ 


०.०६ 


१४३ 


०.२५ 


३ 


६ 


१४४ 


११६ 


०.०६ 


०.४६ 


४ 


११७ 


७ 


१४५ 


०.०६ 


०.१० 


५ 


०.३३ 


८ 


११८ 


०.०१ 


६ 


१४७ 


०.४६ 


or 


११ ९ 


०.१० 


७ 


१४८ 


०.१० 


१० 


१२० 


०.१० 


८ 


१४ ९ 


०१० 


११ 


१२१ 


०.१२ 


OM 


१५० 


०.११ 


१२ 


१२२ 


०.०८ 


१३ 


१२३ 


०.५० 


एकूण 


२.३२ 


१४ 


१२४ 


०.१२ 


१५ 


१२५ 


०.१४ 


ना . शं. करे, 

कार्यकारी अभियंता, 
सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली. 


१६ 


१२६ 


०.०३ 


सांगली , २३ ऑगस्ट २०१९ . 


१७ 


१२७ 


०.१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 

३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , शके १ ९ ४१ 


४१ 


विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक / वसुली/ १५६/ ४०० (१ )/ सन २०१८.- ज्याअर्थी, पुण्यनगरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बी . टी . कवडे रोड , घोरपडी, 
पुणे-४११ ००१ , या संस्थेने मिळवलेला सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( परसेवा) यांचेकडील लवाद वसुली दाखला महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ नुसार क्रमांक १०१/२२४/३१५/११ , दिनांक २२ सप्टेंबर २०११ यात नमूद केलेली थकबाकी रक्कम रुपये 
५,४४,८८६/ - थकबाकीदार सभासद प्रतिवादी क्रमांक १ – श्री . अरविंद चंद्रकांत चव्हाण, स . नं . १५ , विठ्ठलनगर, पेट्रोल पंपाच्या मागे , हडपसर , 
पुणे -४११ ०२८ यांचे कर्जासाठी स्थावर जप्ती मिळकत जामीनदार क्रमांक ३ –श्री. पवार राजेंद्र तानाजी , स . नं . १५, विठ्ठलनगर , इंद्रप्रस्थ 
सोसायटी, पवार शाळेच्या मागे, हडपसर , पुणे-४११ ०२८ यांच्या मालकीची खाली नमूद केलेली मिळकत मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार जप्ती करून व विक्री करून वसुली करून मिळणेबाबत अर्ज केलेला आहे. 

ज्याअर्थी, मी , प्रवीण पी . थिटे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा- पुण्यनगरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बी . टी. कवडे रोड, 
घोरपडी, पुणे -४११००१, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील नमूद केलेली सदरहू 
मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक 

। / २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील बदल अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्णित अर्जदार धनकोविरुद्ध रद्द 
व निरर्थक होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
तुकडी पुणे, पोट तुकडी हवेली, मौजे हडपसर , येथील भूमापन गट क्रमांक १४ , उपविभाग ९ वरील ० हेक्टर ३८.५ आर मधील 
त्यांच्या हिश्श्याची घर मिळकत . 

वरील ० हेक्टर ३८.५ आर पैकी त्यांच्या हिश्श्याची घर मिळकत . 


चतुःसीमा 


पूर्व 


पश्चिम : 


रेकॉर्डप्रमाणे 


दक्षिण : 


उत्तर 


-- 


येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे ३० दिवसांचे आत भरणा न केल्यास वर नमूद केलेली मालमत्ता जाहीर 
लिलावाद्वारे विक्री करून वसुली करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझी सही व मुद्रेसह देत आहे. 
पुणे , १ फेब्रुवारी २०१८. 


आदेश 
क्रमांक / वसुली/ १५६/ ४०० (२)/ सन २०१८.- ज्याअर्थी, पुण्यनगरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बी . टी . कवडे रोड , घोरपडी, 
पुणे -४११ ००१, या संस्थेने मिळवलेला सहायक निबंधक सहकारी संस्था, (परसेवा ) यांचेकडील लवाद वसुली दाखला महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ नुसार क्रमांक १०१ / ७७१/९ ५२/ २०१० , दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१० यात नमूद केलेली थकबाकी रक्कम रुपये 
५,२५,३६८/ - थकबाकीदार सभासद प्रतिवादी क्रमांक १ – सौ . राखी विपुल शहा, ४८ , पार्श्व कॉम्प्लेक्स , फ्लॅट नं . १, शितळादेवी चौक , गुरुवार 
पेठ, पुणे-४११ ०४२ यांचे कर्जासाठी स्थावर जप्ती मिळकत जामिनदार क्रमांक २ – श्री. लोणकर चंद्रकांत सोपान , स. नं . २०/१ , राघोबा 
पाटीलनगर , खराडी, पुणे -४११ ०१४ यांच्या मालकीची खाली नमूद केलेली मिळकत मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार जप्ती करून व विक्री करून वसुली करून मिळणेबाबत अर्ज केलेला आहे. 

ज्याअर्थी, मी , प्रवीण पी . थिटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा- पुण्यनगरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बी . टी . कवडे रोड , 
घोरपडी, पुणे-४११ ००१, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , खालील नमूद केलेली सदरहू 
मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक 

। २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील 
हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील बदल अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्णित अर्जदार 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१९ / कार्तिक २ - ८ , 

८ , शके १ ९ ४१ 


मालमत्तेचे वर्णन 
तुकडी पुणे, पोट तुकडी हवेली, मौजे खराडी मधील अनुक्रमांक २१०७८ पैकी स. नं . २० / १- अ मधील घर बांधकाम मिळकत. 
अनुक्रमांक २१०७८ पैकी स. नं . २० / १ - अ मधील घर बांधकाम मिळकत. 


चतु : सीमा 


पूर्व 


पश्चिम : 
दक्षिण : 


रेकॉर्डप्रमाणे 


उत्तर : 


येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे ३० दिवसांचे आत भरणा न केल्यास वर नमूद केलेली मालमत्ता जाहीर 
लिलावाद्वारे विक्री करून वसुली करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझी सही व मुद्रेसह देत आहे . 
पुणे, १ फेब्रुवारी २०१८ . 


आदेश 


१ 


क्रमांक / वसुली/ १५६/ ४०० (३)/ सन २०१८.- ज्याअर्थी, पुण्यनगरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बी . टी . कवडे रोड, घोरपडी, 
पुणे-४११ ००१, या संस्थेने मिळवलेला सहायक निबंधक सहकारी संस्था, ( परसेवा ) यांचेकडील लवाद वसुली दाखला महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ नुसार क्रमांक १०१/२२४/३१५/२०११ , दिनांक २२ सप्टेंबर २०११ यात नमूद केलेली थकबाकी रक्कम रुपये 
५,४४,८८६/ - थकबाकीदार सभासद प्रतिवादी क्रमांक १ – श्री . अरविंद चंद्रकांत चव्हाण , स. नं . १५,विट्ठलनगर , पेट्रोल पंपाच्या मागे, हडपसर, 
पुणे-४११ ०२८ यांचे कर्जासाठी स्थावर जप्ती मिळकत सहकर्जदार क्रमांक २ - श्री . इंगळे वसंत बाबुराव , स. नं . २८२, लक्ष्मी कॉलनी, १५ नंबर , 
हडपसर , पुणे-४११ ०२८ यांच्या मालकीची खाली नमूद केलेलीमिळकत मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम 
१०७ मधील तरतुदींनुसार जप्ती करून व विक्री करून वसुली करून मिळणेबाबत अर्ज केलेला आहे. 

ज्याअर्थी, मी, प्रवीण पी. थिटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा- पुण्यनगरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बी . टी . कवडे रोड, 
घोरपडी, पुणे-४११ ००१, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, खालील नमूद केलेली सदरहू 
मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक / / २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील बदल अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्णित अर्जदार धनकोविरुद्ध रद्द 
व निरर्थक होईल. 


मालमत्तेचे वर्णन 
तुकडी पुणे, पोट तुकडी हवेली, मौजे हडपसर, मधील भूमापन क्रमांक २८२ , उपविभाग १६ वरील ० हेक्टर १ आर पैकी त्यांच्या 
हिश्श्याची घर मिळकत . 


, 


चतुःसीमा 


पूर्व 
पश्चिम : 


रेकॉर्डप्रमाणे 


दक्षिण : 


उत्तर 


येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे ३० दिवसांचे आत भरणा न केल्यास वर नमूद केलेली मालमत्ता जाहीर 
लिलावाद्वारे विक्री करून वसुली करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझी सही व मुद्रेसह देत आहे. 

प्रवीण पी . थिटे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे , 
द्वारा- पुण्यनगरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

बी . टी . कवडे रोड , घोरपडी, 

पुणे-४११ ००१ . 
पुणे, १ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 

३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , शके १ ९ ४१ 


४३ 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक यांजकडून 
वाचावे : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ). 

( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/१५६ ( २), 

दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४ / ना . पत / क. १५६/ प्रशिक्षण/ ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पीटिशन क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
(६ ) या कार्यालयाचे जा. क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. 
(७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी 


१ 


२०१७ . 


( ८ ) पुसद अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , पुसद , जिल्हा यवतमाळ या बँकेकडील पत्र, ६ जानेवारी २०१८ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे कलम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१/ का.क. १५६/ पुसद अर्बन को - ऑप . बँक/ वि . व अ./ १८/ ६८९/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पुसद अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड, पुसद , जिल्हा यवतमाळ या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


प्रभारी वसुली व्यवस्थापक 


यवतमाळ 


श्री . गजानन बापूराव 

पोळकट 
श्री . प्रविण उत्तमराव अघम 
श्री . महावीर केशवराव महाजन 


प्रभारी शाखा व्यवस्थापक 


२ . 

३ . 


यवतमाळ 


शाखा व्यवस्थापक 


यवतमाळ 


४ . 


शाखा व्यवस्थापक 


नांदेड 


श्री . राजू पंडीतराव सुरते 
श्री . दिपक देवीदास मावळे 


५ . 


प्रभारी शाखा व्यवस्थापक 


चंद्रपूर 


६ . 


प्रभारी वसुली व्यवस्थापक 


श्री . आनंद सुरेश धोटे 
श्री . जयंत बाजीराव दारव्हटकर 


नागपूर 
वर्धा 


७ . 


प्रभारी शाखा व्यवस्थापक 


८ . 


श्री . नरेश भारतराव पेंशनवार 


शाखा व्यवस्थापक 


औरंगाबाद 


९ . 


श्री . लक्ष्मीलाल मोतिरामजी शर्मा 


प्रभारी शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे 
अमरावती , बुलढाणा 


१० . 


श्री . विजय दादाराव खांदवे 


प्रभारी शाखा व्यवस्थापक 


११. 


प्रभारी शाखा व्यवस्थापक 


अहमदनगर 


१२. 


शाखा व्यवस्थापक 


हिंगोली 


१३ . 


शाखा व्यवस्थापक 


ठाणे, रायगड 


श्री . पवन विनोदराव शिवरामवार 
श्री . दत्ता अडेलू वाडेकर 
श्री . सतीश दामोदरराव गेंटलवार 
श्री . रामकुमार रामा अभिलाश शुक्ला 
श्री . संजय दिगंबरराव सुरोशे 
श्री . मोहम्मद इलियास मो . उस्मान 


१४ . 


प्रभारी शाखा व्यवस्थापक 


वाशिम 


१५. 


प्रभारी शाखा व्यवस्थापक 


अकोला 


१६ . 


प्रभारी शाखा व्यवस्थापक 


नांदेड 


१७ . 


श्री . विलास दत्तात्रय जन्नावार 


प्रभारी वसुली व्यवस्थापक 


यवतमाळ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८, शके १ ९ ४१ 


अटी .- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३ , अ-४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, यवतमाळ यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ -२, अ-३, अ -४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


- 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, पुसद अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , पुसद, 

जिल्हा 
यवतमाळ असा फलक लावता येऊ शकेल. 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार | जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१४. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे, ५ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


४५ 


२ 


वाचावे : ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४/ १५६ (२), 

दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
(३ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक २ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
(४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७. 
(५ ) सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि वैद्यनाथ अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , परळी वैजनाथ , जिल्हा बीड यांचे दिनांक ६ मार्च 

पत्र / प्रस्ताव . 


१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे कलम १०७ अन्वये 

आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ सआ-१/ का.क. १५६/ वैद्यनाथ अर्बन को - ऑप. बँक / वि . व अ./१८/ ६ ९ १/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि वैद्यनाथ अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , परळी वैजनाथ, जिल्हा बीड या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुलीबाबत करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये व नियम 
१९६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून 
दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


श्री . एस . पी . खंदाडे 


प्रभारी सहायक सरव्यवस्थापक 


बीड 


विशेष कार्याधिकारी 


बीड 


२ . 
३ . 


श्री . एन . एन . गित्ते 
श्री . पी . टी . कुलकर्णी 
श्री . आर . बी . घोडके 


व्यवस्थापक 


बीड 


४ . 


सहायक व्यवस्थापक 


बीड 


५ . 


श्री . व्ही . डी . अघाव 


प्रो . सहायक व्यवस्थापक 


बीड 


६ . 


श्री . डी . आर. चौहान 


प्रो . सहायक व्यवस्थापक 


लातूर 


७ . 


श्री . जे . एस . फपागिरे 


सहायक व्यवस्थापक 


लातूर 
औरंगाबाद 


८ . 


श्री . एस . ए . कापसे 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


प्रो . व्यवस्थापक 


९ . 


श्री . जी . 


एन . 


सोमाणी 


सहायक व्यवस्थापक 


परभणी 


१० . 


सहायक व्यवस्थापक 


अहमदनगर 


श्री . टी . डी . मुंडे 
श्री . एस . जी . फड 


११ . 


सहायक व्यवस्थापक 


अहमदनगर 


१२ . 


श्री . एस . डी . थिगळे 


सहायक व्यवस्थापक 


पुणे 


१३ . 


श्री . एस . पी . म्हाळगी 


व्यवस्थापक 


जालना 


१४ . 


श्री . एस. एम . पवार 


व्यवस्थापक 


सोलापूर 


१५. 


श्री . एस . एस . जोशी 


विशेष कार्याधिकारी 


जळगाव 


अटी .- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून 
आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , 


शके १ ९ ४१ 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ , कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयासह या 
कार्यालयास सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत 
संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 


६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेल्या निर्णयाचे पालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 

७. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि वैद्यनाथ अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , परळी 
वैजनाथ, जिल्हा बीड असा फलक लावता येऊ शकेल. 

१०. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

११. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

१२. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. 

१३. वसुली अधिकाऱ्याने नोटीस, आदेश व पत्रव्यवहारामध्ये सदर आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 
पुणे, ३ एप्रिल २०१८ . 


वाचावे : (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ १५६ ( २), 

दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२०/१५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पीटिशन क्रमांक १९ ४२ /२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जा . क्रमांक पतसंस्था/सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 

( ५ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अशोक सहकारी बँक लिमिटेड , अहमदनगर , यांचे दिनांक २२ मार्च २०१८ चे पत्र/ प्रस्ताव. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे कलम १०७ अन्वये 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ सआ -१/ अशोक बँक / का.क. १५६ / अधि. /१८/८५९/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये अशोक सहकारी बँक लिमिटेड, अहमदनगर या बँकेच्या पुढील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुलीबाबत करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) अन्वये व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार पुढील अटींस अधीन राहून आदेशाचेदिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 

३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , शके १ ९ ४१ 


४७ 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


c 


१ 


२ 


३ 


५ 


१ . 


श्री . युवराज माधव रोकडे 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


पुणे 


२ . 


श्री . अभय रमाकांत निघोजकर 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४, व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, अहमदनगर यांचे कार्यालयासह सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचेकार्यालयास माहिती सादर करावी. 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात करण्यात यावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
त्याबाबतचा नमुना अ -१, अ -२, अ -३, अ -४ सोबत जोडला आहे . 


६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी 


७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, अशोक सहकारी बँक लिमिटेड , अहमदनगर असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , 

८ , शके १ ९ ४१ 


१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१४. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे, १३ एप्रिल २०१८ . 


वाचावे : (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह). 

( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/१५६ ( २), 

दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२०/ १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ ना . पत / क . १५६/ प्रशिक्षण/ ०५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पीटिशन क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा. काम/ कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी 


२०१७. 


( ८ ) अंबरनाथ जयहिंद को - ऑप . बँक लिमिटेड , या बँकेकडील पत्र , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे कलम १०७ अन्वये 

आदेश 


- 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / का.क . १५६/ अंबरनाथ बँक/ १८/ ८ ९ ७/ २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या आदेशान्वये अंबरनाथ जयहिंद को - ऑप. बँक लिमिटेड, या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ 
व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


श्री . ए. व्ही . अनसूरकर 


व्यवस्थापक 


ठाणे 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२ . 


श्री . श्रीराम शेट्ये 


मुख्य व्यवस्थापक 


पुणे 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ-३ , अ-४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 

३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , शके १ ९ ४१ 


४ ९ 


५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


. 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, अंबरनाथ जयहिंद को - ऑप . बँक लिमिटेड , असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


६ 


१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१४. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे , २४ एप्रिल २०१८ . 


वाचावे : ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/१५६ ( २), 

दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
(२ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पीटिशन क्रमांक १९ ४२/२०१३ मधील दिनांक २ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 
( ५ ) डेप्युटी जनरल मॅनेजर , प्रवरा सहकारी बँक लिमिटेड , लोणी, तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर यांचे दिनांक ७ एप्रिल 

२०१७ चे पत्र / प्रस्ताव. 
( ६ ) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक सम , दिनांक 

२५ २०१७ 

चे आदेश . 
( ७) डेप्युटी जनरल मॅनेजर, प्रवरा सहकारी बँक लिमिटेड , लोणी, तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर यांचे दिनांक १६ सप्टेंबर 

२०१७ चे पत्र /प्रस्ताव . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१९ / कार्तिक २ - ८ , शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे कलम १०७ अन्वये 

आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१/ का.क . १५६ / प्रवरा सह. बँक/ अधि./ १७/२२०१/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये प्रवरा सहकारी बँक लिमिटेड , लोणी, तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर या बँकेच्या संचालक मंडळ सभा, दिनांक २७ 
मार्च २०१७ ठराव क्रमांक ६/१३ अन्वये पारित केलेल्या ठरावानुसार खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


मॅनेजर 


औरंगाबाद 


श्री . बाबासाहेब भुजंगराव नागवे 
श्री . हर्षल प्रकाश खर्डे 


कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ 
कलम १५६ ( १) व नियम १०७ 


२ . 


मॅनेजर 


पुणे 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३, अ-४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या निर्णयाचेपालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, प्रवरा सहकारीबँक लिमिटेड , लोणी, तालुका 
राहाता, जिल्हा अहमदनगर असा फलक लावता येऊ शकेल . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही 


करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 

३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , शके १ ९ ४१ 


५१ 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


१३. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


पुणे, १३ ऑक्टोबर २०१७. 


वाचावे : ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह). 

( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६ (२), 

दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ ना . पत / क . १५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
(५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेरिट पीटिशन क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा. काम/ कलम १५६ / २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७. 

( ८ ) अशोक सहकारी बँक लिमिटेड , अहमदनगर या बँकेकडील पत्र, २२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे कलम १०७ अन्वये 

आदेश 


मे २०१८ . 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / अशोक सहकारी बँक/ का.क. १५६ /वि . व अ./ १८ / ३००/२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये अशोक सहकारी बँक लिमिटेड , अहमदनगर या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुलीबाबत करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटींस अधीन 

राहून 

आदेशाचे 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


अ . क्र . 


१ 


२ 


به 


४ 


५ 


१ . 


श्री . युवराज 

माधव रोकडे 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


पुणे शहर व श्री. किरण काशिनाथ चिटणीस , 
श्री . संदेश सखाराम कदम , गार्गी एक्सपोर्ट , 
आयकोनो इंडिया इन्फोटेक प्रा . लि . सेमप्लेस 
हॉस्पिटल प्रा . लि . फर्नास्टिक रिअल्टी , काव्या 
अॅग्री इन्फ्रा अॅन्ड इम्पेक्स , लॉरेनो अलबर्ट 
कोलाको , सुधीर देवीदास गव्हाळ, एस अॅन्ड 
एस इम्पेक्स अॅन्ड शिपिंग, श्री . बिल्डिंग अॅन्ड 
फॅब्रिकेटर , सुधीर देवीदास गव्हाळ, नारायण 
बारक्या भोईर , सूर्या इम्पेक्स , जयुबिअर शॉप, 
काव्या अॅग्रो इन्फ्रा इम्पेक्स , या कर्जप्रकरणाबाबत 
रायगड , मुंबई, ठाणे या जिल्ह्यासाठी मर्यादित. 
अहमदनगर जिल्हा व मयुरेश ट्रेडर्स, मच्छिद्र 
भिमाजी गाडेकर , नागरे ज्वेलर्स या कर्ज 
प्रकरणाबाबत , नाशिक या जिल्ह्यासाठी मर्यादित . 


२ . 


श्री . अभय रमाकांत निघोजकर 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


- 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , 

८ , शके १ ९ ४१ 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयानेदिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३, अ -४ , 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

६. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


७. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


८. वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी , अशोक सहकारी बँक लिमिटेड , अहमदनगर असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


१०. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

११. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


१ 


१२. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१३. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . 


डॉ . आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, २९ जून २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 

३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , शके १९ ४१ 


५३ 


-- 


१ 


- 


विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे : (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक १८४/१५६ (२), दिनांक 

१ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२०/ १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा. क्रमांक ना . बँका/ डी -४ / ना . पत / क. १५६/ 

प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्रमांक ना . पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क. 

१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
(५ ) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ८- सआ / वैधा . कार्य व अवसा. 

काम / कलम १५६ , दिनांक २४ जून २०१६. 
(६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडील रिट याचिका क्रमांक ११४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ७ ) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी 

नियुक्ती/फेरनियुक्ती /९/ २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक क्रमांक १. 
( ८ ) सरव्यवस्थापक , पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, पुणे यांचेकडील जा. क्रमांक वसुली / शेती कर्जे/ १२९ , दिनांक 

९ ऑगस्ट २०१८ व दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ अन्वये प्रस्ताव व बँकेचा कार्यकारी समिती ठराव , क्रमांक ११ , दिनांक 

८ ऑगस्ट २०१८ व ठराव क्रमांक ८ (६), दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१८ च्या ठरावाची नक्कल. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे कलम १०७ अन्वये 

आदेश 


१ 


क्रमांक विपु/अर्थ/ क . १५६/ पुणे जिमस बँक /१४१७/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, दीपक तावरे , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे विभाग, पुणे या आदेशान्वये 
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा 
वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 
आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


पुणे जिल्हा 


तालुका स्तरावरील पूर्ण वेळ विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . पी . डी . गायकवाड सीनिअर ऑफिसर , वेल्हे महल 

वसुली अधिकारी 
मोठ्या प्रमाणावरील अनुउत्पादक कर्जे असलेल्या शाखांचे विकास अधिकारी 

शिरूर विभाग 


२ . 


श्री . एस . आर . फराटे 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


श्री . एन . सी . फराटे 


३ . 

४ . 
५ . 


श्री . एस . एस . वाव्हाळ 


ज्युनिअर ऑफिसर, रांजणगाव गणपती / 
निमगाव म्हाळुगी. 
सीनिअर ऑफिसर, मांडवगण फराटा/निर्वी 
सीनिअर ऑफिसर , टाकळी हाजी/ जांबूत 
सीनिअर ऑफिसर , केंदूर / पाबळ 

मुळशी विभाग 
ज्युनिअर ऑफिसर, घोटावडे/हिंजवडी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


श्री . एम . टी . मांढरे 


६ . 


श्री . आर. एस . मारणे 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , शके १ ९ ४१ 


इंदापूर विभाग 
ज्युनिअर ऑफिसर , निमगाव केतकी 


७ . 


श्री . बी . जे . घोगरे 


पुणे जिल्हा 


- 


८ . 


श्री . जी . बी . खटके 


सीनिअर ऑफिसर , लोणी देवकर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


श्री . के . के . निंबाळकर 


सीनिअर ऑफिसर , सणसर / शेटफळ गढे 


:० 


पुणे जिल्हा 


पुरंदर विभाग 
ज्युनिअर ऑफिसर, जेजुरी 


१० . 


श्री . एम . आर . खैरे 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


११ . 


श्री . ए. एस . शिंदे 


सीनिअर ऑफिसर , नायगाव / राजेवाडी 


पुणे जिल्हा 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


१२ . 


श्री . एस . सी . भुजबळ 


सीनिअर ऑफिसर , निरा 


पुणे जिल्हा 


बारामती विभाग 


१३. 


श्री . बी . ए. कोकरे 


चीफ ऑफिसर, बारामती विभाग 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


१४ . 


श्री . पी . डी . खलाटे 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


१५. 


ज्युनिअर ऑफिसर, मा . कमिटी/ खांडज 
ज्युनिअर ऑफिसर , लोणी भापकर/ काहाटी 
सीनिअर ऑफिसर, उंडवडी सुपे/ पारवडी 


श्री . एम . जे . नांगरे 


पुणे जिल्हा 


१६. 


श्री . एस . डी . काळे 


पुणे जिल्हा 


दौंड विभाग 


१७ . 


श्री . व्ही . बी . मचाले 


सीनिअर ऑफिसर , पाटस शाखा 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


१८ . 


श्री . एम . डी . थोरात 


ज्युनिअर ऑफिसर, कुरकुंभ शाखा 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


१ ९ . 


श्री . ए. एस . काळखैरे 


सीनिअर ऑफिसर, यवत / भांडगाव 


वसुली अधिकारी 


हवेली विभाग 


२० . 


श्री . एन. एम . शिरसाम 


चीफ ऑफिसर, हवेली विभाग 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे ( ग्रामीण) व या कार्यालयास सादर 
करावी. 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेबाबत स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 


६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 

३०, २०१ ९ / कार्तिक २ - ८, शके १ ९ ४१ 


५५ 


१ 


१ 


८. मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रक क्रमांक १ मधील मुद्दा क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ 
अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना करावयाच्या कार्यवाहीबाबतच्या सूचना विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करावी. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक असा फलक लावता 
येईल . 


/ 


१०. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


११. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


पुणे, १ सप्टेंबर २०१८ . 


१ 


२ 


वाचावे : ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक १८४/१५६ ( २), दिनांक 

१ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२०/ १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्रमांक ना . बँका/ डी -४ / ना. पत / क. १५६/ 

प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा. क्रमांक ना . पत / डी -४/ पतसंस्था/ का.क. 

१५६/११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ८- सआ / वैधा . कार्य व अवसा. 

काम / कलम १५६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेकडील रिट याचिका क्रमांक ११४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ७) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी 

नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/९/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक क्रमांक १ 
( ८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्रमांक पतसंस्था/ स.आ -५/ खर्च/ वसुली 

आदेश / ८७२/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेश . 
(९ ) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सोलापूर यांचेकडील दिनांक १४ मे २०१८ चे पत्र. 
( १० ) सरव्यवस्थापक , सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित , पुणे यांचेकडील दिनांक ३ मे २०१८ चा प्रस्ताव व बँकेच्या 

संचालक मंडळाचा ठराव क्रमांक १ ९ , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ च्या ठरावाची नक्कल. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे कलम १०७ अन्वये 


१ 


३ 


- 


आदेश 


क्रमांक विपु/ अर्थ/ क . १५६ / सोलापूर जिमस बँक/ ५९ ८/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, दिपक तावरे , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे विभाग , पुणे या आदेशान्वये सोलापूर 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित , सोलापूर या बँकेच्या पुढील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा 
वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , पुढील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीसाठी प्रदान करीत 
आहे. 


१ 


५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकागाचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


श्री . डी . 


२ . 
३ . 

४ . 

५ . 


श्री . एम . सी . दुलंगे 
श्री . ए. ए. व्यवहारे 

एम . बिराजदार 
श्री . ए . एस . पाटील 
श्री . टी . बी . गुंड 
श्री . बी . एस . बोरुटे 


६ . 


७ . 


श्री . पी . एम . बाबर 


८ . 


श्री . बी . ए. गायकवाड 


९ . 


श्री . बी . एस . सोमगोंडे 


सहायक व्यवस्थापक , प्र. का. सोलापूर 
प्र. श्रे. अधिकारी, प्र. का . सोलापूर 
प्र. श्रे . अधिकारी, प्र. का . सोलापूर 
सीनिअर बँक इन्स्पेक्टर , संजीवनी विभाग 
सीनिअर बँक इन्स्पेक्टर, म . गांधी रोड विभाग 
सीनिअर बँक इन्स्पेक्टर , दक्षिण सोलापूर विभाग 
सीनिअर बँक इन्स्पेक्टर , तालुका 

मोहोळ 
सीनिअर बँक इन्स्पेक्टर , तालुका 

माळशिरस 
सीनिअर बँक इन्स्पेक्टर , तालुका मंगळवेढा 
सीनिअर बँक इन्स्पेक्टर, टेंभूर्णी विभाग 
सीनिअर बँक इन्स्पेक्टर , तालुका करमाळा 
सीनिअर बँक इन्स्पेक्टर , तालुका सांगोला 
सीनिअर बँक इन्स्पेक्टर , तालुका बार्शी 
सीनिअर बँक इन्स्पेक्टर , पंढरपूर 

विभाग 
सीनिअर बँक इन्स्पेक्टर , करकंब विभाग 
बँक इन्स्पेक्टर , अक्कलकोट शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, चिखलठाण शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, टाकळी , दक्षिण सोलापूर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 


१० . 


श्री . एस . बी . वरपे 


११ . 


श्री . एम . बी . हाके 


१२ . 


श्री . डी . एस . केदार 


१३. 


श्री . आर. आर. गाबणे 


१४ . 


१५ . 


१६ . 


श्री . पी. व्ही . गांडुळे 
श्री . एम . पी . देशपांडे 
श्री . व्ही . जी . दिकसंगी 
श्री . ए. व्ही . हुलगे 
श्री . एस . एस. अपराध 


१७. 


२० . 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ , कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सोलापूर व या कार्यालयास सादर 
करावी . 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ च्या आदेशातील अटी व शर्थी नुसार वसुलीची 
कार्यवाही करावी. 


w 


६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


५७ 


१ 


८. मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रक क्रमांक १ मधील मुद्दा क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ 
अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना करावयाच्या कार्यवाहीबाबतच्या सूचना विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करावी. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक असा 
फलक लावता येईल . 


१०. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही 


करावी. 


११. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


दीपक तावरे , 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, पुणे विभाग, पुणे. 


पुणे , ३१ 


मे 


२०१८ . 


पोलीस सह - आयुक्त यांजकडून 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 


प्रतिबंधात्मक आदेश 


- 


क्रमांक पोसहआ / कावसु/ ६८४/ २०१९.- ज्याअर्थी, पोलीस उप - आयुक्त , विशेष शाखा-१ , पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात. शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी प्रजासत्ताक दिन, दिनांक २७ जानेवारी २०१९ रोजी स्वामी 
विवेकानंद जयंती (तिथीप्रमाणे), दिनांक ३० जानेवारी २०१९ रोजी महात्मा गांधी पुण्यतिथी, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी क्रांतीवीर उमाजी नाईक 
पुण्यतिथी व दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी गणेश जयंती असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात. 

त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , शिवाजी बोडखे, पोलीस सह - आयुक्त ( का . व सु.), पुणे शहर, मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २६ 
जानेवारी २०१९ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 


- 


(क ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , 

८ , शके १ ९ ४१ 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
त्यांना लागू 

होणार नाही. 
सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


आहे , 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पुणे , २४ जानेवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 


प्रतिबंधात्मक आदेश 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु/ १०३४ / २०१९.- ज्याअर्थी, पोलीस उप - आयुक्त, विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे , निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी वासुदेव बळवंत फडके पुण्यदिन , दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०१९ 
रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ( तारखेप्रमाणे), असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात 

त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन 
१९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी, शिवाजी बोडखे, पोलीस सह- आयुक्त ( का . व सु.), पुणे शहर, मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ९ 
फेब्रुवारी २०१९ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 


( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

प्रवृत्त 

करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


५ ९ 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पुणे , ५ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३) अन्वये 


, 


प्रतिबंधात्मक आदेश 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु/५३५८/ २०१८.- ज्याअर्थी, पोलीस उप - आयुक्त, विशेष शाखा-१ , पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १२ ऑगस्ट २०१८ रोजी श्रावण महिना सुरू होत असून दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी 
नागपंचमी / स्वातंत्र्यदिन असून दिनांक १७ ऑगस्ट २०१८ रोजी पारशी नववर्षदिन व दिनांक २२ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुस्लीम समाजाचा बकरी ईद 
सण असून पुणे शहरात विविध ठिकाणी कार्यक्रम होत असतात. 

त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन 
१ ९ ५१ कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 


चे 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 


त्याअर्थी, मी, शिवाजी बोडखे, पोलीस सह- आयुक्त ( का . व सु.), पुणे शहर, मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ११ 
ऑगस्ट २०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 


( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
(ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

प्रवृत्त 

करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८, शके १ ९ ४१ 


( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पुणे, ८ ऑगस्ट २०१८ . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 


, 


प्रतिबंधात्मक आदेश 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु/ ६७२३/ २०१८.- ज्याअर्थी, पोलीस उप - आयुक्त , विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी घटस्थापना ( शारदीय नवरात्र उत्सव प्रारंभ), दिनांक 
१५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी जागतिक अंधदिन , जागतिक विद्यार्थी दिन , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दसरा (विजयादशमी) असून पुणे शहरात 
विविध ठिकाणी कार्यक्रम होत असतात . 

त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन 
१ ९ ५१ कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 


चे 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 


त्याअर्थी, मी, शिवाजी बोडखे, पोलीस सह- आयुक्त ( का . व सु.), पुणे शहर, मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक 
ऑक्टोबर २०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 


( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
(ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

प्रवृत्त 

करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


६१ 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही . 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 


सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पुणे , १ ऑक्टोबर २०१८ . 


१ 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 


प्रतिबंधात्मक आदेश 


क्रमांक पोसहआ / कावसु/ ७३ ९ ६/ २०१८.- ज्याअर्थी, पोलीस उप - आयुक्त , विशेष शाखा-१ , पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात. शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१८ पासून दिवाळी उत्सव सुरू होत आहे. दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी 
वसुबारस , दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी धनत्रयोदशी, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी नरक चतुर्दशी, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी लक्ष्मीपूजन, 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी बलिप्रतिपदा (दिवाळी पाडवा), दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी भाऊबीज , दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पंडित 
जवाहरलाल नेहरू जयंती (बालदिन) असून पुणे शहरात विविध ठिकाणी कार्यक्रम होत असतात . 

त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्याअर्थी, मी , शिवाजी बोडखे, पोलीस सह- आयुक्त ( का . व सु.), पुणे शहर , मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ३ 
नोव्हेंबर २०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 


- 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

प्रवृत्त 

करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८, शके १ ९ ४१ 


(ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३ ) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही. 


. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


पुणे, ३० ऑक्टोबर २०१८. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३) अन्वये 


प्रतिबंधात्मक आदेश 


w 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु/ ७९ १४ / २०१८.- ज्याअर्थी, पोलीस उप- आयुक्त , विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात. शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन असून पुणे शहरात 
विविध ठिकाणी कार्यक्रम होत असतात . 

त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्याअर्थी, मी , शिवाजी बोडखे, पोलीस सह - आयुक्त ( का.व सु.), पुणे शहर , मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १ 
डिसेंबर २०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक 

००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
(ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे . 


( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 

३०, २०१ ९ / कार्तिक २ - ८, शके १ ९ ४१ 


६३ 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे , त्यांना लागू होणार नाही . 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पुणे, २८ नोव्हेंबर २०१८. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये 


प्रतिबंधात्मक आदेश 


क्रमांक पोसहआ / कावसु/ ८७८२/२०१८.- ज्याअर्थी, पोलीस उप - आयुक्त , विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे , निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात. शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक १ जानेवारी २०१९ रोजी येणारे नववर्ष साजरे होणार आहे. 
दिनांक ३ जानेवारी २०१९ रोजी सावित्रीबाई फुले जयंती, दिनांक ११ जानेवारी २०१९ रोजी लाल बहादूर शास्त्री पुण्यतिथी असून पुणे शहरात विविध 
ठिकाणी कार्यक्रम होत असतात . 

त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 


त्याअर्थी, मी , शिवाजी बोडखे, पोलीस सह- आयुक्त ( का.व सु.), पुणे शहर , मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २९ 
डिसेंबर २०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ११ जानेवारी २०१९ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 


( क ) शस्त्रे , सोटे, भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
(ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचेप्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे . 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे . 


६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८, शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट -कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे , त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


शिवाजी बोडखे , 


पोलीस सह - आयुक्त , 


( का . व सु. ), पुणे शहर. 


पुणे, २६ डिसेंबर २०१८ . 


पोलीस सह- आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये 


प्रतिबंधात्मक आदेश 


क्रमांक पोसहआ / कावसु / ३९ ७७ / २०१८.- ज्याअर्थी, पोलीस उप - आयुक्त, विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १७ मे २०१८ रोजी पासून मुस्लीम समाजाचा रमजान महिना चालू आहे. तसेच दिनांक 
१६ जून २०१८ रोजी मुस्लीम बांधवांचा रमजान ईद सण असून विविध ठिकाणी नमाज पठण केले जाते. दिनांक १७ जून २०१८ रोजी राजमाता 
जिजाऊसाहेब यांची पुण्यतिथी, दिनांक २१ जून २०१८ रोजी आंतरराष्ट्रीय योगदिन, दिनांक २४ जून २०१८ रोजी धर्मवीर संभाजी महाराज जयंती, 
दिनांक २५ जून २०१८ रोजी शिवराज्याभिषेक दिन असून पुणे शहरात विविध ठिकाणी कार्यक्रम होत असतात . तसेच दिनांक २७ जून २०१८ रोजी 
वटपौर्णिमा हा सण येत असून महिला मोठ्या संख्येने सण साजरा करीत असतात . 

त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन 
१९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम , पोलीस सह- आयुक्त ( का . व सु .), पुणे शहर , मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १६ 
जून २०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २९ जून २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 


( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 

३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , शके १९ ४१ 


६५ 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट -कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे , त्यांना लागू होणार नाही . 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


पुणे, १४ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये 


प्रतिबंधात्मक आदेश 


- 


क्रमांक पोसहआ / कावसु/ ४६७८ / २०१८.- ज्याअर्थी, पोलीस उप - आयुक्त, विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे , निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक २३ जुलै २०१८ रोजी आषाढी एकादशी व लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जयंती तसेच 
दिनांक २७ जुलै २०१८ रोजी गुरुपौर्णिमा असून पुणे शहरात विविध ठिकाणी कार्यक्रम होत असतात. 

त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन 
१९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 


त्याअर्थी, मी, रवींद्र कदम , पोलीस सह - आयुक्त ( का . व सु.), पुणे शहर , मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १४ 
जुलै २०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २७ जुलै २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवाफेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 


( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी , दंड , काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , 

८ , शके १ ९ ४१ 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे . 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे , त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सह- आयुक्त ( का . व सु .), 

पुणे शहर. 


पुणे, ११ जुलै २०१८. 


पोलीस आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 


प्रतिबंधात्मक आदेश 


क्रमांक पोआ/ ४२/ २०१८. - ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, 
निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम 
हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ पासून हिंदू धर्मियांचा 
गणेशोत्सव सण पिंपरी-चिंचवड शहरात साजरा होत असून दिनांक २० सप्टेंबर २०१८ रोजी मुस्लीम धर्मीयांचा मोहरम देखील मोठ्या प्रमाणात 
साजरा होणार असून तत्पूर्वी मुस्लीम धर्मीयांचे ताबूत व पंजांची स्थापना होत असते. 

त्या अनुषंगाने पिंपरी-चिंचवड शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पिंपरी-चिंचवड शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , आर. के. पद्मनाभन, पोलीस आयुक्त, पिंपरी -चिंचवड शहर, मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १४ 
सप्टेंबर २०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक सप्टेंबर 

२०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत 

वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


२७ 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे. 


( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 

३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , शके १ ९ ४१ 


६७ 


(ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


( ग ) 


ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


आर . 


के 


पद्मनाभन , 


पोलीस आयुक्त , 


पिंपरी -चिंचवड शहर . 


पिंपरी -चिंचवड शहर , १३ 

सप्टेंबर २०१८ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचावे : ( १ ) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-७/ गणेशोत्सव /प्रतिबंधात्मक आदेश / ७०६३/ २०१८ , दिनांक 

८ सप्टेंबर २०१८ . 
( २ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४. 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २ /एसआर-२८/ २०१८. - ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक, सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-७/ गणेशोत्सव/ 
प्रतिबंधात्मक आदेश / ७०६३ / २०१८, दिनांक ८ सप्टेंबर २०१८ अन्वये सातारा जिल्ह्यात दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ या 
कालावधीत गणेशोत्सव साजरा होत आहे. गणेश उत्सवाच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात गणेश उत्सव २०१८ चे विसर्जन मिरवणूक प्रसंगी विविध 
मंडळे डॉल्बी लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डॉल्बी लावणेच्या कारणावरून मंडळांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते , विविध राजकीय पक्ष , संघटनेचे 
नेते , कार्यकर्ते आणि पोलीस प्रशासन यांचेमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. सातारा जिल्ह्यातील डॉल्बी मालक , धारक यांचेकडे असलेल्या डॉल्बी सिस्टिम उत्सव कालावधीत रोखून ठेवणे आवश्यक आहे . 
तसेच डॉल्बी सिस्टिम कब्जा असलेल्या ठिकाणच्या जागेवरच सीलबंद करून प्रतिबंधक करणेकरिता किंवा डॉल्बी मालक / धारक यांना फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ मधील कलम १४४ नुसार बंदी घालणे आवश्यक आहे. तरी दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ रोजी सकाळी ७.०० वाजलेपासून ते 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे १०.०० वाजेपर्यंत डॉल्बी सिस्टिम वापरात न आणणेकरिता सातारा जिल्ह्यामध्ये डॉल्बी मालक / धारक / गणेश 
मंडळांचे पदाधिकारी यांनी त्यांचे कब्जातील डॉल्बी सिस्टिम वापरात/ उपयोगात आणू नये, तसेच डॉल्बी मशिन व त्यासंबंधीची यंत्रसामग्री स्वत : चे 
कब्जात सीलबंद स्थितीत ठेवावी , यासाठी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ मधील कलम १४४ (१ ) प्रमाणे आदेश पारित करणेबाबत विनंती केली आहे. 


६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ 


३० , २०१ ९ / कार्तिक २ - ८ , 

८ , शके १ ९ ४१ 


त्याअर्थी, मी , सचिन बारवकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ मधील कलम १४४ (१) मधील तरतुदी नुसार 
मला असलेल्या अधिकारान्वये सातारा जिल्ह्यामध्ये डॉल्बी मालक / धारक / गणेश मंडळांचे पदाधिकारी यांनी त्यांचे कब्जातील डॉल्बी सिस्टिम 
वापरात / उपयोगात आणू नये, तसेच डॉल्बी मशिन व त्यासंबंधीची यंत्रसामग्री स्वत : चे कब्जात सीलबंद स्थितीत ठेवावी , यासाठी दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०१८ रोजी सकाळी ७.०० वाजलेपासून ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे १०.०० वाजेपर्यंत या कालावधीसाठी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ 
मधील कलम १४४ ( १ ) याद्वारे प्रतिबंध करणेत येत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


सचिन बारवकर, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा. 


सातारा , १० सप्टेंबर २०१८ . 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

जाहीरनामा 


क्रमांक जिवाशा/ नवरात्र उत्सव / ४९ ० /२०१८. - ज्याअर्थी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सोलापूर विभाग , सोलापूर यांनी त्यांचेकडील पत्र 
क्रमांक एससी/ नवरात्र महोत्सव/ ५०१४ / २०१८ , दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये सादर केलेल्या अहवालात नवरात्र महोत्सवाच्या निमित्ताने १० 

ऑक्टोबर २०१८ रोजी घटस्थापनेच्या अनुषंगाने दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी सोलापूर शहर, सोलापूर 
जिल्ह्यातील तसेच कर्नाटक राज्यातून मोठ्या प्रमाणात तुळजापूर येथून ज्योत आणण्यासाठी नवरात्र मंडळे सोलापूर शहर तसेच सोलापूर तालुका 
पोस्ट हद्दीतील हिप्परगा - उळे मार्गे तुळजापूरकडे जातात व त्याच मार्गाने ज्योत घेऊन पायी चालत / पळत परत येत असतात. सदर ज्योती घेऊन 
येणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने रोडवर वाहनांची व भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते . 

तसेच दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ या दिवशी कोजागिरी पौर्णिमा निमित्ताने दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ या 
कालावधीत सोलापूर शहर , सोलापूर जिल्ह्यातील तसेच कर्नाटक राज्यातील भाविक मोठ्या प्रमाणात तुळजापूरकडे पायी चालत जात असल्याने 
वाहतुकीची कोंडी होऊ नये, कोणत्याही प्रकारचा अपघात होऊ नये, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता सदर मार्गावरील 
वाहतुकीचे नियमनाबाबत उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे माझे निदर्शनास आणून दिलेले आहे. 

तसेच पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद यांनी त्यांचेकडील जाहीरनामा क्रमांक डीएसबी/ नवरात्र/ ५१२७/ २०१८ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये 
दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ या कालावधीत - (१) उस्मानाबादहून सोलापूरला येणारी व सोलापूरहून उस्मानाबादकडे 
जाणारी वाहने ही वैराग मार्गे जातील. (२) सोलापूरहून औरंगाबादकडे जाणारी व औरंगाबादहून सोलापूरकडे जाणारी वाहने ही बार्शी, येरमाळा मार्गे 
जातील. (३) लातूरहून सोलापूरकडे येणारी व सोलापूरहून लातूरकडे जाणारी वाहने ही मुरूड-ढोकी - येडशी-बार्शी मार्गे जातील. तसेच सोलापूर ते 
तुळजापूर आणि तुळजापूर ते सोलापूर या मार्गावरील एकाच बाजूने हलकी वाहने, एस.टी. बसेस च्या दुहेरी वाहतुकीसाठी खुला असेल परंतु, दिनांक 
२२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत सोलापूर ते तुळजापूर आणि तुळजापूर ते 
सोलापूर हा मार्ग सर्व प्रकारच्या वाहतुकीस बंद राहणार असून सदर मार्गावरील वाहतूक ही तुळजापूर- इटकळ -बोरामणी- सोलापूर व सोलापूर 
बोरामणी- इटकळ - तुळजापूर या पर्यायी मार्गाने जातील असा जाहीरनामा प्रसिद्ध केलेला आहे . 

त्याअर्थी, मी , मनोज पाटील, पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ च्या कलम ३३ (१) (ब) अन्वये मला प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ या कालावधीत सोलापूर ते तुळजापूर आणि 
तुळजापूर ते सोलापूर या मार्गावरील सोलापूर ते तुळजापूर ही बाजू भाविकांसाठी तर तुळजापूर ते सोलापूर या एकाच बाजूने हलकी वाहने, एस.टी. 
बसेसच्या दुहेरी वाहतुकीसाठी खुला असेल, परंतु, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी 
२४ वाजेपर्यंत सोलापूर ते तुळजापूर आणि तुळजापूर ते सोलापूर हा मार्ग सर्व प्रकारच्या वाहतुकीस बंद राहणार आहे. सदर मार्गावरील ( १) सोलापूर 
शहराकडे तुळजापूरहून येणारी वाहतूक ही तुळजापूर- इटकळ-बोरामणी- सोलापूर या पर्यायी मार्गाने जातील . (२) सोलापूरहून तुळजापूरकडे जाणारी 
वाहतूक ही सोलापूर - बोरामणी- इटकळ - तुळजापूर या पर्यायी मार्गाने जातील , असा आदेश देत आहे. 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


मनोज पाटील , 
पोलीस अधीक्षक , 


सोलापूर ग्रामीण. 


सोलापूर , १० ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


६ ९ 


, 


चे 


कलम 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १ - सआ/ राजेविक्रमसिंह घाटगे बँक/ का.क. १५६/ ११६१/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, धनंजय डोईफोडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर 
विभाग, कोल्हापूर या आदेशान्वये राजे विक्रमसिंह घाटगे को - ऑप. बँक लि ., कागल या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकांचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


. 


श्री . प्रदीप शंकरराव हाळभावी 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्ह्यापुरते 
अटी.-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार 

दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 
ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या 

जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकार संस्था यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 
(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 

टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी " 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८) वसुली अधिकाऱ्याने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, राजे विक्रमसिंह घाटगे को - ऑप . बँक 

लि ., कागल " असा फलक लावता येऊ शकतो. 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


६ 


( १०) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील कलम 

१५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 

खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत 

पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा. 

धनंजय डोईफोडे, 

विभागीय सहनिबंधक , 
कोल्हापूर , ११ जून २०१९ . 

सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर, 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १- सआ / श्री. भरत अर्बन बँक / का.क . १५६ / ११६३ /२०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , धनंजय डोईफोडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग , 
कोल्हापूर या आदेशान्वये श्री. भरत अर्बन को - ऑप . बँक लि ., जयसिंगपूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकांचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्यांची नावे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . मनोहर धोंडिराम गावडे 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यापुरते 
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यापुरते 


२ 


श्री . राजू दशरथ गायकवाड 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अटी.-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार 

दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. 
ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या 
जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकार संस्था यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 

टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


७१ 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी" 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्याने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, श्री . भरत अर्बन को - ऑप . बँक लि ., 

जयसिंगपूर " असा फलक लावता येऊ शकतो. 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील कलम 

१५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 

खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत 

पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 

परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

धनंजय डोईफोडे, 

विभागीय सहनिबंधक , 
कोल्हापूर , ११ जून २०१९ . 

सहकारी संस्था , कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर . 


चे कलम १५६ 


- 


अपर निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 
क्रमांक ना . बँका/ १ - सआ /पंचगंगा नागरी बँक / का.क . १५६ / १४६७/ २०१९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ .किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये श्री पंचगंगा नागरी सहकारी बँक लि ., कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


به 


४ 


५ 


१ 


श्री . दीपक विजय फडणीस 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


२ 


श्री . प्रदीप सहदेव कांबळे 


अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अटी.-- (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


(३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, श्री पंचगंगा नागरी सहकारी बँक लि ., 

कोल्हापूर " असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११ ) या कार्यालयाचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


६ 


नमूद करावा . 


( १३ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 


अपर निबंधक (प्रशासन) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे , १८ जून २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १९ ४१ 


७३ 


चे 


कलम 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १ - सआ/ राजारामबापू सहकारी बँक / का.क . १५६/ १४८५/ २०१९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये राजारामबापू सहकारी बँक लि ., पेठ , ता . वाळवा, जि . सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 

३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


.. 


२ 


श्री . राजेंद्र रामचंद्र माळी 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री . किरण हिंदुराव माने 

ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
अटी.-- (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 


असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, राजारामबापू सहकारी बँक लि ., पेठ , 

ता . वाळवा, जि . कोल्हापूर " असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


. 


६ 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 


( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन) 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, २४ जून २०१ ९. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १ -सआ/ कोल्हापूर अर्बन बँक/ का.क. १५६ /१४८३/ २०१९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक ( प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये दि कोल्हापूर अर्बन को - ऑप . बँक लि ., कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च२०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


१ 


२ 


श्री . संजयकुमार शशिकांत वाळके व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री . सुनील शामराव मोरे व्यवसाय वृद्धी अधिकारी वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्हा 
अटी.-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


७५ 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि कोल्हापूर अर्बन को - ऑप . बँक लि ., 

कोल्हापूर " असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११ ) या कार्यालयाचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
( १३ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, २४ जून २०१९. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १- सआ/ यशवंत को - ऑप . बँक , फलटण / का.क . १५६/ १५०४/ २०१९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि यशवंत को - ऑप . बँक लि ., फलटण , जि . सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


२ 

३ 


श्री . धनंजय सुरेश डोईफोडे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सातारा , सांगली व पुणे जिल्हा 
श्री . प्रकाश राजाराम पाटील सहाय्य कर्ज अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सातारा, सांगली व पुणे जिल्हा 
श्री . सुजित दत्ताजीराव पवार सहाय्य कर्ज अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सातारा, सांगली व पुणे जिल्हा 
अटी.-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी . 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट" 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि यशवंत को - ऑप . बँक लि ., फलटण , 

जि . सातारा " असा फलक लावता येईल . 


, 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून कर्ज 

वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा. 
( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 


अपर निबंधक (प्रशासन , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , २५ जून २०१९ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 
क्रमांक ना . बँका/ १- सआ / श्री वीरशैव को - ऑप. बँक/ का.क. १५६/ १५०३/ २०१९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक ( प्रशासन), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री वीरशैव को - ऑप . बँक लि ., कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
सदर बँकेने बहुराज्यीय सहकारी बँकेत रुपांतरित होणेपूर्वीवितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त 


कलम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


ভ 9 


चे कलम 


झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . ए . व्ही . स्वामी 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


२ 


श्री . एच. डी . 


हरगुडे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 
सांगली, पुणे व महाराष्ट्रातील 
उर्वरित जिल्हे . 


अटी.- 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी . 
(४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, श्री वीरशैव को - ऑप . बँक लि ., कोल्हापूर " 

असा फलक लावता येईल. 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 
नमूद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


६ 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ ८ , शके १ ९ ४१ 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 


( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल, 


अपर निबंधक (प्रशासन), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, २५ जून २०१९ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १ - सआ/ वारणा सहकारी बँक / का.क . १५६/ १५३२/ २०१९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या आदेशान्वये श्री . वारणा सहकारी बँक लि ., वारणानगर , जि . कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


१ 


.. 


२ 


३ 


४ 


५ 


श्री . विजय शंकर कोळी 

असि . जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री . संजय महादेव देसाई 

ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर , नगर जिल्हा 
श्री . जयदीप प्रकाश पाटील 

चीफ मॅनेजर वसुली अधिकारी 

रायगड , मुंबई, ठाणे , पुणे 
श्री . तानाजी शंकर शिंदे 

मॅनेजर वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री . अशोक धोंडिराम घाटगे 

मॅनेजर वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर , सांगली 
श्री . ज्ञानेश्वर पांडुरंग बोंडगे 

मॅनेजर वसुली अधिकारी 

सांगली , सातारा 
अटी.-- (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


६ 


(३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


७ ९ 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, श्री. वारणा सहकारी बँक लि . , वारणानगर, 

जि . कोल्हापूर " असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
( १३ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल, 

अपर निबंधक (प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे , १ जुलै २०१ ९. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १-सआ/ सांगली अर्बन बँक / का.क. १५६/ १५३४ / २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
आदेशान्वये सांगली अर्बन को - ऑप. बँक लि ., सांगली, जि . सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च२०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


श्री . महावीर अनंत चौगुले 


सब अकौंटंट 


महाराष्ट्र राज्य 


२ 


श्री . प्रशांत महादेव एरंडोलीकर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 


महाराष्ट्र राज्य 


३ 


श्री . मुकंद दिगंबर कागलकर 


महाराष्ट्र राज्य 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


oc 


श्री . 


.. 


५ 

६ 


७ 


श्री . सुरेश पांडुरंग नांगरे 

ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
प्रकाश बाळकृष्ण पालांडे ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री . अभय प्रभाकर खळीकर 

ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री . अतुल सुधाकर आनंदगावकर .. अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

जालना जिल्हा 
अटी.-- (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


. 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
(७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, सांगली अर्बन को - ऑप . बँक लि . , सांगली, 

जि . सांगली" असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
(१३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील . 


, 


- 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, १ जुलै २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


८१ 


अधिसूचना 


- 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १- सआ / कृष्णा सहकारी बँक / का.क. १५६ / १५३५ / २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या आदेशान्वये कृष्णा सहकारी बँक लि ., रेठरे बुद्रुक , ता . कराड, जि . सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


१ 


व्यवस्थापक 


२ 


३ 


श्री . गणपती बंडू वाटेगांवकर 

वसुली अधिकारी 

पुणे, कोल्हापूर , सातारा , सांगली जिल्हे 
श्री . शंकर विष्णू पाटील 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
श्री . अविनाश मोहनराव मोरे 

ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी 

सांगली, पुणे, सातारा जिल्हे 
अटी.-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, कृष्णा सहकारी बँक लि ., रेठरे बुद्रुक , 

ता . कराड , जि . सातारा" असा फलक लावता येईल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून कर्ज 

वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 


८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


( १०) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा. 
( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, १ जुलै २०१९ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १-सआ/ कोयना सहकारी बँक / का.क. १५६ / १५४६/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये कोयना सहकारी बँक लि ., कराड, ता . कराड, जि . सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 

३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


२ 


.. 


به 


श्री . हनुमंत रघुनाथ चोरगे 

ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
श्री . विजयसिंह विलासराव मोहिते ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
श्री . प्रमोद शामराव थोरात 

ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
अटी.-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 


असतील . 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


८३ 


( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, कोयना सहकारी बँक लि . , कराड , 

ता . कराड , जि . सातारा" असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


६ 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, १ जुलै २०१९ . 


, 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक कक्ष-११/ जि.म.स. बँक/ सांगली/वि.व.अ./ कलम -१५६ / १६५८ / २०१९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्रीकृष्ण वाडेकर, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग , 
कोल्हापूर या आदेशान्वये कार्यकारी संचालक , जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील 
अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक मार्च 

२०२० 

पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


३१ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकाऱ्यांची 

नावे 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . बी. एम . रामदुर्ग 


प्र . मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


सांगली जिल्हा 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


२ 


श्री . एम . बी . पाटील 


सरव्यवस्थापक 


सांगली जिल्हा 


.. 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


३ 


श्री . जे . जे . पाटील 


प्र . सरव्यवस्थापक 


सांगली जिल्हा 


४ 


श्री . एस . एम . काटे 


व्यवस्थापक 


सांगली जिल्हा 


.. 


श्री . ए . बी . माने 


विभाग प्रमुख 


सांगली जिल्हा 


५ 

६ 


श्री . व्ही . जे . निकम 


विभाग प्रमुख 


सांगली जिल्हा 


७ 


श्री . पी . वाय. सूर्यवंशी 


विभाग प्रमुख 


सांगली जिल्हा 


८ 


श्री . ए . बी . माळी 


विभाग प्रमुख 


सांगली जिल्हा 


श्री . ए. जी . बागवान 


फिल्ड ऑफिसर 


or 


सांगली जिल्हा 


१० 


श्री . ए . डी . देसाई 


सांगली जिल्हा 


११ 


श्री.ए. एम . सपकाळ 


सांगली जिल्हा 


१२ 


श्री . आर . ए . पाटील 


सांगली जिल्हा 


१३ 


श्री . एस . एस . पाटील 


सांगली जिल्हा 


१४ 


श्री . पी . ए. कोळी 


तालुका विभागीय अधिकारी 
तालुका विभागीय अधिकारी 
तालुका विभागीय अधिकारी 
तालुका विभागीय अधिकारी 
तालुका विभागीय अधिकारी 
तालुका विभागीय अधिकारी 
तालुका विभागीय अधिकारी 
तालुका विभागीय अधिकारी 
तालुका विभागीय अधिकारी 


सांगली जिल्हा 


१५ 


श्री . व्ही . टी . पाटील 


सांगली जिल्हा 


१६ 


श्री . एस . वाय . 

घोरपडे 


सांगली जिल्हा 


१७ 


श्री . एस . एम . माळी 


सांगली जिल्हा 


१८ 


श्री . बी . एस . धर्मे 


सांगली जिल्हा 


१ ९ 


श्री . एस . एल . पाटील 


एस . आर. ओ . 


सांगली जिल्हा 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


२० 


श्री . आर . एम . चव्हाण 


फिल्ड ऑफिसर/ एस.आर.ओ. 


सांगली जिल्हा 


२१ 


श्री . एम . पी . पाटील 


एस . आर. ओ . 


सांगली जिल्हा 


२२ 


श्री . आर. वाय . तावदर 


फिल्ड ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


२३ 


श्री . आर . ए . पाटील 


फिल्ड ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


२४ 


श्री . जे . व्ही . पाटील 


फिल्ड ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


२५ 


श्री . डी . जे . तोटे 


फिल्ड ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


२६ 


श्री . ए . ए . पाटील 


फिल्ड ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


२७ 


श्री . आर . ए. डांगे 


फिल्ड ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


२८ 


श्री . जे . एस . पाटील 


फिल्ड ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


.. 


२ ९ 


श्री . बी . एन . कमते 


फिल्ड ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


३० 


श्री . बी . जी . माळी 


फिल्ड ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


३१ 


श्री . एल. डी . डोंबाळे 


फिल्ड ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


३२ 


श्री . आर. व्ही . पाटील 


फिल्ड ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


३३ 


श्री . एस . डी . गतारे 


फिल्ड ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


३४ 


श्री . डी . डी . घागरे 


फिल्ड ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


३५ 


श्री . डी . एन . पाटील 


फिल्ड ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


३६ 


श्री . एस . बी . पाटील 


फिल्ड ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १९ ४१ 


८५ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


.. 


।। 


४४ 


.. 


: 


५१ 


.. 


.. 


३७ श्री . सी . बी . पाटील 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
३८ श्री . एम . बी . वाली 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
३ ९ श्री . आर . बी . सुतार 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
४० श्री . एन . एम . कांबळे 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
४१ श्री . आर . टी . नाटेकर 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
४२ श्री . एस . ए . पाटील 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
४३ श्री . व्ही . व्ही . पाटील 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
श्री . एस . एस . पाटील 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
४५ श्री . आर . डी . शिंदे 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
४६ श्री . आर . एस . रनवरे 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
४७ श्री . एस . आर . भोईर 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
४८ श्री . बी . जे . चव्हाण 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
४ ९ श्री . एस . एन . कांबळे 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
५० श्री . एम . एम . बोडरे 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
श्री . आर . वाय . गवळी 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
५२ श्री . आर . डी . देशमुख 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
५३ श्री . एस . आर. देशमुख 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
५४ श्री . एम . बी . साळुखे 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
५५ श्री . एच. आर . जमादार 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
५६ श्री . बी . एम . भंडारे 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
५७ श्री . एच . जे . कुलकर्णी 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
५८ श्री . वाय. टी . मोहिते 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
५ ९ श्री . मगदूम फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
६० श्री . सी . आर . माहिते 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
६१ श्री . एस . व्ही . शिंदे 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
६२ श्री . एस. वाय . रास्कर 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
६३ श्री . व्ही . 

फिल्ड ऑफिसर 

विशेष वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
अटी.-- ( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ 

मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे 

प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


.. 


एम . बी . 


.. 


एल . सव्वाशे 


८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 
( ८) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., सांगली " 

असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


श्रीकृष्ण वाडेकर, 

विभागीय सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग , 

कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , २ जुलै २०१९. 


अपर निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १- सआ/पार्श्वनाथ बँक / का.क. १५६/१६१२ / २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
आदेशान्वये पार्श्वनाथ को - ऑप . बँक लि., कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम 
९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 


चे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


८७ 


१९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


२ 


. 


श्री . रंजन रामगोंडा पाटील 

वरिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकारी कोल्हापूर , सांगली, सातारा, रत्नागिरी , 

सिंधुदुर्ग, पुणे व ठाणे जिल्ह्याचे. 
श्री . विनायक सुरेश ठकार वसुली विभाग प्रमुख 

वसुली अधिकारी कोल्हापूर , सांगली, सातारा, रत्नागिरी , 

सिंधुदुर्ग, पुणे व ठाणे जिल्ह्याचे. 
अटी.-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 


(३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी . 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, पार्श्वनाथ को - ऑप. बँक लि ., कोल्हापूर " 

असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 


( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल, 


अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, ५ जुलै २०१९. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १- सआ /माणदेशी महिला सह . बँक / का.क. १५६ /१६१३/ २०१९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये माणदेशी महिला सहकारी बँक लि ., म्हसवड, ता . माण, जि . सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


१ 


२ 


सौ . रुकसाना नालसाहेब मुलाणी वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
श्री . प्रसन्न अशोक नारायणे 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी पुणे, सोलापूर , रायगड जिल्हे 
अटी.-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


(३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


८ ९ 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी , माणदेशी महिला सहकारी बँक लि ., 

म्हसवड , ता . माण, जि . सातारा " असा फलक लावता येईल. 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 


( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल, 


अपर निबंधक (प्रशासन) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे , ४ जुलै २०१९ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ - सआ/ संपदा सह . बँक / का.क . १५६/ १६२८/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन) , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
आदेशान्वये संपदा सहकारी बँक लि., पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


- 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


श्री . केदार सदाशिव हावळ 


वरिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


सिंधुदुर्ग व सातारा जिल्हा 


अटी.-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून 

घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


९ ० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


" 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, संपदा सहकारी बँक लि ., पुणे" असा 

फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
( १३ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 


अपर निबंधक ( प्रशासन), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, ९ जुलै २०१९ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश 
क्रमांक ना . बँका/ १ - सआ/ जनता बँक, आजरा/ का.क . १५६ / १६२९ / २०१९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक ( प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या आदेशान्वये जनता सहकारी बँक लि ., आजरा, जि . कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १९ ४१ 


९ १ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


२ 


- 


५ 
श्री . एम . डी . पाटील 

ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्याचे 
श्री . पी . एम . भातकांडे 

ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर , सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे 
अटी.-- (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 
(३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ /प्र.क्र .२३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, जनता सहकारी बँक लि ., आजरा, 

जि . कोल्हापूर " असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल, 


अपर निबंधक ( प्रशासन), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , ९ जुलै २०१९ . 


९ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना. बँका/१ -सआ/ नांदणी सहकारी बँक / का.क. १५६/१६३०/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या आदेशान्वये नांदणी सहकारी बँक लि ., नांदणी, ता . शिरोळ, जि . कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


३१ मार्च 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . रुस्तुम गुलाब मुजावर 

सिनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्याचे 
अटी.-- (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


(३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, नांदणी सहकारी बँक लि ., नांदणी" असा 

फलक लावता येईल. 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


९ ३ 


( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 


( १३ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , ९ जुलै २०१९ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १- सआ / पलूस सहकारी बँक / का.क. १५६ /१६३१/ २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ .किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये पलूस सहकारी बँक लि ., पलूस, ता . पलूस , जि . सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


१ 


श्री . नारायण शिवलिंग सगरे 


उपव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


२ 


श्री . प्रकाश केशव डाके 


उपव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


सांगली जिल्हा 


" 


अटी.-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


९ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, पलूस सहकारी बँक लि ., पलूस , 

ता . पलूस , जि . सांगली " असा फलक लावता येईल. 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून कर्ज 

वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११ ) या कार्यालयाचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, ९ जुलै २०१ ९. 


९ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १- सआ/ पाटण अर्बन बँक / का.क. १५६/ ८ ९ ०/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
आदेशान्वये दि पाटण अर्बन को - ऑप. बँक लि ., पाटण , जि . सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


२ 


. 


श्री . भास्कर लक्ष्मण बनसोडे 

ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

सातारा , पुणे व सांगली जिल्हा 
श्री . राजेंद्र यशवंत साळुखे 

ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी सोलापूर , रायगड व रत्नागिरी जिल्हा 
अटी.-- (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


९ ५ 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली यांना सादर करावी . 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, दि पाटण अर्बन को - ऑप. बँक लि ., 

पाटण , जि . सातारा " असा फलक लावता येईल. 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
( १३ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन ), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


. 


पुणे, ११ जुलै २०१९ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १-सआ/ मनमंदिर को - ऑप.बँक/ का.क. १५६/ १७३५/ २०१९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये दि मनमंदिर को - ऑप . बँक लि . , विटा , ता . खनापूर , जि . सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्याला त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 


९ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . विश्रांत वासुदेव शितोळे 


अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


सांगली, सातारा व सोलापूर 
जिल्हे. 


अटी .-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
(५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, दि मनमंदिर को - ऑप . बँक लि . , विटा , 

ता . खनापूर , जि . सांगली " असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


९ ७ 


( १३ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल, 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , १५ जुलै २०१९. 


१ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १- सआ / दि . वाई अर्बन बँक / का.क. १५६ / १७५४/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक ( प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या आदेशान्वये दि वाई अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ 
व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


- 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


व्यवस्थापक 


२ 


व्यवस्थापक 


३ 


व्यवस्थापक 


श्री . सुनील सखाराम साठे 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री . प्रसाद रामचंद्र कुलकर्णी 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री . शेखर शरद सुमंत 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री . दीपक शंकर जाधव 

वसुली अधिकारी 

मुंबई जिल्हा 
अटी.-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


४ 


व्यवस्थापक 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 


(३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


९ ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


( ८) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, दि . वाई अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई " 

असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
(१३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, १५ जुलै २०१९ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १- सआ / मायणी अर्बन बँक/ का.क. १५६/१७६०/ २०१९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
आदेशान्वये दि मायणी अर्बन को - ऑप . बँक लि . , मायणी, ता . खटाव, जि . सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


२ 


शाखा व्यवस्थापक 


श्री . भगवान भिकाजी पवार 

व्यवस्थापक , वसुली विभाग 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
श्री . बाबुराव हरिबा थोरात 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
अटी.-- (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


९९ 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी , दि मायणी अर्बन को - ऑप . बँक लि . , 

मायणी , ता . खटाव , जि . सातारा " असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज 

वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा. 
( १३ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


६ 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, १५ जुलै २०१९ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १- सआ /दि. कराड जनता बँक/ का.क. १५६/१७६१/ २०१९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या आदेशान्वये दि कराड जनता सहकारी बँक लि ., कराड, जि . सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


१ 


सय्यद 


२ 


به 


श्री . एस . ए. के . 

सिनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई व नवी मुंबई जिल्हा 
श्री . एस . व्ही . जाधव 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . एस. सी . सुर्वे 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सांगली जिल्हा 
अटी.-- (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी , दि कराड जनता सहकारी बँक लि . , 

कराड , जि . सातारा " असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


६ 


नमूद करावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


१०१ 


( १३ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, १६ जुलै २०१९. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/१ -सआ/ आण्णासाहेब चौगुले बँक / का.क. १५६/ प्र.क्र . - १७६२/ २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये डॉ. अण्णासाहेब चौगुले अर्बन को - ऑप . बँक लि ., पेठ वडगाव , ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर या बँकेच्या 
खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व 
कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


चे 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


१ 


२ 


श्री . रवींद्र विजय गोंदकर 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर व सिंधुदुर्ग जिल्हे 
श्री . शितल विलास पाटोळे 

डेप्युटी मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर व सांगली जिल्हे 
अटी.-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 
( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, डॉ . अण्णासाहेब चौगुले अर्बन को - ऑप. 

बँक लि ., पेठ वडगाव , ता . हातकणंगले , जि . कोल्हापूर " असा फलक लावता येईल . 


१०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल, 

अपर निबंधक ( प्रशासन), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, १६ जुलै २०१ ९ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १ - सआ / सैनिक बँक, सातारा / का.क . १५६ / प्र.क्र .- १७७० / २०१९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक (प्रशासन ), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये कर्नल आर. डी. निकम सैनिक सहकारी बँक लि ., सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


वरिष्ठ शाखाप्रमुख 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री . मधुसूदन यशवंत यादव 
श्री . प्रतापसिंह एकनाथ पिसाळ 


२ 


वरिष्ठ शाखाप्रमुख 


पुणे जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 


श्री . रवींद्र सदाशिव जाधव 


३ 
४ 

५ 


श्री . मुकुंद श्रीकृष्ण देशपांडे 


वरिष्ठ शाखाप्रमुख 
वरिष्ठ शाखाप्रमुख 
वरिष्ठ शाखाप्रमुख 


सातारा जिल्हा 


श्री . संजय जगन्नाथ डेरे 


सोलापूर जिल्हा 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


६ 


श्री . शरद दत्तात्रय किरवे 


शाखाप्रमुख 


सातारा जिल्हा 


७ 


श्री . मनोहर सर्जेराव माने 


शाखाप्रमुख 


रत्नागिरी जिल्हा 


८ 


श्री . विजय कुंडलीक नलावडे 


शाखाप्रमुख 


सातारा जिल्हा 


or 


श्री . अविनाश श्रीरंग निकम 


शाखाप्रमुख 


सातारा जिल्हा 


१० 


श्री . विलास रामचंद्र पारले 


शाखाप्रमुख 


सांगली जिल्हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


१०३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


११ 


शाखाप्रमुख 


१२ 


श्री . सुनील प्रल्हाद पोतेकर 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
श्री . अनिल उत्तम शिंदे 

शाखाप्रमुख वसुली अधिकारी 

अहमदनगर जिल्हा 
अटी .-- (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


. 


, 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 
( ८) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, कर्नल आर. डी . निकम सैनिक सहकारी 

बँक लि . , सातारा " असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल, 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


. 


पुणे, १७ जुलै २०१९ . 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अपर निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/१ -सआ/एम.डी.पवार बँक / का.क. १५६/ प्र.क्र .-१६८९ / २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ .किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक (प्रशासन) , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये एम . डी. पवार पीपल्स को - ऑप . बँक , उरुण- इस्लामपूर , ता . वाळवा, जि . सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


२ 


श्री . हेमंत मधुकर जाधव 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सांगली, सातारा , सोलापूर व 

कोल्हापूर जिल्हे . 
श्री . शांताराम दादु मोटे 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

सांगली, सातारा , सोलापूर व 

कोल्हापूर जिल्हे. 
अटी.-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


- 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
(५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी , एम. डी . पवार पीपल्स को - ऑप. बँक, 

उरुण- इस्लामपूर , ता . वाळवा, जि . सांगली " असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


१०५ 


६ 


( १०) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा. 
( १३ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन ), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, ११ जुलै २०१९ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना. बँका/ १-सआ/दि . तासगाव अर्बन बँक / का.क. १५६ / प्र.क्र .१८२८/ २०१९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि तासगाव अर्बन को - ऑप. बँक लि ., तासगाव, जि . सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


.. 


श्री . माणिक मारुती पाटील 

सिनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

सांगली, सातारा , कोल्हापूर व 

सोलापूर जिल्हे 
अटी.-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 


- 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


१०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, दि तासगाव अर्बन को - ऑप. बँक लि ., 

तासगाव, जि . सांगली " असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, १० जुलै २०१९. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १- सआ/ हुतात्मा सह . बँक / का.क . १५६/ प्र.क्र .-१८३७/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या आदेशान्वये हुतात्मा सहकारी बँक लि ., वाळवा, ता. वाळवा , जि . सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . बाबुराव शामराव देसाई 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


२ 


श्री . अशोक दत्तात्रय तेलंग 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


मुंबई व कोल्हापूर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


३ 


श्री . सदाशिव दत्तात्रय सूर्यवंशी 


सांगली व सातारा 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


१०७ 


अटी .-- (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 


असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, हुतात्मा सहकारी बँक लि ., वाळवा , ता . 

वाळवा , जि . सांगली " असा फलक लावता येईल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा. 
( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल, 

अपर निबंधक (प्रशासन) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, १६ जुलै २०१९. 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १- सआ / संमती सहकारी बँक / का.क. १५६ / प्र.क्र .- १८३८ / २०१९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये संमती सहकारी बँक लि ., इचलकरंजी, ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च२०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . प्रकाश शंकर निकम 

सिनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्याचे 
अटी.-- (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, संमती सहकारी बँक लि ., इचलकरंजी, 

ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर " असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


१० ९ 


( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


नमूद करावा . 


( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे , २२ जुलै २०१९. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक पतसंस्था /सआ-५/ सुवर्णयुग ग्रा.बि.शे.पत / का.क . १५६/ २०५९/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये सुवर्णयुग ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था मर्यादित , निमगाव केतकी, ता . इंदापूर , जि . पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


- 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . विराग दिलीप हवेले 

सचिव 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
अटी .-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन 
विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी. 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


(७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, सुवर्णयुग ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था 

मर्यादित , निमगाव केतकी, ता . इंदापूर , जि . पुणे " असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११) या कार्यालयाचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा. 
( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल, 

अपर निबंधक ( प्रशासन), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, २९ जुलै २०१९. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १ - सआ/ आजरा अर्बन बँक / का.क . १५६/ प्र.क्र .- १८६४/ २०१९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक ( प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये दि. आजरा अर्बन को - ऑप. बँक लि ., आजरा , जि . कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


शाखाधिकारी 
अकौंटंट 


२ 

३ 


शाखाधिकारी 


30 


श्री . सुनील बळवंतराव बावन्नवार 
श्री . राजाराम शामराव बागवे 
श्री . अशोक दत्तात्रय चौगुले 
श्री . आनंदा गणपती पालकर 
श्री . अनिल विष्णू बालके 
श्री . संभाजी कृष्णा शिंदे 
श्री . विश्वास महिपती नलवडे 


अकौंटंट 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


संपूर्ण राज्य 
कोल्हापूर जिल्हा 
मुंबई ठाणे 
मुंबई उपनगरे 
मुंबई उपनगरे 
पुणे व सातारा 
कोल्हापूर , सिंधुदुर्ग 


५ 

६ 


अकौंटंट 
शाखाधिकारी 


७ 


शाखाधिकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


१११ 


अटी.-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी , दि . आजरा अर्बन को - ऑप. बँक लि ., 

आजरा , जि . कोल्हापूर " असा फलक लावता येईल. 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११) या कार्यालयाचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 


( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 


अपर निबंधक ( प्रशासन) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, २४ जुलै २०१ ९ . 


११२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१ ९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँका/ १- सआ / इस्लामपूर अर्बन बँक / का.क . १५६ / प्र.क्र .- १९ १६ / २०१९.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ .किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि इस्लामपूर अर्बन को - ऑप . बँक लि ., इस्लामपूर , जि . सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


- 


, 


, 


. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


. 


श्री . पोपट यशवंत जाधव 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
अटी .-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, दि इस्लामपूर अर्बन को - ऑप. बँक लि . , 

इस्लामपूर , जि . सांगली " असा फलक लावता येईल. 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


११३ 


( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा. 


( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 


अपर निबंधक (प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, ३० जुलै २०१९ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश 


क्रमांक ना . बँका/ १ - सआ/ सन्मती सहकारी बँक/ का.क . १५६/ प्र.क्र .- १९ ५३/ २०१९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये सन्मती सहकारी बँक लि ., इचलकरंजी, ता . हातकणंगले , जि . कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 

३१ 

मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


अटी .- 


श्री . प्रकाश शंकर निकम 

सिनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


११४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर " वसुली अधिकारी, सन्मती सहकारी बँक लि . , इचलकरंजी, 

ता . हातकणंगले , जि . कोल्हापूर " असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


( १२ ) 


सुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


नमूद करावा . 


( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल, 


अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, २ ऑगस्ट २०१९ . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले : -- ( १) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३). 


- 


( २ ) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ बंदी आदेश/ २०१९ -६८६०, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक गृह -१ /कार्या-६/ एमएजी/बंदी आदेश / एसआर -३३ / २०१९ .--ज्याअर्थी, सांगली जिल्ह्यामध्ये विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०१९ 
ची आचारसंहिता सुरू झालेली आहे. तसेच जिल्ह्यातील सद्य राजकीय परिस्थिती पाहता निवडणुकीचा प्रचार हा अत्यंत चुरशीने सुरू आहे. 
सर्व राजकीय पक्षांचे नेते व निवडणुकीस उभे राहिलेले उमेदवार व त्यांचे समर्थक हे त्यांचेच उमेदवार विजयी व्हावेत याकरिता प्रचार सभा , 
भेटीगाठी, पदयात्रा, कॉर्नर सभा, पथनाट्य असे प्रचाराचे कार्यक्रम आयोजित करत आहेत. प्रचारादरम्यान एकमेकांविरोधात आरोप प्रत्यारोप 
होऊन , प्रचार सभा, रॅलीवेळी निवडणुकीच्या कारणावरून वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी सांगली जिल्ह्यामध्ये निवडणूक प्रक्रिया 
सुरळीतपणे पार पडावी , जिल्ह्यात शांतता रहावी , तसेच जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी, याकरिता प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजनेचा भाग म्हणून खालील कृत्यांना बंदी घालणे जरुरीचे असलेचे पोलीस अधीक्षक, सांगली यांनी वाचले क्रमांक २ अन्वये माझे निदर्शनास 
आणून दिलेले आहे आणि माझी अशी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली, मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 


२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३०, २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


११५ 


( १ ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा लाठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी 

इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटकद्रव्य बरोबर नेणे. 
( ३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे 

आणि तयार करणे. 


( ४ ) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे . 


( ५ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे, नकला , निदर्शने करणे. 
( ६) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे, फलक , चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारित करणे. 
( ७) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही . 

सदरचा आदेश दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत 
अमलात राहील . 


डॉ . अभिजीत चौधरी, 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , १४ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


" 


वाचले : --(१) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३). 

( २) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश / २०१९ -६३४४, दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर-३० / २०१९ .-- ज्याअर्थी, सांगली जिल्ह्यामध्ये विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०१९ 
ची आचारसंहिता सुरू झालेली आहे. तसेच जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती पाहता निवडणुका अत्यंत चुरशीने होतील व या चुरशीतून प्रसंगी 
राजकीय संघर्ष होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . निवडणूक काळात स्थानिक प्रश्नांचे भांडवल 
करूनही अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी सांगली जिल्ह्यामध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडावी, जिल्ह्यात 
शांतता रहावी , तसेच जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा भाग म्हणून खालील कृत्यांना 
बंदी घालणे जरुरीचे असलेचे पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी वाचले क्रमांक २ अन्वये माझे निदर्शनास आणून दिलेले आहे आणि माझी अशी 
खात्री झालेली आहे. 


त्याअर्थी, मी, डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी , सांगली, मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( १) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 

वस्तू 

बरोबर 


नेणे. 


( २) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटकद्रव्य बरोबर नेणे . 


( ३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे 

आणि तयार करणे. 


( ४) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे , वाद्ये वाजविणे, नकला, निदर्शने करणे, 


(६ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे , फलक, चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारित करणे. 


११६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४ - ३० , २०१९ / कार्तिक २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


( ७) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश दिनांक 

३० सप्टेंबर २०१९ रोजीचे ०६.०० वाजलेपासून 

ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत 
अमलात राहील. 


डॉ . अभिजीत चौधरी, 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , 

२७ 


सप्टेंबर २०१९ . 


वाचले : -- (१) दि मार्केट अॅन्ड फेअर्स अॅक्ट , १८६२ चे कलम ५ व ५ - अ 

( २ ) मे . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . पणन -५/ कृउबास/ वि.नि. / म.दि.आ.बा.बं. / प्र. क्र . ४९ / २०१९ / ५५३२, 

दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक गृह -१ / कार्या-६/एमएजी-१/ आरआर-१७०२/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, सांगली जिल्ह्यामध्ये विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक , २०१९ चे मतदान 
सोमवार , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी व मतमोजणी गुरुवार दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी होणार आहे. विधानसभा सार्वत्रिक 
निवडणूक , २०१९ मतदानाचे दिवशी जिल्ह्यातील ज्या शहरात/ गावात व मतमोजणी दिवशी मतमोजणी ठिकाणच्या शहरात / गावात आठवडा 
बाजार/ बाजार जत्रा आहे , त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जमाव एकत्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक , 
२०१९ चे मतदान व मतमोजणी शांततेत पार पाडणेकामी सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये या दृष्टीने 
मतदानाचे दिवशी जिल्ह्यातील सर्व शहरांत / गावांत व मतमोजणी दिवशी मतमोजणीचे ठिकाणचे शहरांत / गावांत असणारे आठवडा बाजार/ बाजार 
जत्रा पुढे ढकलणे आवश्यक आहे. 


त्याअर्थी, मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली, मला वाचले क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार असे आदेशित 


- 


करतो की , 


(१ ) विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक , २०१९ ची मतदान दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जिल्ह्यातील सर्व शहर / गावात भरविणेत 
येणारे आठवडा बाजार/ बाजार जत्रा उपरोक्त नमूद केले कारणास्तव पुणे ढकलणेत यावेत . 


( २) विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक , २०१९ चे मतमोजणी दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जिल्ह्यातील मतमोजणी ठिकाणच्या शहर/ 
गावात भरविणेत येणारे आठवडा बाजार/ बाजार जत्रा उपरोक्त नमूद केले कारणास्तव पुणे ढकलणेत यावेत . 


सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिला असे आज दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९ . 


डॉ . अभिजीत चौधरी, 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , १७ ऑक्टोबर २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


